मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सत्यमेव जयते 


ल्‌ 


महाराष्ट्र शासन 
तह मराठी भाषा विभाग 

मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था स्वता 

नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥0७0५://॥॥४५.1॥80131011.50४.॥ इ-पत्ता ॥॥४5_॥॥1081(89%/5100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेलळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आली असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वर्षे ३२ 
सप्टेंबर १९७९ 
अंक १२ 


मद्दाराष्टू राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
प्राज्ञपाठशाला मंडळ वाई, संचाळित मासिक 


नृवभारा 


वर्षे २२ अंक १२॥ सप्टेंबर १९७९ 
किमत २ रुपये । वाषिक वर्गणी १८ रुपये 


अध्यक्ष व विश्वस्त 
तकेतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादक मंडळ 

मे. पुं. रेगे । कार्यकारी संपादक 
वसंत स. जोशी 

रा. ग. जाधव 

अ. ना. ठाकूर 

सु. र. देशपांडे 

अ. र. कुलकर्णी 

रंगनाथशास्त्री जोशी 

रा, पु. कोल्हटकर 

भा. ग. सुर्वे । निमंत्रक 
क य क क 


निर्मेती सहछागार 
श्री. सर्जेराव घोरपडे 


पत्रव्यवहार : 


संपादकीय : भा ग. सुव 
प्राज्षषाठशाळा मंडळ, वाई-४१२८०३ 


व्यवस्थापकोय : पां. गो. आपटे, 
व्यवस्थापक * नवभारत ' मासिक 
द्वारा : प्राज्ञ प्रेस, वाई ( जि. सातारा ) 


नवभारत 


सप्टेंबर १९७९ 
अनुक्रम 
संपादकीय : बलुतं : दलित पुनःप्रत्ययाचा आकृतिबंध ४१ 
-र्‍रा. ग, जाधव 
भारतीय राष्ट्रवाद १ 
-तकेतीथे लक्ष्मण्नास्त्री जोशी कवच भवान क्व पुलः कवच सूकरः। ४७ 
-पु. ल. देशपांडे 


ऐतिहासिक भोतिकवाद (उत्तरार्ध) ४ 
-प्रभाकर पाध्ये ग्रंथ-परीक्षण ची 
-ग. ह. खरे, भा. ग. सुर्वे 


जीवन, नाटक आणि जीवन २३ 
अनिरुद्ध कुलकर्णी सार-खंकलन ३० 
गोंडी भाषेतील वाडय़य २७ 


-व्यंकटेश आत्राम 


न म सि न्स य स 0 ऐक 


लेखक-परिचय 


उ तकेतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी : विद्वान, विचारवंत, लेखक व मराठी विश्‍व 
वाई. 1 प्रभाकर पाध्ये; मराठी साहित्यिक, सौंदर्यमीमांसक, 
03 अनिरुद्ध कुलकणी : कवी, लेखक व संपादक “* आनंदवन नियतकालिक, पुणे. (य व्यंकटेश 
आत्राम ! सिनेटर नागपूर विद्यापीठ; संस्थापक सचिव, भादिवासी संशोधन समिती, अमरावती; संघटक 
आदिवासी समाजसेवा समिती, कचनूर (जि. वर्धा). (3 रा. ग. जाधव : मराठी समीक्षक, मराठीचे 
माजी प्राध्यापक व विश्वकोशाच्या मानव्यविद्या कक्षेचे प्रभारी विभाग संपादक, वाई. (॒ पु.ल. 
देशपांडे: प्रख्यात मराठी साहित्यिक व बिनोदकार, पुणे. (य ग. ह. खरे: इतिहासाचे ख्यातनाम 
प्राध्यापक-संशोधक व भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे कार्याध्यक्ष, पुणे, (] भा. ग. सुर्वे : धर्म, 
तत्त्वज्ञान इ. विषयांचे संपादक, मराठी विशवकोळ्, वाई. 


कोशाचे प्रमुख संपादक, 
पत्रकार व विचारवंत, पुणे. 


संपादकीय-- 


जनता क्रांती अत्यवस्थ स्थितीत 


जनता पक्ष मध्यवर्ती सत्तेवर आला, तेव्हा वाटले, की भारतीय लोकशाहीला जीवदान 
मिळाले. एक मोठी ऐतिहासिक जबाबदारी जनता पक्षाने पार पाडली; सर्वकाही पूर्वपदावर भाले 
आहे; सवेकाही ठीक झाले भाहे; असे वाटले. परंतु तो एक क्षणिक भाभास ठरला. कारण जनता 
पक्षच एक आभास ठरू पहात भाहे. 

पाच पक्ष मिळून पाच दिवसात जनता पक्ष अस्तित्वात आला. त्याला आता क्षयाची बाघा 
झाली आहे. ज्या कालखंडात हा पक्ष अस्तित्वात आला, तो काल्खंडच राजकीय पक्षांच्या गेली 
३५ वर्षे सतत चालू असलेल्या क्षयप्रक्रियेच्या प्रकोपाचा कालखंड होता. वस्तुतः भारताच्या या 
स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात एक भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष सोडल्यास भाणि एकदोन प्रादेशिक पक्ष 
सोडल्यास त्यांच्या निमितीची भाणि निमितीबरोबर थोड्या अवधीत विभजनाचीच प्रक्रिया सतत 
चालू झाली आहे. उदा; कम्युनिस्ट पक्षाचे विभजन होऊन त्याचे पाच तुकडे झाले. समाजवादी पक्षाची 
निर्मिती होऊन थोड्याच अवधीत त्यातुन दोत पक्ष निर्माण झाले; आणि समाजवादी हे नाव धारण 
करणारे भारतात आज ५-६ पक्ष तरी. अस्तित्वात आले आहेत. डावे, अतिडावे; डावीकडे आणि 
उजवीकडे झुकलेले मध्यममार्गी, आणि अनेक उजवे राजकौथ पक्ष भारताच्या राजकीय मंचावर 
एकमेकांची स्पर्धा करीत उभे भाहेत. 

इंडियन नॅशनल काँग्रेस हा पक्ष या नात्याने मात्र भारताच्या राजकीय मंचावर ८० वर्षांपेक्षा 
आधिक कालपर्यंत स्थिरावला. तो वस्तुतः पक्ष म्हणण्यापेक्षा अखिल भारतीय स्वातंत्र्याचे आंदोलन 
चालविणारी डाव्या, उजव्या आणि मध्यम विचारसरणींच्या गटांची आघाडीच होती. ही आघाडी इंदिरा 
गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर बिघडली; तिचे २ तुकडे झाले, आता तिचे दोनपेक्षा अधिक तुकडे झाले 
आहेत. कारण काँग्रेस हा राजकीय पक्ष म्हणून राजकीय पक्षाच्या विशिष्ट तंत्राप्रमाणे कधी निर्माण 
झाला नाही वा बांधला गेला नाही. 

एकजीव राजकीय पक्षाच्या बांधणीचे विशिष्ट तंत्र माहे ते असे-- (१) समान निद्चित सामा- 
जिक तत्त्वज्ञानावर आधारलेला व उच्च-नीच वर्ग-श्रेणींनी बनलेल्या समाजाच्या हितसंबंधांवर आधार- 
हेला ध्येयवाद, (२) त्या त्या ध्येयवादाशी सुसंगत असा राज्य उभारणीचा दीर्घकालीन तपश्लीलवार 
क्ायंक्रम, (३) त्या ध्येयवादाच्या आणि कार्यक्रमाच्या आधारावर निर्माण होणारी सामाजिक संघटना 
व (४) या संघटनेचे दोन प्रकारच्या सदस्यांचे वर्गे-कायंकर्त्यांचा नेतृवर्ग (केडर ) व अनुयायी वर्ग. या 
पक्षबांधणीच्या विशिष्ट तंत्रानुसार मतदार वर्गाची जी देशव्यापी विविध निर्वाचन-क्षेत्रे असतात त्या 
निर्वाचन-क्षेत्रांतल्या नागरिकवर्गाला ध्येयवादाचे आणि कायंक्रमाचे शिक्षण देणारा पक्षीय कार्यकर्त्यांचा 
वर्ग कार्यरत असतो. अश्या तर्‍हेच्या राजकीय पक्षांच्या विविध संघटना लोकशाहीतील मतस्वातंत्र्याच्या 
आणि संघटनास्वातंत्र्याच्या अनिर्बंध हक्‍्कांमुळेच निर्माण होतात. 

अशा स्थितीत ज्या राष्ट्रांमध्ये दोन-तीनच देशव्यापी पक्ष मतदारांच्या मनावर पगडा बसवू 
शकतात, तेथेच पक्षीय ससंदीय लोकशाही स्थिरावू शकते. हे योगायोगानेच घडते. वर्तमान जगाच्या 
नकाशामध्ये अशी नमुनेदार संसदीय लोकशाही नांदत असलेली फार थोडी राष्ट्रे आहेत. स्कँडिनेव्हियन 
लोकशाही राष्ट्रे, ब्रिटन, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका व अन्य काही युरोपीय देश ही ती राष्ट्र 


(२) 


होत. भारतीय लोकशाही हो ब्रिटिश लोकशाहीचा वारसा घेऊन विकसित झाली. भारताच्या 
केंद्रसत्तमध्ये स्वातंत्र्योत्तर कालात काँग्रेस पक्षाने ही लोकशाही राबविली; परंतु तितक्‍याच ताकदीचा 
अखिल भारतीय स्पर्धाशील काँग्रेसशी समांतर सबळ पक्ष उत्पन्न न झाल्यामुळे काँग्रेस पक्षाची अवनती 
झाली आणि आणीबाणी पुकारली गेली. 


इंदिरा गांधींनी काँग्रेस पक्ष फोडला; मध्यवर्ती सत्ता स्वत:च्या एकटीच्या हातात केंद्रित केली 
आणि नागरिक स्वातंत्र्य नष्ट करणारी आणीबाणी पुकारली; त्यानंतर आणीबाणीच्या काळत भारतीय 
संविधान बदलले. या सर्वांस म्हणजे हुकूमशाहीकडे चाललेल्या प्रक्रियेस विरोषी पक्ष आणि लोकशाहीवादी 
कायदेपंडित व विचारवंत एकट्या इंदिरा गांधी यांना सर्वस्वी जबाबदार धरतात. परंतु या अवनतीस त्या 
एक निमित्त झाल्या, एवढाच त्यांच्याकडे दोष जातो. दोषाची मुख्य जबाबदारी स्वातंत्र्योत्तर काळातील 
काँग्रेसच्या संघटनापद्धतीवर पडते. निरनिराळय़ा स्तरांवरील म्हणजे प्रादेशिक व केंद्रीय सत्तास्थानांवरील 
नेत्यांवर मुख्यतः पडते. निरनिराळ्या स्तरांवरील नेतृवर्गाने काँग्रेसच्या तालुका, जिल्हा, प्रांत या उच्च- 
नीच स्तरांवरील काँग्रेस समित्यांची बांधणी लोकशाही पद्धतीची केली नाही; राजकोय दृष्ट्या समंजस, 
स्वावलंबी आणि लोकशाहीनिष्ठ अनुयायीवर्गांच्या भाघारावर केली नाही. उच्चनीच स्तरांवरील 
सत्ताधारी नेत्यांवर मदार ठेवणारा परावलंबी अनुयायीवगेच निर्माण केला, त्यामुळे देशव्यापी काँग्रेस 
संघटनांमध्ये लोकशाही जीवननिष्ठा निर्माणच झाली नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिक हा लोकद्याही- 
वादी बनला नाही; व त्यामुळेच काँग्रेससंघटना अवनत होत गेली. त्याचा परिणाम असा झाला, की 
इंदिराजी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आले, की जनता राजकीय दृष्ट्या मागासलेली राहिली 
आहे. लोकशाही स्वातंत्र्याच्या मूल्यांवरील भावपूर्ण निष्ठा खोलवर रुजली नाही. दारिद्रथ मात्र विस्तारले 
आणि जनता दैन्यग्रस्त झाली. राजकीय स्पर्धाक्षेत्रात एक प्रकारची बेबंदद्याही निर्माण झाली म्हणून इंदिरा- 
जींनी जगाला सांगितले, की “जनतेला स्वातंत्र्य नको आहे. भाकरी पाहिजे.” म्हणून इंदिराजींनी 'गरिबी 
हटाव ' हा आदेश दिला. परंतु तसा आदेश देऊनही गरिबी ह्टावचा काययक्रम अंमलात आणण्यात पुर्ण 
अपयक्षा आले, गरिबी ह॒टवण्याकरिता जे आणीबाणीचे उपाय योजले तेही अपाय ठरले, हे उपाय उत्तर 
भारतात अत्यंत निघृणपणे अंमलात आणण्याचा प्रयत्न झाल्यामुळे उत्तर भारतीय जनतेमध्ये प्रचंड 
प्रक्षोभ निर्माण झाला माणि १९७७ साली इंदिराजींनी सावंत्रि 


क लोकसभेचे निर्वाचन जा! ल्या- 
बरोबर त्या प्रक्षोभामध्ये जनता पक्षाचा क्षणात अवतार झाला. हा अवतार होऊन र. च्या 


यंचकित झाले, निराश जनतेच्या आशा- 
ट्ला. 


जनता पक्षही राजकीय पक्ष नव्हेच. ती अनेक पक्षां 
र % पक्षांची राजकी व 
सारखीच आघाडी आहे. परंतु जनता पक्ष आणि काँग्रे यांच्य प आघाडी आहे. ती काँग्रेस 


काँग्रेस पक्ष ही आघाडी ५० पेक्षा अधि 
वाढला. त्यामुळे दीर्घकाल वाढलेल्या या आघाडीमध्ये अव: 


वू लागला आहे. परंतु त्याचे विशेष 
ख आहे. 


(३) 


उभे भाहेत. सर्वांच्या कायंक्रमात गरिबी हटविण्याची प्रतिज्ञा आहे; गरीब व श्रीमंत यांच्यातील 
दरी कमी करण्याची प्रतिज्ञा आहे; भाववाढ थांववायची आहे, डाव्या व उजव्यांना ग्रामीण, आथिक व 
सांस्कृतिक जीवनाचा स्तर उंचवावयाचा आहे. परंतु हे शब्द आहेत; त्यांच्या पुढे कृती नाही. म्हणून 
शब्द अर्थपुर्ण वाटत नाही. कोणत्याही सत्ताधारी पक्षापाशी स्पष्ट ध्येयवाद आणि विशिष्ट कायंक्रमास 
आवद्यक असलेली बांधीलकी नाही; त्यामुळे शासनाबाहेर कार्यक्षत्र असलेला कार्यकर्त्यांचा संघटित गट 
पाठीशी उभा नाही; त्यामुळे कृती नाही. जे जे पक्ष सत्तेवर येतात ते ते कायंक्रम अमलात आणण्याकरिता 
मुख्यतः नोकर्ाहीवर म्हणजे प्रशासकीय वर्गावर विसंबून शासन चालवितात. सहकारी चळवळसुद्धा 
लोकशाहीचा बुरखा पांघरलेली संरजामश्ाही बनली आहे. मूलगामी ध्येयवादाचा कंठशोष चालू 
राहतो, सामाजिक रचनेत बदल करण्याची घोषणा वारंवार होत राहते आणि तदनुसार विधेयके 
पारित होतात. उदा. स्त्री-पुरुष समानता स्थापित करण्याकरिता आणि जातिभेद मोडण्याकरिता 
वारसा हक्काचे आणि विवाहाचे पुरोगामी कायदे; उदा,, हिंदू कोड बिल पारित करून त्याच्या अंमल- 
बजावणीकडे पुर्ण दुलंक्ष होते. त्यामुळे कुटुंबसंस्था वा जातिभेद मूळ स्वरूपातच कायम राहिला आहे. 
हरिजन, आदिवासी आणि स्त्रिया यांची अवस्था तशीच दयनीय राहिली आहे. अनेक प्रांतांत शेती-सुघा- 
रणेकडे पुर्ण दुलेक्ष झालेले दिसते. शेतमजूर अर्धपोटी काम करीत जगतात. पंचायती राज्ये अथवा 
जिल्हा परिषदा समाजरचनेमध्ये परिणामकारक बदल करण्यास असमथे ठरलेल्या आहेत. त्यामुळे 
ग्रामीण भागात संरजामी प्रवृत्ती तशीच पूर्वीप्रमाणेच प्रभाव गाजवीत आहे. 


कार्यक्रमावर आधारित व्यवस्थित पक्षवांधणी न झाल्यामुळेच राजकीय पक्षांमध्ये आयाराम व 
गयाराम यांचा गोतावळा वाढत आहे. फुटीरपणाचा क्षयरोग सवंत्र पसरत चालला आहे. त्यामुळे पैसा, 
गटबाजीची ताकद, जात, वंश, धामिक संप्रदाय, पंथ आणि सत्तास्थानातील पदाचा वापर याच गोष्टी 
निवडणुकी मध्ये फलदायी ठरतात. 

आपली प्रतिनिधिप्रधान लोकश्याही आहे. परंतु लोकशाहीचा खराखुरा प्रतिनिधी निवडला न 
जाता जात, जमात, पंथ यांचाच प्रतिनिधी, विधिमंडळे आणि लोकसभा येथे अधिक संख्येने निवडून 
येतो. पक्षाचा कार्यक्रम योग्य रीतीने अंमलात आणणारा कार्यकर्ता निवडून देण्याची प्रवृत्ती या भारतीय 
लोकझ्याहीमध्ये फार मंद प्रमाणात दिसून येते. याकरिता निर्वाचनपद्धती म्हणजे प्रतिनिधी निवडण्याची 
पद्धती सुधारण्याची फार आवश्यकता आहे. मुख्यतः केवळ पैशाच्या जोरावर निवडून येणारा प्रति- 
निधी तरी कमी प्रमाणात दिसेल अशी निर्वाचनपद्धती निर्माण व्हावयास पाहिजे. १९५५ नंतर १९७५ 
पर्यंत अनेकवेळा ज्या निवडणुका झाल्या, त्यांच्यापासुन पुष्कळच बोध घेण्यासारखा आहवे. सामाजिक, 
आधिक, राजकीय आणि घटनात्मक असे रचनात्मक बदल झाल्याशिवाय संसदीय लोकझ्ाही या देशात 
स्थिरावणार नाही. यापुढे कोणताच एक पक्ष बहुमतात येऊन केंद्रसत्ता चालवू शकेल, अशी शक्‍यता 
नजीकच्या काळात दिसत नाही. दुर्देवी राजकीय अस्थिरता ही आता अटळ दिसू लागली आहे. त्यामुळे 
तानाक्षाही, हुकूमशाही, एकाधिकारशाही, लष्करी-अधिसत्ता इ. काही नावे द्या, येण्याची शक्‍यता वाढली 


आहे. 
व जनता पक्षाने जी जनता-क्रांती केली, ती आज अत्यवस्थ होऊन पडली आहे. यूरोपीय भाषांमध्ये 
फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतर एक मार्भिक म्हण रूढ झाली. ती म्हणजे ' क्रांती स्वतःचीच लेकरे खाते '. परंतु 
भारतात १९७७ मध्ये जे घडले व त्याची आज जी झपाट्याने परिणती झाली त्यात उलट घडले आहे. 
जनता-क्रांतीच्या जनकांनीच-या क्रांतीला जीवन-मरणाच्या धोक्यात आणले आहे. कोणतीही श्रेष्ठ 
जीवनमूल्ये जिवापाड जपावी लागतात. कारण त्यांना कमीजास्त धोका असतोच. लोकशाही हे असेच 
एक सवंश्रेष्ठ जीवनमूल्य आहे; परंतु ते आज जीवन-मरणाच्य़ा धोक्यात सापडले आहे. 


तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


भारतीय राष्ट्वाद्‌' 
भारत अनेक राष्ट्रांचे एक राष्ट्र 


भारत हे अनेक राष्ट्रांनी बनलेले एक राष्ट्र आहे. 
ही एकराष्ट्रोयता निर्माण होण्याची प्रक्रिया भारता- 
वर ब्रिटिशांची सत्ता स्थिरावल्यावर सुरू झाली. 
काही थोडी लहान राष्ट्रे सोडल्यास मोठमोठ्या 
साक्षर एक एक भाषांचा प्रदेशच एक एक पृथक 
राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात आला, असा पद्चिमी 
राष्ट्रांचा इतिहास सांगतो. एक सारवभोम राज्यच एक 
भाषा, भसेच समीकरण बहुतेक पश्चिमी देशांमध्ये 
आढळून येते. त्याला अपवाद यूरोपातील स्वित्झलंड 
आणि अमेरिकेतील कॅनडा किवा युरोपातील एखादे 
राष्ट्र ही राष्ट्रे होत. युरोपातील ज्या देशांमध्ये 
प्रथम एकराष्ट्रीयतेचे आंदोलन सुरू झाले त्या 
देशांची एकराज्या धिष्ठित अशी वेगवेगळी एकभाषिक 
राष्ट्रे निर्माण झाली. परंतु भारत हे स्वातंत्र्योत्तर 
कालात एक राष्ट्र निर्माण झाले ते भिन्न भिन्न 
मोठ्या भाषिक प्रदेशांनी एकत्र येऊन एका विशाल 
राज्याच्या अधिष्ठानावरच निर्माण झाले. हा 
जगाच्या राष्ट्रवादाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा 
अपवाद आहे. एवढे मोठे बहुभाषिक राष्ट्र जगात 
कोठेही नाही. अमेरिकेतील यू. एस्‌. ए. म्हणजे 
संयक्त संस्थाने हे एक राष्ट्र आहे, ते भारतापेक्षा 
विशाळ आहे; तेथे प्रथम यूरोपातल्या भिन्न 
भिन्न राष्ट्रांतील भिन्न भाषिक जमाती चारशे 
वर्षांच्या कालखंडात एकत्र आल्यानंतर त्या सगळ्या 
जमातीचे एकभाषिक राष्ट्रात ४०० वर्षांच्या दीघ 
कालखंडात रूपांतर झाले. असे एकभाषिक समा- 
जात ख्पांतर होण्याची शक्‍यता भारतात नाही. 


* [ मुंबई येथे प्रसिद्ध होणार्‍या “पूर्वा * 
संपादकांच्या सौजन्याने- का. सं. ] 
न. भा. १ 


याची अनेक नैसर्गिक कारणे आहेत. त्यास ऐति- 
हासिक शक्‍ती असे म्हणतात. 


भारत हे एकराष्ट्र म्हणून ब्रिटिश अमलाखाली 
उदयास येऊ लागले आणि स्वातंत्र्य प्राप्तीबरोबर 
ह्याचा पुर्णोदय क्षाला. परिचमी देशात विशेषतः 
युरोपात एकभाषिक राष्ट्रे निर्माण झाली याचे कारणे 
त्या कालखंडात म्हणजे १८ व्या व १९ व्या शतकात 
दळणवळणाची साधने आणि संपकेसाधने ही २० व्यो 
शतकापेक्षा मागासलेली होती. त्यामुळे बहुभाषिक 
प्रदेशांमध्ये एकराष्ट्रीयत्वाच्या भावनेखाली एक- 
राष्ट्रीयत्वाचे आंदोलन निर्माण होणे शक्‍य नव्हते. 
परंतु त्याच्या उलट भारतीय एकराष्ट्रीयत्वाचे 
आंदोलन जेव्हा उभारले जाऊन पुणंतावस्थेत 
येऊ लागले तेव्हा दळणवळणाची व संपर्काची 
साधने अधिक वेगवान झाली. त्यांना विद्युतवेग 
प्राप्त झाला. उदा., वंगभंगाची चळवळ होय. या 
चळवळीच्या निमित्ताने सगळा भारत राष्ट्रीय भाव- 
नेने भारला गेला; याचे कारण त्या चळवळीतील 
नेत्यांची भाषणे आणि निवेदने, देशभक्तांच्या प्रति- 
क्रिया, ब्रिटिश राजवटीविरद्ध प्रक्षुब्ध झालेल्या देश- 
भक्तांचे सशस्त्र किवा निःशस्त्र हल्ले, जनसमुदायां- 
कडून होणारी निदशंने व सभा या सर्वांचे पडसाद 
तारायंत्रांच्या द्वारे व वृत्तपत्रांच्याद्वारे देशभर 
चोवीस तासांत उमटत असत. कलकत्त्याच्या मैदाना- 
वर किंवा सभागृहांमध्ये होणारी देशभक्तांची 
भाषणे झाल्यानंतर ती दुसर्‍या दिवशी प्रातःकाली 


मासिकाच्या ऑगस्ट १९७९ च्या अंकातील लेख 


व्र नवभारत 


भारतातील भिन्न भाषिक वृत्तपत्रांमध्ये त्वरित 
मोठमोठ्या अक्षरांच्या रकान्याखाली प्रसिद्ध होत. 
भारतीय शिक्षणाचे इंग्रजी हे माध्यम आल्यामुळे 
एका अर्थी सर्व आधूनिक भारतीय सुशिक्षितांची 
विचार-विनिमयाची भाषा इंग्रजी- वनली. त्यामुळे 
सर्वे भारतीय साक्षर भाषांमध्ये एकच विचार आणि 
एकच भावना भाषांतराद्वारे सामान्य जनांपर्यंत 
पोहोच्‌ लागली 

एकराष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण होण्यास 
ब्रिटिश सत्तेखाली निर्माण झालेल्या सर्वे भारती- 
यांच्या मुख्य समस्या समान होत्या. एकछत्री ब्रिटिश 
राज्यामुळे राजकीय दृष्ट्या भारत एक झाला. परंतु 
नेत्यांच्या लक्षात आले, की ब्रिटिश राज्य असेपर्यंत 
या जीवनाच्या गहन समस्यांचा निकाल लागणे शक्‍य 
नाही, म्हणून समान प्रतिक्रिया निर्माण झाली; बहुजन 
समाज हा आथिक विपन्नावस्थेतून ब मागासलेपणा- 
तून बाहेर पडायचा, तर हे परकीय राज्य घालविले 
पाहिजे आणि स्वराज्य स्थापन झाले पाहिजे अशी 
जबरदस्त महत्त्वाकांक्षा उत्पन्न झाली. या महत्त्वा- 
कांक्षेच्याच अनुषंगाने एकराष्ट्रीयत्वाच्या भावनेला 
नवे अधिष्ठान प्राप्त झाले. ते म्हणजे सर्वभाषिक 
व सवंधर्मीय समाजांचा व प्रदेशांचा समावेश 
करणारे नवे राजकीय नेतृत्व होय. या राजकीय 
नेतृत्वामुळे भारताच्या पूर्वतिहासाचा मागोवा घेतला 
व त्यातून सर्वसामान्य जनतेला एकराष्ट्रीयत्वाची 
प्रेरणा मिळाली. 

एकराष्ट्रीयत्वाची अस्मिता जागृत करण्याकरिता 
भारतीय नेतृत्वाने पूर्वतहासाचा आधार घेऊन 
सहा महत्त्वाच्या परंपरांची मूल्ये निदशंनास 
आणली : (१). भारतीय संस्कृती ही पाच सहस्र 
वर्षांची असुन ती इतकी युगानुयुगे अविच्छिन्न 
टिकली, ह्याचे श्रंय तिच्या ठिकाणी असलेल्या 
आध्यात्मिक व बौद्धिक प्रेरणा होत असे दाखवून 
दिले. (२) भारतात वेळोवेळी हजारो वर्षे येणाऱ्या 
परदेशी मानव गटांना या देशात स्थान देऊन समा- 
विष्ट केले. कोणालाही दुर लोटले नाही. (३) ही 
सर्वसमावेशकता भारतीयांच्या अध्यात्मवादामध्ये 
आहे. भौतिक जीवनापेक्षा आध्यात्मिक जीवन हे 
अधिक महत्त्वाचे आहे, .ही गोष्ट विवेकानंद, 
रामतीथे, रामकृष्ण परमहंस, योगी अरविद घोष, 


सप्टेंबर, १९७९ 


लोकमान्य टिळक व म. गांधी यांनी जीवनात, 
व्यवहारात व विचारात सिद्ध केली. (४) भौतिक 
दृष्टीनेदेखील भारत हजारो वर्षे प्रगती करीत होता. 
त्यात चढउतार झाले असले तरी इथला माणूस 
भौतिक जीवन सुखाने जगला. (५) साहित्य व 
कला ह्या क्षेत्रात महृत्त्वाची देदीप्यमान कामगिरी 
बजावली. आणि (६) राजकीय इतिहासही भार- 
ताचा लक्षणीय असाच घडला आहे. पराभव झाले 
तसे मोठे विजयही झाले आहेत. 

अक्षा प्रकारे जनमानसाला चिरंतन मूल्यांचा 
साक्षात्कार झाला, तज्जन्य अस्मिता जागृत झ्ाल्या- 
मुळे ब्रिटिशांच्या राजवटीत आधुनिक शिक्षणाचा 
लाभ घेऊन पद्चिमी सामाजिक आणि राजकीय 
ध्येयवाद येथील सुशिक्षित माणसांच्या हृदयांत रुजू 
शकला. लोकशाही जीवनमूल्यांचा त्यांनी आदर 
केला. ब्रिटिश राज्यकर्तेही उदारमतवादी असल्यामुळे 
त्यांनी येथील जनआंदोलनाला विरोध केला तसा 
अनुकूल प्रतिसादही वेळोवेळी दिला. त्यामुळे रक्‍त- 
पाती क्रांतियुद्ध होण्याची आपत्ती टळली आणि 
भारत स्वतंत्र झाला. 

भारत स्वतंत्र होत असताना या देशातील' 
युरोपातील एकेका राष्ट्राएवढे प्रदेश आपापल्या' 
स्वतंत्र राज्याची मागणी न करता एका लोकशाही 
सावेभौम राज्याखाली एकत्रित झालें. ही घटना 
अत्यंत स्फूतिदायक. असली तरी, आणि हे स्वतंत्र 
प्रदेश संघराज्यात सामील झाले असले तरी त्यांच्या 
भाषिक संस्कृती या काही लक्षणीय प्रमाणात भिन्न 
आहेत. भाषा ही शक्‍ती माणसांना जशी एकत्र आणते 
तशीच ती अन्य भाषिक माणसांपासून अलग करते. 
अद्या स्थितीत संघराज्याचे आजचे जे संविधात़् आहे 
ते संविधान केंद्रीकरणाकडे मोठ्या प्रमाणात झुकते 
असल्यामुळे ते प्रादेशिक राज्यांमध्ये निरंतर असंतोष 
निर्माण करण्यास कारणीभूत होण्याची फार शक्‍यता 
आहे. या भारतीय लोकशाही पद्धतीमध्ये, हा 
असंतोष प्रकट करण्याची सोय आहे. केंद्रीय सत्ता- 
धारी नेतृत्वास ही गोष्ट अत्यंत नापसंतच होणार. 
कारण केंद्रीकरणाचा हृव्यास केन्द्रीय सत्ताधाऱ्यांना 
असतोच. भारतीय केन्द्रीय सत्ताधार्‍यांचा हा हव्यास 
'तर गेल्या दीड वर्षांतील राष्ट्रीय एकात्मतेच्या 
पाश्‍वंभूमीमुळे 'अधिक तत्र होत ' जातो, त्यामुळे 


भारतीय राष्ट्रवाद डे 


राष्ट्रीय एकात्मता कायम सिद्ध करण्याकरिता केंद्र- 
सत्ता बळकट करण्याचे तंत्र अवलंबिण्याचा मोह्‌ 
होतो. परंतु त्याचा परिणाम हळुहळू राजकीय 
अस्थिरता निर्माण होणे हाच आहे. अलीकडे राज- 
कीय अस्थिरता निर्माण करण्याची पुष्कळच कारणे 
साठत चालली आहेत, गरिबीचा प्रश्‍न नजीकच्या 
काळात नीट रीतीने सुटेल ह्यासंबंधी अजून कोणीही 
प्रतिज्ञापंवक आश्‍वासन देऊ शकत नाही. कामगार, 
कर्मचारी, विद्यार्थी, पोलिस इत्यादिकांच्यामध्ये 
विलक्षण क्षोभाचे उद्रेक होऊ लागले आहेत. स्पृश्य 
व अस्पृश्यांचे रक्‍तपाती संघर्षे ही दैनंदिन बाब 
झाली आहे. अशा अनेक प्रक्षोभक कारणांमध्ये प्रादे- 
शिक राज्यांच्या असंतोषाची भर पडणार नाही 
ह्यासंबंधी सावधगिरी भारताच्या राजकीय नेत्यांनी 
घेतली पाहिजे. संरक्षण, विदेशनीती, आंतरराष्ट्रीय 
व्यापार, राष्ट्रीय वाहतूक व दळणवळण याची 
साधने आणि खाणी ह्या बाबी सोडल्यास प्रदेश- 
राज्यांना जास्तीत जास्त शासकीय अधिकार मिळ- 
तील अशी राज्यघटनेत तरतूद पाहिजे. अंतर्गत 
व्यापार, उद्योग व शिक्षण ही खाती संपूर्णपणे 
प्रदेशराज्यांच्य़ा हवाली व्हावयास पाहिजेत. प्रदेश- 
राज्यांनी फुटून निघण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगू 
नये. ह्याकरिता ज्या ज्या सुधारणा भारतीय राज्य- 
घटनेत किवा संविधानात करणे आवश्यक आहे, 
त्या सर्वेच केल्या पाहिजेत. त्यात अडचणी व गुंता- 


गुंत पुष्कळ आहे. ती गुंतागुंत ब्रिटिश राजवटीतील 
शासनपद्धती व स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळातील 
कायदेशीर तरतुदी यांमुळे निर्माण झाली आहे. 
त्या अडचणी तिरसन केल्या पाहिजेत व गुंतागुंत 
सोडविली पाहिजे. 

प्रादेशिक राज्प़ांना आज आहेत त्यापेक्षा अधिक 
अधिकाराचे प्रदान करण्यास केंद्रसत्तेतील राज्यकते 
नाखूष आहेत व तसे असणे स्वाभाविक आहे. प्रादे- 
शिक राज्यांत अधिक अधिकारांची मागणी त्वेषाने 
सुरू होऊन त्या मागण्यांतूुन आंदोलने सुरू झाली 
तर हे केंद्रीय सत्ताधारी मध्यवर्ती सत्तेचे केंद्रीकरण 
अधिक बळकट करू लागतील. त्याकरिता जुलूम 
जबरदस्तीचे उपाय योजू लागतील. तेवढ्याने 
जमले नाही, तर अधिकारशाहीच्या स्थापनेकरिता 
इंदिरा गांधींच्या मार्गाने जाऊ लागतील. जनता 
पक्ष व दोन्ही काँग्रेस पक्ष या मार्गाचा पुरस्कार 
करतील. कारण त्यातील बहुसंख्य नेते राष्ट्रीय 
सत्तेच्या केंद्रीकरणाचे समर्थक आहेत. या मार्गाची 
परिणती होताना भारतीय लोकशाहीचा अंत होईल. 
लोकशाही जीवनमूल्यावर आधारित सामान्य- 
जनाची संस्कृती नसल्यामुळे सामान्य जनताही त्या 
मार्गात आपोआप खेचली जाईल. हा धोका टाळा- 
यचा तर व लोकशाही वाचवायची तर बहुराष्ट्रांचे 
एकराष्ट्र भारत! ! हाच दृष्टिकोन मान्य होणे 
अत्यावश्यक आहे. 


प्रभाकर पाध्ये 


: ऐतिहासिक भोतिकवाद ! 


(उत्तराधे ) 


राजसत्ता ( 886 ) आणि तिचे सिद्धांत 
खोट्या जाणिवांचे किंवा फसव्या संज्ञेचे निदशेक 
असतात हे आपल्याला लगेच पटते, कारण आपला 
नेहमीचा अनुभव तसाच असतो. राजसत्ता राब- 
विणारे राज्यकते आणि त्यांच्या सत्तेखाली वावरणारे 
प्रजाजन दोघेही खोट्या जाणिवांचे बळी कसे अस- 
तात हे आपण रोज, निदान व्तमानपत्रांतृत, पहात 
असतो. 


उदाहरणाथ, राज्यकत॑ सांगतात आणि त्यांना 
कदाचित तसे प्रामाणिकपणे वाटतही असावे को, 
आपण आपली सत्ता लोकांच्या कल्याणासाठी 
वापरीत' असतो. पण त्यांची सत्तेला चिकटून राह- 
ण्याची, सत्तेसाठी अदक्षिण उपद्व्याप करण्याची 
धडपड पाहिली की ध्यानात येते, की त्यांच्या सत्ता- 
संपादनाच्या मुळाशी सत्ताभिलाषा असते. आप- 
ल्याला अनुभवातून वगैरे माहीतही असते, की सत्ता 
हो एक मनस्वी प्रबल प्रेरणा माणसाला ग्रासीत 
असते आणि ती अनेक रूपे धारण करून प्रकट होत 
असते. तेव्हा सत्ताधाऱ्यांची सत्ताभिलाषा ध्यानात 
यायला फारसा वेळ लागत नाही. लोककल्याण आणि 
राज्यकर्त्यांची सत्ताभिलाषा यांच्यात संघषे निर्माण 
झाला तर साधारणपणे कशाचा वरचष्मा होणार हे 
आपल्याला माहीत असते. सत्ताभिलाषेपासुन मुक्‍त 
असलेला पं. जवाहरलाल नेहरूसारखा एखादा 
राज्यकर्ता आठवतो, षण लगेच ध्यानात येते, की 
नेहरूंच्या सत्तेला आव्हान असे कधी मिळालेच 
नव्हते, आणि म्हणून त्यांची कसोटी अशी कधी 
लागलीच नाही. गांधी आणि जयप्रकाश यांची नावे 
अर्थात सहज आठवतात, पण ते अपवाद आहेत असेच 
आपण मानतो. शिवाय सत्ता अशी त्यांनी कधी 


चाखलीच नव्हती, तेव्हा वैज्ञानिक सत्य प्रस्थापित 
करण्यासाठी जो खलट पुरावा लागतो तो येथे 
मिळालेला नाही, सत्ताभिलाषा किती प्रमाथी असते 
याचे एक केविलवाणे उदाहरण ब्रिटिश मुत्सही मोले 
याच्या जीवनावरून मिळते. तरुण वयातच “तडजोड” 
नावाचे एक पुस्तक लिहून तत्त्वशून्य तडजोड करणे 
ही कशी घृणास्पद गोष्ट आहे हे त्याने मोठ्या भाते- 
तेने सांगितले होते, पण या सद्गृहस्थाचे उभे आयुष्य 
म्हणजे सत्तेसाठी केलेल्या तत्त्वशून्य तडजोडीचा एक 
वस्तुपाठ होता. 

सत्ताधारी असा दावा करीत असतात, की आपला 
कारभार अगदी निःपक्षपाती असतो. कदाचित 
त्यांना तसे खरोखरच वाटत असावे, पण प्रथम 
म्हणजे राजकारणाची मूल्यव्यवस्थाच पक्षपाती 
असते. आणि दुसरे म्हणजे सत्ता म्हटली की तिला 
विरोध आलाच, आणि विरोधकांशी निःपक्षपाती 
बुद्धीने वागणे सत्तेच्या तर्कक्ञास्त्रात बसतच नाही. 


सत्ताधाऱ्यांना वाटत असते, की यदाकदाचित 
आपल्या हातून लोककल्याण साक्षात घडले नाही 
तरी आपण शांतता-व-सुव्यवस्था राखतो, आणि 
लोककल्याणासाठी यांची आवश्‍यकता असते. आता 
खरोखर किती शांतता व केवढी सुव्यवस्था राज्य- 
कर्त्यांना राखता येते हा प्रन जरी बाजूला ठेवला 
तरी अखेरीस शांतता आणि सुव्यवस्था यांचे आधार 
लोक असतात. सर्वसाधारण नागरिकाला शांतता- 
सुव्यवस्था हवीच असते. आपले आयुष्य शक्‍य तितके 
बिनबोभाट जगण्याची बहुतेक नागरिकांची इच्छा 
असते. त्यासाठी थोडाबहुत अन्याय, निदान गैरसोय, 
सोसण्याची त्यांची तयारी असते. तेव्हा शांतता- 
सुव्यवस्थेचे आद्य श्रेय लोकांनाच द्यायला हवे. भाता 


 ऐेतिहासिक भौतिकवाद ! ष्‌ 


एक गोष्ट खरी की समाज (उद्योगीकरणामुळे वगरे 
कारणांनी ) जसा व्यामिश्र बनत जातो तसे 
नागरिकाला अगतिक वाटते, व तो सुरक्षिततेसाठी 
सरकारकडे वळतो. पण त्यामुळे राज्यकर्त्यांची सत्तेची 
भूकच शमते. 

सत्ताधाऱ्यांना वाटत असते, की आपण राष्ट्राचा 
विकास करतो. त्यातली वस्तुस्थिती अशी आहे, की 
विकास होतच असतो. प्रत्येक जण स्वतःची परि- 
स्थिती सुधारण्यासाठी धडपडत असतो, आणि त्यातून 
विकास होतच असतो. खरी अडचण असते ते परस्पर- 
विरोधी हितसंबंधांची. पण साधारणपणे, सर्वसाधारण 
नागरिकाला अकारण उपद्रव नको असल्यामुळे, हे 
हितसंबंध' मार्गी लागतात. जेव्हा. ते विकोपास 
जातात तेव्हा राज्यकर्त्यांना त्यांची संधी मिळते. 
पण येथे सुद्धा विकास ही संकल्पना वादग्रस्त ठरते. 
रश्षियाने रशियाचा औद्योगिक विकास केला. तुलनेने 
विज्ञानाचाही केला. पण रशियन वाड्मयाचा अगर 
विचाराचा विकास झाला असे म्हणणे धाडसाचे 
ठरेल. अर्थात स्वतःची वंचना करून घेण्याची राज्य- 
कर्त्यांची तयारी असतेच. 

राज्यकर्त सांगतात, की आपण देशाचे संरक्षण 
करीत असतो. येथेही ते स्वतःची आणि इतरांची 
फसवणूक करीत असतात की काय असे वाटते. 
वस्तुस्थिती अशी आहे, की मानवाला आक्रमणाचे 
वावडे नसले तरी परकोय आक्रमण ही एक अप- 
वादात्मक गोष्टच असते. आक्रमण करणे सोपे असते 
पण तडीस नेणे कठीण असते. बहुतेक राज्यकर्ते 
आक्रमणाची भाषा करतात तेव्हा बहुधा ती दमबाजी 
असते. एखादा हिंटलर किवा इंडी अमीन याला 
अपवाद असतो, पण ते मानवतेचेच अपवाद अस- 
तात. राष्ट्रे आक्रमण सहसा करीत नाहीत कारण 
त्यांचे जीवनच इतर राष्ट्रांशी केलेल्या व्यापारी 
वर्गैरे दळणवळणावर अवलंबून असते, आणि आक्र- 
मण याला अनेक दृष्टींनी मारक असते आणि हे न 
ओळखण्याइतके मूखे राज्यकते विरळा. 

जी गत राज्यकर्त्यांची तीच प्रजाजनांची. बहुतेक 
नागरिक आपल्या जमातीच्या, संस्कृतीच्या, वगैरे 
श्रेष्ठतेबद्दल गप्पा मारीत असतात. त्यांची बहुधा 
झडती होत नाही हे बरे असते. नाहीतर संस्कृतीचे 
पितळ उघडे पडण्यास वेळ लागत नाही, पण संस्कृती 


कशीही असली तरी तिचे श्रेय कोणाला विवक्षून 
द्यावे अ्षी वस्तुस्थिती नसते. लोक बहुधा स्वतःच्या 
विकासात गर्क असतात, आणि त्यातून सांस्कृतिक 
वगैरे विकास होत असतो. काही व्यक्‍ती सांस्कृतिक, 
शेक्षणिक विकासासाठी घडपडत असतात, पण त्यांचे 
यश अखेरीस लोकांच्या प्रतिसादानेच मिळते आणि 
हा प्रतिसाद एक प्रकारच्या सामाजिक अनिच्छेनेच 
येतो. बहुतेक नागरिक भसे असतात, की त्यांना 
नागरिकांच्या प्राथमिक कतंव्यांचीही जाण नसते. 
तरी कतंव्यपालन होते, कारण त्यांना बिनबोभाट 


जगायचे असते. 
जी गोष्ट राजसत्तेची अगर तिच्या व्यवस्थाप- 


नाची तीच तिच्याविषयीच्या सिद्धांतांची, निर- 
निराळ्या राजसत्ताविषयक सिद्धांतांची तपासणी 
केली तर त्यांची प्रमेयेच चूक असल्याचे आढळून 
येईल. बहुतेक सिद्धांत बुद्धीची आत्मवंचक झेप अस- 
ल्याचे आढळून येईल. उदाहरणाथ, प्लेटोने तत्त्वज्ञ 
राज्यकर्त्यांचा पुरस्कार केला. प्लेटोचा तत्त्वज्ञ म्हणजे 
अनुभवाच्या पलीकडील जगात वावरणारा जीव, 
आणि अनुभवांना घट्ट जखडलेले प्रश्‍न सोडविण्यासाठी 
प्छेटो त्यांची योजना करीत होता. असरिस्टॉटलने 
मानवाची व्याख्या ' राजकीय प्राणी ' म्हणून केली, 
आणि अनुभव तर असा, को बहुतेक व्यक्‍तींना 
राजकारणात रसच नसतो. माणूस हा जात्या स्वार्थी 
असतो असा सिद्धांत मांडून मॅकिअव्हेंलीने याचा 
फायदा राज्यकर्त्यांनी घ्यावा असे सांगितले- आणि 
या सिद्धांताच्या पायावर तो इतालीला एक समथ 
राष्ट्र बनविण्याची स्वप्ने पाहत होता ! टॉमस हॉब्ज 
म्हणाला, की माणूस हा स्वार्थी असतो, त्याच्या' 
स्वार्थाला प्रतिबंध केला नाही तर मानवी जीवन हे 
प्रत्येकाचे प्रत्येकाविरुद्ध युद्ध ठरेल. म्हणून त्याने 
सर्वकष राज्ययंत्राची आवश्यकता प्रतिपादिली. 
आणि लोक ती का मान्य करतील ? तर प्रत्येका- 
पाशी सारासारबुद्धी असते. माणसाचा स्वाथे त्याच्या 
सारासार बुद्धीला बाधणार नाही अशी हॉब्जला 
खात्री असते ! या सारासारखबुद्धीच्या जोरावरच 
लॉकने असा निष्कषे काढला, की माणूस प्रत्येकाच्या 
स्वातंत्र्याला आणि संपत्तीला मान्यता देणारी प्राति- 
निधिक राजसत्ता स्वीकारील. संपत्तीचा संपत्ती्ी 
झगडा होणार नाही याची लॉकला खात्री असावी. 


|: नवभारत 


विवेकबुद्धी प्रत्येकाच्या हकक्‍्कास मान्यता देईल असा 
विश्‍वास बाळगणार्‍या लॉकला अनेकांचे हकक पर- 
स्परविरोधी असतात हे साधे सत्य दिसले नाही. 
प्रत्येक व्यक्तीत विवेक असतो तसा अविवेकही 
असतो हे लॉक ध्यानात घेत नाही. समाजाच्या 
रगाड्यात हरवलेले व्यक्तीचे स्वातंत्र्य परत मिळ- 
विण्यासाठी रूसो “ सावंत्रिक इच्छाशक्‍्ती"चा पुर- 
स्कार करतो, पण ही कशी जाणायची हे त्य़ाला 
नीटसे सांगता येत नाही आणि का सांगता येत 
नाही हेही खरोखर त्याला कळत नाही. समाजातील 
परस्परविरोधी हितसंबंधांच्या पलीकडे राजसत्ता 
असते व म्हणून ती या हितसंबंधांची सांगड घालू 
शकते असे हेगलला वाटले, कारण राजसत्ता 
म्हणजे विश्वर्चतन्याचे रूप ! चैतन्याच्या अंतराळात 
वास्तव्य करून असलेल्या हेंगलच्या, राजसत्ता ही 
सुद्धा हितसंबंधांनी ग्रासलेली असते आणि पुष्कळदा 
तिचे हितसंबंध समाजातील काही व्यक्तींच्या हित- 
संबंधांशी गुरफटलेले असतात हे कधी ध्यानात 
आलेच नाही. मिलने व्यक्‍्तिस्वातंत्र्य हे सवेश्रेष्ठ 
मूल्य मानळे आणि म्हणून लोकसत्तेचा पुरस्कार 
केला, पण समाजातील विषमतेमुळे काही व्यक्तींची 
आपले स्वातंत्र्य प्रस्थापित करण्याची शक्‍तीच 
संपुष्टात येते. मिलने हे जाणले, आणि त्याने 
“सर्वांना सारखी संधी? या तत्त्वाचा पुरस्कार केला. 
पण माणूस हा जीवशास्त्रीय दृष्टीनेच विषम भाहे, 
आणि या पाशवी सत्त्याच्या पायावर स्वतंत्र समा- 
जाची आणि समतेची उभारणी कशी करायची या 
यक्षप्रश्‍नाचे उत्तर अद्याप * निहितं गृहायाम्‌ ' आहे. 
पण हे 'मूढ वास्तव ' नजरेआड करण्याची तयारी 
असते म्हणूनच सिद्धांतकार आश्‍चर्यकारक उत्साहाने 
पुढे सरसावतात. अश्या सिद्धांतकारांपैकीच मासं 
हा एक. कदाचित इतरांपेक्षा प्रतिभाशाली आणि 
धाडसी ! 

मार्क्सने आपल्या राजसत्तेबद्दलच्या कल्पना 
* द जमन आयडिऑलॉजी !मध्ये मांडल्या आहेत. 
तो म्हणतो 

“ श्रमविभाग म्हणजे निरनिराळया व्यक्‍ती अगर 
कुटुंबे यांचे वेगवेगळे हितसंबंध आणि परस्परांशी 
दळणवळण असणार्‍या सवे व्यक्तींचे सामुदायिक 
हितसंबंध यांमधील विसंवाद ... व्यक्तीचे हित- 


सष्टेंबर, १९७९ 


संबंध आणि समाजाचे हितसंबंध यांच्यात असा 
विसंवाद उद्भवला की समाज राजसत्तेचे स्वतंत्र 
रूप धारण करतो- ज्या राजसत्तेची व्यक्‍ती आणि 
समाज यांच्या खऱ्याखुऱ्या हितसंबंधापासुन फारकत 
झालेली असते, आणि जिने त्याचवेळी एक भ्रामक 
सामुदायिक स्वरूप धारण केलेले असते. अर्थात हे 
सामुदायिक रूप प्रत्येक कुटुंबामध्ये अगर जमातीच्या 
समूहामध्ये रक्‍तमांस, भाषा, मोठ्या प्रमाणावरचा 
श्रमविभाग आणि इतर हितसंबंध असे जे पाश 
असतात त्यांवर आणि विशेषतः वर्गावर आधारलेले 
असते. श्रमविभागाने ठरविलेले हे वर्ग, अशा लोक- 
समूहात, नेहमी परस्परांपासुन दूर जातात आणि 
त्यांपकी एक इतरांवर वर्चस्व गाजवितो. यातुन 
अप्ता निष्कषषं निघतो, कौ राजसत्तेभोवतीचे सव 
संघर्ष, उदाहरणार्थ, लोकशाही, सरंजामक्षाही, 
राजेशाही यांमधील संघर्ष, अथवा मताधिकारां- 
संबंधीचे संघषं, हे, ज्यांच्या रूपाने निरनिराळ्या 
वर्गाचे खरेखुरे संघषे आपसात लढले जातात असे 
मायावी संघषं असतात. ..एका काळी जमातीच्या 
मालकीची असलेली मालमत्ता निरनिराळ्या अव- 
स्थांतुन विकसत जाते आणि आधुनिक भांडवलाचे 
रूप धारण करते. ..आधुनिक राजसत्ता ही या आध- 
निक खाजगी मालमत्तेशी जमणारी असते. खाजगी 
मालमत्तेच्या मालकांनी कराच्या रूपाने हळुहळू 
विकत घेतलेली ही राजसत्ता, राष्ट्रीय कर्जामुळे, 
त्यांच्या पूर्णपणे हातात आलेली असते आणि तिचे 
अस्तित्व खाजगी मालकी धारण करणारे भांडवल- 
वाले तिला जी व्यापारी उधारी देतात तिच्यावर 
अवलंबून असते. जमातीच्या नियंत्रणापासुन मुक्‍त 
झालेल्या खाजगी मालमत्तेमुळे राजसत्ता ही एक 
स्वतंत्र गोष्ट बनते. ती परस्पर हितसंबंधांवर 
आधारलेल्या समाजापासून वेगळो आणि त्याच्या 
बाहेर असते; परंतु खरोखर, भांडवलवाले, आपली 
मालमत्ता व आपले हितसंबंध यांच्या संरक्षणार्थ 
जी संस्थात्मक रचना, अंतगेत आणि बहिगंत हेतंनी 
प्रेरित होऊन, निर्माण करतात त्यापेक्षा ती अधिक 
काही नसते...ज्या अर्थी राजसत्ता, राज्यकर्त्या 
वर्गाच्या व्यक्‍ती आपले समान हितसंबंध प्रस्थापित 
करण्यासाठी जी व्यवस्था बांधतात तिचे रूप धारण 
करते. . . त्याअर्थी ती सवे सवसाधारण संस्था स्थापन 


“ देतिह्वासिक भौतिकवाद ' छ 


करण्याच्या कामात भाग घेते, आणि या संस्थांना 
राजकीय स्वरूप प्राप्त होते. यामुळे कायदा 
(लोकांच्या) इच्छेवर - आणि ज्या अर्थी ही इच्छा 
तिच्या खऱ्याखुऱ्या अधिष्ठानापासून वेगळी केलेली 
असते त्याअर्थी इच्छास्वातंत्र्यावर - आधारलेला 
असतो असा भ्रम तिर्माण होतो.” (द जमेन आय- 
डिनॉलॉजी- सं. सी. जे. ऑर्थर, पृ.५२ व ७९-८०) 
याच पुस्तकात पुढे माक्‍संने राजसत्तेची हीच उपपत्ती 
अधिक ठाम रीतीने मांडली आहे : “ व्यक्तींचे 
भौतिक जीवत-जे त्यांच्या इच्छेवर अवलंबून नसते-, 
त्यांची उत्पादनपद्धती आणि त्यांच्या परस्पर व्यव- 
हाराची व्यवस्था-जी परस्परांचे रूप ठरवित अस- 
तात-हा राजसत्तेचा खरा पाया असतो, आणि 
खाजगी मालमत्ता आणि श्रमविभाग यांच्या आवश्यक 
अस्तित्वाच्या सर्वे अवस्थांत तिचा हाच पाया कायम 
राहतो-आणि तो तसा लोकांच्या इच्छाअनिच्छेचा 
संबंध न येता असतो. (भौतिक जीवनाचे) हे वास्त- 
विक संबंध राजसत्तेने कोणत्याही प्रकारे निर्माण 
केलेले नसतात; उलट तेच राजसत्ता निर्माण कर- 
णारी खरी शक्‍ती असतात. या परिस्थितीत खरीखुरी 
सत्ता हाती असणाऱ्या लोकांना राजसत्तेच्या रूपाने 
आपली सत्ता प्रस्थापित करायची असतेच, पण त्याच- 
बरोबर या सवे निश्‍चित गोष्टींनी निर्माण केलेल्या 
आपल्या इच्छेला राजसत्तेची इच्छा म्हणजेच कायदा 
म्हणून एक वैश्‍विक रूप द्यायचे असते. हे रूप म्हणजे 
खरोखर या वर्गाच्या संबंधांनी निश्‍चित झालेल्या 
आझयाचा आविष्कार असतो... जी जीवनाची परि- 
: स्थिती अनेक व्यक्‍तींना समान असते आणि जिचे 
अस्तित्व, राज्यकते म्हणून त्यांना इतर साऱ्यांविरुद्ध 
कायम राखायचे असते आणि तरी त्याचवेळी ते 
सर्वांच्या हिताचे असते असा दावा मांडायचा असतो. 
त्या जीवनाच्या परिस्थितीवर त्यांची वेयक्तिक सत्ता 
आधारलेली असते. यांच्या समान हितसंबंधांतुन सिद्ध 
झालेल्या या इच्छेचा आविष्कार म्हणजे कायदा, 
य़ा. परस्परांपासून स्वतंत्र असलेल्या व्यक्‍तींना 
स्वतःचा आणि स्वत:च्या, नेमक्‍या याच कारणामुळे 
परस्परसंबंधांत अहंनिष्ठ असलेल्या इच्छेचा प्रभाव 
पाडायचा. असतो म्हणूनच कायदा आणि हक्‍क 
यांच्या बाबतीत त्यांची स्वहित निरपेक्षता आवश्यक 


करते.” ,( कित्ता,पू, १०७६ ), 


या उताऱ्यात माक्‍संचे राजसत्ताविषयक सारे 
तत्त्वज्ञान व्यक्‍त झाले आहे. राजसत्तेच्या मुळाशी 
श्रमविभाग असतो. श्रमविभाग हा माक्‍संचा खल- 
नायक आहे. श्रमविभागामुळे, विशेषतः बौद्धिक- 
शारीरिक श्रमविभागामुळे, परात्मता निर्माण होते 
आणि परात्मतेतून खोट्या जाणिवा आणि फसवी 
संज्ञा निर्माण होते. येथे मार्क्स सांगतो आहे, की 
श्रमविभागामुळे वैयक्तिक हितसंबंध आणि समा- 
जाचे सामुदायिक हितसंबंध यांच्या दरम्यान .विसं- 
वाद निर्माण होतो, आणि या विसंवादातून राजसत्ता 
जन्मते. याचा अर्थ ही राजसत्ता निःपक्षपातीपणाने 
या विरोधी हितसंबंधांची सांगड घालते असा नाही. 
राजसत्तेचे हे स्वरूप भ्रामक असते. श्रमविभागामुळे 
वर्ग निर्माण होतात, आणि या वर्गातला एक वर्ग 
इतरांवर वर्चस्व गाजवितो, या वर्गाला सामाजिक 
हितसंबंधांविरुद्ध आपले हितसंबंध प्रस्थापित करण्या- 
साठी राजकीय सत्ता हवी असते. मध्यंतरीच्या 
काळात जंगम मालमत्तेच्या रूपाने सुरू झालेल्या 
खाजगी मालमत्तेने अनेक अवस्थांतुन जाऊन 
आधुनिक भांडवलाचे स्वरूप धारण केलेले असते. 
आधुनिक राजसत्तेचेही या आधुनिक भांडवलाशी 
छान जमते. राष्ट्रीय कर्जाच्या वगैरे साहाय्याने या 
आधुनिक भांडवलाने आधुनिक राजसत्तेला विकत 
घेतलेले असते. याचाच अर्थ असा, की लोकांचे भौतिक 
जीवन, त्याच्या मुळाशी असलेली उत्पादनपद्धती 
आणि उत्पादनसंबंध हा राजसत्तेचा खरा पाया 
असतो. हे उत्पादनसंबंध राजसत्तेने निर्माण केलेले 
नसतात तर हे संबंध राजसत्ता निर्माण करीत अस- 
तात. नुसती निर्माण करीत नाही, तर ताब्यात 
घेतात. पण याला कायद्याचे आणि हक्कांचे मोठे 
शहाजोग सोज्वळ स्वरूप दिले जाते. खरे म्हणजे या 
सत्ताधारी वर्गाला आपले. सामुदायिक हितसंबंध 
प्रस्थापित करायचे असतात, पण त्यांना व्यक्‍्ति- 
हितनिरपेक्ष असे कायद्याचे रूप दिले जाते. या सावे- 
त्रिक कायद्याच्या पोटी या वर्गाची अहंनिष्ठा असते. 
पण ती विसरून सारवजनिक हिताच्या कल्पना बाण- 
विणे कठीण नसते. खोट्या जाणिवेचे हे एक चपखल 
उदाहरण. 

माक्‍से म्हणतो, शासित वर्गांची तीच अवस्था 
असते :. ॥'॥७ 881010 8])01168.10 ॥॥७,०]७- 


टं नवभारत 


8868 एणांल्या 80 7॥ए]6त, क०8० छा] 
188 ].ण8; 88 8118]] 8 [08 17 666- 
पागा 016 6ड७6106 0 1807 छत 006 
8७6. 007 ७810116, 80 ]ला5्ट 88 006 
ए7०कपलीांए७ जिि०९8 810 8011 ग 8ण्पॉ- 
लंभा४]ए १७ए७]०७०१ ६० 118176 001100७- 
फील इपशयी]ए०प8,...ीण 80 ]णाष्ट॒ णा 
०४७868 एणांला 870 7एण6त फ०णत 56 
फळ्णगिग१ट 000 1110881016 11 1०४ 180 
पाठ “पां]”४0 8याडा ७000600 
शात फा 1. 1102 886 810 ॥॥० 18७. 
(कित्ता, पृ. १०६-७) शासित वर्गांचा कायदा 
आणि राजसत्ता ठरविण्यात (वरिष्ठ वर्गांचा जितका 
भरपूर भाग असतो तितका) अल्प भाग असतो. 
आता जोवर खाजगी मालमत्ता अनावश्यक होण्या- 
इतका उत्पादनशक्‍तींचा आणि भौतिक जीवनाचा 
विकास झालेला असतो तोवर, झासित वर्गांनी 
शासन आणि कायदा यांचे विसर्जन करण्याची इच्छा 
धरलीच तर दगडाला पाझर फुटण्याचीच इच्छा ते 
घरीत आहेत असे म्हणावे लागेल. पण अक्षा 
खोट्या जाणिवा राज्यकर्त्या वर्गाप्रमाणेचे शासित 
वर्गांनाही ग्रासीत असतात असा माक्‍संच्या म्हण- 
ण्याचा आशय दिसतो. 
माक्संने येथे राजसत्तेच्या उदयाकडे आणि 
विकासाकडे ऐतिहासिक दृष्टीने पाहिले आहे. पण सवे 
दोष श्रमविभागाच्या माथी मारण्यात इतिहासाला 
कितपत न्याय मिळाला आहे याची शंका वाटते. 
प्राचीन जमातीत श्रमविभाग फारसा नसे, पण जमात- 
नायकाचा अधिकार अगदी अमर्याद नसला तरी तो 
बराच असे. ( तत्त्वतः तो अमर्यादच असे. पण रूढी 
आणि परंपरा यांची मर्यादा त्याला पडे,) पुष्कळ 
जमातीत ' मुख्य ' हा नुसता लौकिक प्रमुख नसे तर 
धमंगुरूही असे. आणि मग त्याच्या हातात किती 
अधिकार जमा होत असेल याची कल्पनाच करावी. 
त्यातली खरी स्थिती अशी दिसते, की राजसत्ता 
ही श्रमविभागामुळे निर्माण झालेली नसुन दरेक 
व्यक्‍तीला समाजाशी अगर सामाजिक व्यवस्थापनाशी 
जुळवून घेणे शक्‍य नसते म्हणून राजसत्तेची गरज 
भासते. समाजाचा गाडा चालायचा असेल तर दरेक 
'वय़क्‍तीने था गाड्याबरोबर पाऊल टाकण्याचा शक्‍य 


सष्टेंबर, १९७९ 


तितका प्रयत्न केला पाहिजे, आणि ज्या व्यक्‍तींना 
हे शक्‍य नसते त्यांना मार्गावर राखण्यासाठी 
शासनाची गरज लागते. माक्स एके ठिकाणी (0 
णा उंडा (१688101. या लेखात ) म्हणतो 
की राजसत्ता निरनिराळ्या लोकांना एकत्र आणीत 
नाही तर त्यांच्यात फूट पाडते. ( ही फूट 
अर्थात आथिक कारणांनी पडते. आणि झासन 
या फूटपाड्या आथिक व्यवस्थेमागे खंबीरपणे 
उभे राहते असा माक्‍संचा विकसित विचार 
आहे. ) माक्‍संच्या मते, व्यक्‍्तीव्यवतींत फूट 
पडायला नको. कारण मानव हा स्वभावतःच 
स्वयंविकसनशील पण सहकायंप्रवण असतो. माक्‍संचे 
हे हेगल्कडून घेतलेले स्वप्नरंजन आहे. आज 
आपल्याला मानवाबद्दल अधिक ज्ञान मिळालेले भाहे. 
मेंदू हे मानवाचे त्याला सवंश्रेष्ठ प्राणी ठरविणारे 
वैभव मानले जाते. पण खरोखर मानवाचा मेंदु हा 
( आपल्या हाताच्या पंजासारखा ) एकसंघ नाही, 
मानवाच्या डोक्यात एक सोडून तीन मेंदू असतात 
व ते मज्जातंतूंनी परस्परांशी जोडलेले असतात. 
सर्वसाधारणपणे या तीन मेंदूत कमीअधिक सहकाय 
असते, पण एखाद्याच्या प्रेरणांना धक्का अगर 
आव्हान देणारे काही घडले, अगर घडत आहे अशी 
शंका आली तर वरचा मेंदू (निओ-कॉटेॅक्स ) आणि 
मधला मेंदू ( लिम्बिक लोब ) यांचा झगडा सुरू 
होतो. हा बुद्धी आणि भावना यांचा झगडा असतो 
( कारण बुद्धीची केंद्रे वरच्या मेंदुत असतात तर 
भावनेची केंद्रे मधल्या मेंदूत असतात ). माणसात' 
बुद्धी आणि भावना यांचे पुर्ण सामंजस्य भपवाद- 
रूपच असते. मासं म्हणेल की प्रत्येकाच्या प्रेरणांचे 
आणि प्रवृत्तींचे समाधान करील अशी बुद्धिनिष्ठ 
सहकारवादी ( म्ह० साम्यवादी ) संमाजरचना 
अस्तित्वात आली की भावना-बुद्धींचे सामंजस्य 
आपोआप होईल. पण या युक्तिवादात दोन गोष्टीं- 
कडे दुलंक्ष्य होत असते. एक म्हणजे माणूस हा एक 
अतिशय अहंभावी आत्मनिष्ठ प्राणी आहे आणि 
आपल्या “ अहम्‌'चे समाधान करण्यासाठी तो 
धडपडत असतो. (साठ वर्षे साम्यवादी सत्याचा 
उद्घोष करणाऱ्या रशियातला मानवही असाच 
आहवे. ) दुसरी गोष्ट म्हृणजे अशी समाजरचना 
बांधण्यासाठी निसर्गाची जी साथ हवी, ती अद्यापु 


“ ऐतिहासिक भोतिकवाद ! ढ्‌ 


तरी मिळालेली नाही- आणि मिळेल असे आइवासन 
सूरयंशक्‍तीवादीही छातीठोकपणे देऊ शकत नाहीत. 

मार्क्स या गोष्टींकडे दुलेक्ष करतो, कारण सर्व 
गोष्टींचे रहस्य तो भाथिक रचन्ना आणि तंत्रज्ञान 
यांत पहात असतो, राजसत्तेचे स्वरूप नेहमी आथिक 
रचनेने ठरते हे खरे नव्हे. प्राचीन ग्रीसमध्ये गुलाम- 
गिरीवर॑ जगणारे स्वतंत्र नागरिक राजसत्ता सांभा- 
ळीत. तेव्हाच्या अर्थव्यवस्थेत व्यापार - उदीम 
करणाऱ्या परकीय नागरिकांचा मोठा भाग असे, पण 
त्यांना राजसत्तेच्या कारभारात काडीमात्र स्थान 
नव्हते. सोव्हिएट रशियात साम्यवादी क्रांती झ्ञाली 
तिला रशियन अर्थव्यवहाराचा अजिबात आधार 
नव्हता. ज्मनविरोधी लढ्यास विटलेले सेनिक आणि 
लेनितचे क्रांतिदर्शी नेतृत्व यांची ऐतिहासिक युती 
झाल्यामुळे ही क्रांती झाली. समाजाची अथंव्यवस्था 
ज्यांच्या ताव्यात असते ते नाना क्लृप्त्या करून 
राजसत्तेवर आपल्या हितसंबंधांचा असर पाडण्याचा 
प्रयत्न करतात आणि त्यात त्यांना साधारणपणे यश 
मिळतते हे खरे. पण हे केवलसत्य नव्हे. आथिक 
रचनेवर वर्चस्व नसणारे लोकही सत्ता काबीज करू 
शकतात, अनेकदा ते तशी करतात अशी इति- 
हासाची साक्षही आहे. माक्‍संच्या  एटिन्य ब्रूमेर 
ऑव्ह लुई बोनापार्ट! या पुस्तकातच ती मिळते. 
लई बोनापाटंने फ्रेंच पालंमेंट शून्यवत्‌ केले, भांडवल- 
दारांचे स्वातंत्र्य नियंजित केले, आणि भांडवल- 
दाराचे स्वतःपासूनच संरक्षण केले-- असा बोध त्या 
पुस्तकावरून होतो. लुई बोनापार्टंला भांडवल- 
वाल्यांचे सोयरसुतक नव्हते. त्याची नाळ सत्तेशी 
बांधलेली होती. असे सत्ताबाज उठावगीर अनेकदा 
राजसत्तेचा ताबा घेतात आणि आपल्या सत्ताविला- 
साचे विकृत विम्रम सुरू करतात असा निर्वाळा 
इतिहासाने वारंवार दिलेला आहे. असे उठावगीर 
अनेकदा यह्षास्वी उठाव करतांत, आणि ते आथिक 
*दादां' वर प्रभुत्व प्रस्थापित करतात. याचाच 
अर्थ असा, की माक्‍संची राजसत्तेविषयीची मीमांसा 
निरपवाद नाही. 

माक्‍्सं असे म्हणू शकतो, की राजसत्ता ही 
पिळणुकीची अट असते. आथिक विषमतेतून 
उदयास आलेले सर्वाधिकारी सत्ताधारी आथिक 
पिळणुकीवर प्रहार करीत नाहीत, तर साधारणपणे 

न. भा. २ 


ते आथिक पिळणूक चालू ठेवतात. ते जनतेला 
तर लुटतातच, पण जनतेची आधिक पिळणूक 
करणाऱ्यांनाही लुटतात. त्यांचा गाडा सर्वांवरून 
फिरतो. त्याचे रट्टे सर्वांना बसतात आणि तरी 
आथिक लठूटमारीचे वस्ताद त्यांचे रट्टे सहन करतात, 
कारण त्यांच्या ूटमारीला संरक्षण मिळत असते. 
पण सर्वसाधारण नागरिकाला या वस्तादापासुन 
संरक्षण हवे असते तसे समाजद्रोह्यांकडूनही हवे 
असते आणि हे समाजद्रोही सवस्वी आथिक 
दुरवस्थेतून निर्माण होतात असे नाही. परिस्थिती 
हा व्यक्तित्वाचा जसा एक कारक घटक असतो 
त्याप्रमाणे जनुक हाही असतो आणि कित्येक जनुक 
समाजद्रोहाळा जन्म देणारे असतात. (हे जनुक 
आथिक कारणांनी निर्माण होतात असे कोणा मार्क्‍से- 
वाद्याने अद्याप सिद्ध केलेले नाही, ) राजसत्तेवर 
अंमल गाजविणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचे फावते, कारण 
बहुतेक नागरिकांना विना-उपद्रव बिनबोभाट जीवन 
जगायचे असते आणि अश्या राजकीय महत्त्वाकांक्षे- 
पासुन अगर संसर्गापासुन अल्प्ति असणार्‍या नागरि- 
कांना निरुपद्रवी जीवन जगता यावे अशी * शांतता- 
सुव्यवस्था? हे सत्ताबाज राज्यकंत राखण्याची 
कोशिस करतात. 

अर्थात सर्वसाधारण नागरिकाची ही हतबुद्ध 
जीवनप्रियता हे परात्मतेचे लक्षण होय असे माक्‍्सं 
म्हणू शकतो. राजसत्ता, सत्ताधारी आणि त्यांचे 
सिद्धांतकार हे खोट्या जाणिवांचे अगर फसव्या 
संज्ञेचे बळी असतात याचा हा एक पुरावाच गणणे 
शक्‍य आहे. पण सर्वसाधारण नागरिकांची परात्मता 
भास सांगतो त्या कारणानेच निर्माण होते असे 
नाही. तिचे स्वरूप आणि कारणे बहुशः निराळी 
असतात. वैफल्याने ग्रासलेल्या स्रमाजात सत्ताधाऱ्यांचे 
फावते हे बरोबर आहे, पण हे वैफल्य, हे हरवलेपण 
माक्‍सं सांगतो त्या कारणांनीच उद्‌भवते असे नव्हे. 
मानव आणि निसर्ग यांचा जो मूल्भूत संबंध आहे 
आणि त्याला जगड्व्याळ उद्योगीकरणामुळे आज जे 
अक्राळविक्राळ, गूढ रूप प्राप्त झाले आहे त्यामुळे 
सरवेसाधारण माणसाची परात्मता निर्माण झाली 
असण्याचा अधिक संभव आहे. ही परात्मता निर्माणं 
करणाऱ्या काही दृश्य गोष्टींचा ( उदा. समाज- 
द्रोह्यांचे चाळे, नैर्सगक आपत्तीतून निर्माण झालेला 


अनुक्रमणिका 


१० 


विध्वंस, वगरे ) बंदोबस्त करण्यासाठीच सर्वेसाधा- 
रण नागरिक राजसत्तेचा धावा करतो. माणसामध्ये 
सत्तेची जी प्रव प्रेरणा अतते ती काही जणांत 
अहंगंडाचे रूप धारण करते आणि अनेकात न्यूनगंड 
निर्माण करते. या अहंगंडाची काही विशिष्ट परि- 
स्थितीशी युती क्षाली, की सत्ताधारी राजसत्ता 
ताब्यात घेतात आणि न्यूनगंडाने ग्रासलेले लोक एक 
प्रकारच्या अगतिकतेने त्यांना पाठिबा देतात. राज- 
सत्तेवर अंमल गाजविणार्‍यांचे असे अनेक कारणांनी 
फावते, आणि या व्यामिश्र प्रकरणाचा एकाच एका 
दिशेने अर्थ लावण्यात काही अथ नाही. काही 
लोकांना राजसत्तेत असामान्य व्यक्‍तीची कतंवगारी 
आढळते, काहीना तिच्यात आथिक दुरवस्थेवरचा 
उपाय दिसतो, काहीना त्यात सत्ताप्रेरणेंचा विलास 
दिसतो, काहीना राजसत्ता ही विविधांगी समाजाची 
स्वाभाविक परिणती वाटते, राजसत्तेचे असे एकांगी 
विश्लेषण अर्थपूर्ण ठरणार नाही. मानवाने राजसत्ता 
मान्य केली ( नव्हे तिचे स्वागत केले.) याची 
अनेक व्यामिश्र कारणे आहेत, आणि म्हणून तिचे 
विश्लेषणही व्यामिश्रच असायला हवे. सर्व राज- 
सत्तांना सर्रास लागू पडणारे विइ्लेषण फारसे काही 
सांगू शकेल असे नाही प्रत्येक राजसत्तेचा वेगवेगळा 
शोध घेतला पाहिजे, आणि तो घेताना लक्षात ठेवले 
पाहिजे, की ज्याप्रमाणे एकच एक कारण शोधता 
येणार नाही, त्याप्रमाणे सारी कारणे सारख्या 
महत्त्वाची असणार नाहीत. अधिक महत्त्वाची 
गोष्ट म्हणजे एक कारण एका वेळी सर्वाधिक 
महत्त्वाचे असेल तर दुसरे दुसर्‍या वेळी सर्वाधिक 
महत्त्वाचे असेल, या इतर कारणांनी निरनिराळया 
वेळी निराळा जोर केला तरी अखेरीस आथिक 
घटक प्रभावी ठरतो असा एक युक्तिवाद आहे. पण 
हे ठरवायचे केव्हा व कसे ? विशेषतः सवेच कारणे 
एकमेकांवर थोडाबहुत परिणाम करीत असतात ही 
महत्त्वाची गोष्ट ध्यानात घेतली आणि आथिक' 
कारणांवर मध्यंतरीच्या काळांत इतर कारणांनी 
प्रभाव पाडला असला तर अखंर आधिक कारणच 
वरचढ ठरते याला अर्थ तरी कितीसा उरतो हा 
प्रश्‍नच आहे. 

मनुष्याचे बौद्धिक जीवन हा त्याच्या भौतिक 
जीवनाचा प्रतिक्षेप असतो अगर प्रतीक असतो अगर 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९ 


प्रतिबिब असतो हा सिद्धांत, धर्म, नौती आणि 
राजसत्ता यांच्या उदाहरणांनी फारसा सिद्ध झालेला 
नाही. मार्क्तवाद्यांत मार्क्ससारखा प्रतिभाझ्याली 
आणि तत्त्वशोधक विचारवंत दुसरा कोणी नाही. 
या तात्त्विक प्रश्‍नांचा खोल शोध माक्‍संने घेतला 
नाही, आणि आपल्याला त्याच्या फुटकळ उद्गारां- 
वर अवलंबून राहावे लागते हे एक दुदेंव आहे. पण 
आथिक क्षेत्राबद्दल असे म्हणता येणार नाही. भांड- 
वल्शाहीचा उद्गम, विकास आणि भवितव्य यांचा 
वेध घेण्यात त्याने आपली सारी बुद्धी, सारी प्रतिभा, 
आणि सारी ह्यात खर्च केली. त्यासाठी त्याने 
घेतलेले कष्ट केवळ थक्क करणारे आहेत. त्यासाठी 
वापरलेली संशोधनबुद्धी अचाट आहे. आणि उप- 
योगास आणलेली विचारशक्ती अतिमानवालाच 
शोभेशी आहे. तेव्हा माक्‍संने संशोधिलेल्या आथिक 
क्षेत्रात त्याचा ऐतिहासिक भोतिकवादाचा सिद्धांत 
कितपत टिकतो हे पाहू या. 

प्रथम माक्‍सं भांडवल्शाही कशाला म्हणतो ते 
पाहू. विशुद्ध, पूर्णप्रगत भांडवलशाहीची माक्‍संने 
सांगितलेली लक्षणे अद्ली : भांडवल्शाहीत बहुतेक 
सर्वे उत्पादनसाधने भांडवलवाल्यांच्या मालकीची 
बनतात. भांडवलवाला म्हणजे केवळ क्रयवस्तू उत्पन्न 
करणारा कारखानदार. क्रयवस्तूची खरेदी, क्रय- 
वस्तुचे उत्पादन आणि क्रथवस्तूची विक्री हा त्याचा 
एकमेव उद्योग. तो कामगारांपाशी असलेली 
एकमेव क्र्यवस्तू म्हणजे त्याची श्रमशक्ती विकत 
घेतो, करयवस्तूचे स्वरूप प्राप्त झालेला कच्चा माळ 
विकत घेतो आणि कारखान्यात उत्पादनसाधने 
आणि या दोन क्रयवस्तू यांच्या संयोगाने निर्माण 
झालेल्या मालास क्रयवस्तूचे रूप देऊन तो बाजारात 
काल सक्त, मालकाच्या मालकीची उत्पादन- 

ने (म्हू० यंत्रे वगरे ) असतात तर कामगाराच्या 
मालकीची फक्त त्याची श्रमशक्ती असते. माक्‍संच्या 
भाषेत बोलायचे म्हणजे कामगार दोन अर्थांनी 
स्वतंत्र असतो. तो इतर मालकीच्या वस्तूंपासुन 
स्वतत्र असतो आणि आपली श्रमशक्ती विकण्यास 
स्वतंत्र असतो. या दुहेरी मुक्‍तीमुळेच तो कामगार 
बनतो. श्रमशकतीच्या मोबदल्यात कामगाराला जो 
पगार मिळतो तो त्याची श्रमशक्ती जेमतेम कायम 
राल्ील एवढा असतो. कामगार जी श्रमशक्ती 


। रेतिदहासिक भौतिकवाद ? 


भांडवलवाल्याला विकतो ती श्रमशक्ती स्वतःला 
कायम राखण्याइतके उत्पादन करतेच, पण त्याहून 
अधिकही उत्पादन करते. हे उवंरित उत्पादन 
भांडवलवाला हडप करतो. तो त्याचा नफा आणि 
ती कामगाराची पिळणूक. 

भांडवळवाला हा जो उद्योग करतो तो नफ्या- 
साठी. नफा ही त्याची मुख्य प्रेरणा असते. नफ्याची 
त्याला चटक लागते. नफा वाढविणे हे त्याचे प्रधान 
उद्दिष्ट असते. नफा वाढविण्याकरिता उत्पादनखचे 
कमी क'रण्यासाठी आणि कामगाराच्या श्रमशक्‍तीची 
उत्पादकता वाढविण्यासाठी तो धडपडत असतो. 
त्यासाठी तो कारखान्यांची व्याप्ती वाढवितो आणि 
भधिकाधिक उत्पादनक्षमतेची यंत्रे वापरतो. याचा 
परिणाम असा होतो, की त्याच्या एकंदर भांडवलात 
श्रमशक्‍तीवरील खर्चाचे प्रमाण कमी होते. पण 
श्रमशक्ती तेवढीच उत्पादनक्षम असते. अर्थात 
एकंदर भांडवलाच्या मानाने त्याच्या नफ्याचे प्रमाण 
घटते. पणं नफ्याचे प्रमाण नाही तरी आपला एकंदर 
नफा वाढविण्यासाठी, निदान कायम राखण्यासाठी, 
भांडवलवाला एकंदर उत्पादनाचे प्रमाणच वाढवितो. 
सगळेच भांडवलवाले या उत्पादनाच्या अतिरेकास 
लागतात. परिणामी भरमसाठ उत्पादन होऊन 
बाजारात अतिरिक्‍त माल येतो, त्याचा उठाव होत 
नाही, आणि आथिक अरिष्ट कोसळते. हे अरिष्ट 
सरवेच वर्गांना बाधते. लहानसहान भांडवलवाले 
निकालात निघतात, मध्यमवर्ग खलास होतो आणि 
कामगारांना पगारघट आणि बेकारी यांना तोंड द्यावे 
लागते. कामगारांची बेकारीची व्यथा अनेकमुखी 
असते. लोकसंख्येच्या नैसर्गिक वाढीबरोबरच, कार- 
खान्यांना टाळी लागल्यामुळे कामगारांची नोकरी 
जाते. मध्यमवर्ग खलास झाल्यामुळे मध्यमवर्गीय 
कामगार बनतात. अशा प्रकारे कामगारांची “राखीव 
फौज? निर्माण होते. बेकारीमुळे गिऱ्हाईक आणखी 
तुटते, व एक दुष्टचक्र सुरू होते. पण भांडवल- 
झाहीत मालकी वैयक्तिक असली तरी उत्पादन 
साम॒दांयिक असते. कामगार एकत्र येतात. त्यांच्यात 
वर्गजाणीव निर्माण होते. त्यांची वर्गीय भावना 
वाढते. भांडवलशाहीच्या “ वास्तवा'बद्दल त्यांचे 
आपोआपच शिक्षण होते. भांडवलीची सुधारणा शक्‍य 
नाही, तिला मूठमातीच दिली पाहिजे असा त्यांच्या 


अनुक्रमणिका नम्र 


र्र 


बुद्धीचा निश्‍चय होतो. कामगार क्रांतिवादी बनतात. 
भांडवलवाल्यांचे असे काही परिवतंन मात्र अशक्य 
ठरते. भांडवल्झ़ाहीचा कारभारच बेबंद असतो. 
तिचे उत्पादनावर निमंत्रणच राहत नाही. नियो- 
जनाशी तिचे पटत नाही. यांत्रिक सुधारणा हे 
आथिक अरिष्टास निमंत्रण असते. उत्पादनसाधनांची 
सुधारणा हा एक आत्मघात ठरतो. पण तो केल्या- 
क्षिवाय गत्यंतर नसते. असा हा चक्रव्यूह तयार होतो. 
उन्पादनसाधने आणि उत्पादनसाधने यांच्या मा्कसं- 
प्रणोत संघर्षाचा एक वस्तुपाठच तयार होतो या 
चक्रव्यूहाचा भेद करण्याचा एकच मागे असतो. 
क्रांती. ती थांबविण्याची आथिक, राजकीय अगर 
नैतिक ताकद भांडवलवाल्यांत नसतेच. ते पुरे नीति- 
भ्रष्ट झालेले असतात, उलट कामगार क्रातितेजाने 
पेटके जातात. ते भांडवलशाहीची मृत्यूघंटा वाज- 
वितात. भांडवल्शाहीचा आता पोखरून निघालेला 
डोलारा कोसळून पडतो ! 

हे असे भांडवल्श'हीचे मार्क्संप्रणीत चित्र. ते 
आता तपासायला हवे. भांडवलशाहीच्या उद्‌भवा- 
पासूनच सुरुवात करू या माक्‍संच्या म्हणण्याप्रमाणे 
प्रत्येक युगाचा प्रारंभ उत्पादनसाधने आणि उत्पादन 
संबंध यातील संघर्षाने होतो. प्रत्येक युगात या दोघां 
मध्ये एक स्वाभाविक नाते असते. प्राचीन साम्यवादी 
युगाची उभारणी अइमयुगीन साधनावर झाली होती. 
धातूच्या हृत्त्यारांवरोबर गुलामगिरी आली. सरं- 
जामीयुगाचा पाया हात-चक्कीत किवा पवनचक्कीत 
आढळेल. वाफ वगैरे शक्तीवर चालणाऱ्या शक्तींनी 
औद्योगिक भांडवल्झाही निर्माण केली. आणि उत्पा- 
दनसाधनांचा उत्फुल्ल विकास हा भावी साम्यवादी 
समाजरचनेचा पाया असेल- असा आराखडा माक्‍सं- 
वाद्यांनी मांडलेला आहे. आता पहिल्या दोन अव- 
स्थांत तो बरोबर दिसतो, शिकार-युगात मानव 
दगडांच्या हत्त्यारांनी शिकार करीत असताना त्याचे 
जीवन हे बरेचसे समूह-जीवनच होते. रानटी 
टोळ्यांत आणि जमातींत लढाया होत तेव्हा प्रथम 
जिकलेल्यांना मारूनच टाकळे जात होते. धातूची 
हत्यारे उपलब्ध झाल्यावर त्यांना गुलाम करून 
घरगुती उत्पादन व झेती करून घेणे शक्य आणि 
सोईचे झाले. पण प्रारंभीच्या अप्रगत आदिम 
मानवाच्या जीवनक्रमावरून अखिल मानवेतिहासाची 


ड्ट 


ट्‌ 3८३८८2८ धन 
८ "रन “ 
र ल ठता 


१२ 


संगती लावण्याचा प्रयत्न धोकेबाज ठरण्याचा संभव 
असतो. माणसाचा इतिहास घडत असतो तेव्हा 
नुसती नवनवी हृत्यारेच उवल्व्ध होत असतात असे 
नाही. मानवाची संज्ञाशक्तीही वाढत असते. किवरहुना 
माणसाच्या वरच्या मेंदूची करामत अशी काही 
विलक्षण आहे, त्याच्या बौद्धिक भराऱ्या अश्या 
नेत्रदीपक असतात, की विचाराने माणूस कोठच्य़ा 
कोठे पोचतो- तो आपल्या भौतिक जीवनाच्या पार 
पलीकडे जतो. ग्रीकांचा विचार- त्यांचे वाड्मय 
आणि तत्त्वज्ञान- त्यांची हत्यारे आणि अर्थव्यवस्था 
यांच्या पलीकडे पार उड्डाण करून गेला होता. 
त्याचप्रमाणे पद्चिम युरोपातील सरंजामदारी 
एखाद्या उत्पादनसाधनाच्या विक्रमामुळे अवतरली 
असे दिसत नाही. जमन आक्रमणांमुळे त्रस्त झालेले 
मातबर आपल्या ग्रामीण वाड्यांकडे वळले व त्यांनी 
आपल्या भोवताली आपले नातेवाईक, शेतकरी आणि 
योद्धे यांचा : कोट ! उभारला. रानटी आक्रमणामुळे 
व्यापार-उदीम थंडावला होता. रस्ते नादुरुस्त झाले 
होते, वाहूतूक थांबली होती. सरंजामी केंद्रे आपो- 
आपच निर्माण झाली. तिसऱ्या-सहाव्या शतकांतील 
सरंजामक्ाहीच्या उत्पत्तीस जी कारणे घडली तीच 
कारणे सहाव्या-नवव्या शतकांतील सरंजामक्षाहीच्या 
उदयास कारण ठरली. यात उत्पादन-साधनांचा 
विशेष भाग नव्हता. रानटी टोऴांमुळे बेजार 
झालेल्या मातबरांनी स्वतःभोवती भूदास आणि 
बारगीर यांचा कारभार उभा करून सरंजामी ठाणी 
निर्माण केली, ( विल्‌ ड्यूरण्ट- द स्टोरी आंव्ह 
सिव्हिलायकेशान, द एज ऑव्ह फेथ, पू. ५५२ पाहा.) 

“तत्त्वज्ञानाचे दारिद्रथ ' य़ा आपल्या पुस्तकात 
माक्‍संने म्हटले आहे को, ७ 181१-01] 
छ्ांए९8 ४०प 8000७ फांणी 16७ 190१81 
]ख'व; ७ ४8810-011], 8006४7 शा 
७७ 11११807181 0018113 ( हातचक्की 
तुम्हाला सरंजामी सरदारांची समाजव्यवस्था देते 
तर वाफेवर चालणारी गिरणी तुम्हाला औद्योगिक 
भांडवलदाराची समाजव्यवस्था देते.) या वाक्या- 
तला पुर्वाधे बरोबर नाही हे वरच पाहिले. उत्तर 
रार्धात माक्स औद्योगिक भांडवलदाराबद्दल बोलत 
आहे. पण भांडवलक्याहीची सुरुवात उद्योगीकरणा- 
बरोबर झाली नाही. खरोखर ती फार अगोदर 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९ 


झाली होती, विल ड्यूरण्ट आपल्या * व एज मॉव्ह 
फेथ ' मध्ये म्हणतो, [॥]. 3 एता 
दशा गाळ. हळ गतेपडीयरफर गा 
प्र181तढा'8 810 108]97 988ए160 8 18'७ 
80810, 8610010810118]130 ७8, ग. 
छाणांला 110१8811१8 0 फण१'8 ]10१प- 
०९१ ४००१७ 101 116 टुभा७'8] 1191176, 
11 ए'1016108 (16 82 तशा काच, 01 
००] लपा]त, ४80१. ९७ 1800068 
फछ॥]७16 "४७81018, 1ए]]608, 80॥७8, 
817168, ७8४७8, उ1.80९०015 8110 
गाभा फ०17०0 पत! 010 10०, पा 
8९818, 10018 810 1००8, 0१७! 
पणाला ॥09 180 10 ०७१९४01) 0! 
००प7०). ॥॥0०1688]10 01011. 1167018118 
०7४१79१ 1801017105, [101१0१ 6 पण - 
10610, 80060 18501 810 ०७७18], 
गींड७वे ७2७७ ६110 107008, 881200 
वांड 101 810 88160, ०00] ॥॥० 1181६8 
र्ण भ्राश'7180, 0010 ॥॥॥७ .]08808_01 
हिप! छावे 1880१ ७७ 1०0७ ज॑ 
8700688. ( पृ. ६२३ ) म्हणजे तेराव्या शतकात 
इतालीत आणि फ्लॅडसंमध्ये कापड उत्पादनाला प्रचंड 
स्वरूप प्राप्त झाले होते. कापड व्यापाऱ्यांनी मोठमोठे 
कापड-कारखाने उभारले होते आणि या कारखा- 
न्यात अनेक प्रकारचे हजारो कामगार काम करीत 
होते, या कामगारांना या कारखान्यात मालकी- 
हक्कही तव्हता आणि त्यांचे त्यावर नियंत्रणही 
नव्हते. हे कारखाने घाऊक व्यापाऱ्यांनी उभारले 
होते आणि त्यांनीच भांडवल, श्रम, कच्चा माल 
क्सा 
जाग तात ब पत्करला होता. या 
काळाच्या अर्थाने भां ह सन ही 
डवलदार बनले होते. 

पाळ्या शव तीही हे प्रचंड धाडस 

होते हा प्रश्‍न येथे उपस्थित 
करायठाचे हुवा, या व्यापार्‍यांना एखादे नवे 
क्रांतिकारक उत्पादनसाधन सापडले होते असे मुळीच 
नाही. त्यांचा सारा चमत्कार व्यवस्थापनाचा, 
व्यापाराचा आणि अचाट धाडसाचा होता. पण 


“ऐेतिहासिक भौोतिकवाद ! 


त्यासाठी अमाप पैसा हवा होता तो त्यांनी कसा 
मिळविला होता? ही.किमया मा्कसंवादात अजिबात 
नन बसणाऱ्या एका गोष्टीने केली होती. ही गोष्ट 
म्हणजे १०९५-१२९१ च्या दरम्यान ख्थ्रिश्‍चन चचंने, 
मुसलमानांकडून जेरूसॅलेम मुक्‍त करण्यासाठी 
काढलेल्या धर्मयुद्धाच्या मोहिमा अगर ' क्रूसेद्स 
या धर्मयुद्धांमुळे जेरूसॅलेम मुळीच मुक्‍त झाले नाही. 
पण या मोहिमा यूरोपच्या औद्योगिक पुनरुत्यानास 
उपयोगी पडल्या. क्र्सेड्समुळे झालेल्या युरोपच्या 
आधिक कल्याणाचे वणंन विल ड्यूरण्टने असे केले 
आहे : फा 1॥0181]7608 गि. शि पघा 
१७ए७]०७७१ 18६81 छा. एह्णाओ 
गितपरडपर्‍ छत 00१000 ॥॥0 टा०प 
0. ४०७8 8 ॥]6 एातत]७ ठोड88. 
5 60001 तृप88 खी 08ण1ातय 2 फ७1७ 
1 0'0१प०७त ती'ण्णा उेशडवा0ीपाणा छते 
ग8]81; ॥0प 10008 ते 118011011061118 
स ढाका 8000976005; 076 गागा९र्‍ 
अए्लप]880, ॥ 08 1१888, 11076 ॥॥6॥]. 
गृ 0089008 180. 0९७पण फाया छ्या 
घ्ठडाठ्प0पा8] र्‍या 1801700 7 
लळ10811 081109171811. 6708860 फाया 
एोषट्टां्य, 8011100011; 107. भातेच्त 
फा ॥10 11808 0 8त॥प89, याते 6 
659७]80॥ ली. ००प१श'०९, गा. छा 
66०॥0०॥10 76७४०1१४०१ ॥॥8८ 16191]0१6१ 
छत. शिा8ा०6त. शा. उेभा88591106. 
(पृ. ६१३) म्हणजे क्रुसेड्समुळे नवा व्यापार, नवा 
उंदीम, नवी शहरे, नवा मध्यमवर्ग, बॅक-व्यवहाराच्या 
नव्या पद्धती, नवा पैसा, नव्या कल्पना जन्माला 
आल्या. जर्मन रानटीपणा आणि धर्मभावना यांच्या 
गुणाकारातून जन्मलेल्या कृषि-सरंजामशाहीबरोबर 
क्रसेड्सचा प्रारंभ झाला आणि त्यांचा शेवट भौद्यो- 
गिक विकास, व्यापार-वाढ आणि रेनेसांसला जन्म 
देणाऱ्या आधिक क्रांतीत झाला, फ्लँडसं-इटलीमध्ये 
भांडवली उद्योगाची सुरवात करणाऱ्या कापड व्यापा- 
ऱ्यांनी जी एवढी एकदम चढाई केली तिला नवीन 
उदयास आलेल्या होकायंत्राने मदत केली नसेल का? 
कारण १२०० शेच्या सुमारास युरोपिअन नौका- 
नयनात होकायंत्राचा (मरीनर्स कंपास) वापर सुरू 


$:1 


झाला असे म्हणतात. (वस्तुस्थिती अश्ली आहे की, 
होकायंत्राचा उगम वर्गरे कोठे कसा झाला याबद्दल 
निचित माहिती उपलब्ध नाही. कोणी म्हणतात 
को, युरोपिअन नौकानयनवाल्यांना होकायंत्र मुसल- 
मानांकडून मिळाले. पण या यंत्राने इस्लामच्या 
गुलामगिरीवर काहीच प्रभाव पाडला नव्ह्ता, ) 
त्यातली वस्तुस्थिती अशी दिसते, की या कालात 
युरोपिअन व्यापार्‍यांनी जे असामान्य धाडस आणि 
उपक्रमशीलता दाखविली तिला युरोपच्या आथिक 
उत्थापनाचे श्रेय दिले पाहिजे. माक्‍संवादी अर्थ- 
विचारात व्यापाऱ्यांकडे तुच्छतेने पाहिलेले असते. 
( एंगल्स म्हणतो ५ 8 ९1835 180 1002 110 
एक या "०पेपलाया, 0प, 01४१४०१ €९&- 
गोप्डांशए७]ए 11 6डलाद्या्टाग्ट 000०७८ 
ज्याने उत्पादनात अजिवात भाग घेतला नाही, 
फक्त उत्पादनाची देवघेव केली असा वगे-व्यापारी. 
विक्रीच्या नवनवीन शक्‍यता पाहणे, कारखान्यांना 
नवनवीन माल उत्पादन करण्यास प्रोत्साहन देणे, 
त्यांच्या उत्पादनास नव्या चेतना, नवे वळण लावणे 
म्हणजे उत्पादनात भाग नव्हे हा विचार अजबच! ) 
पण या व्यापार्‍्यांनीच क्रूसेड्सचा भरपुर फायदा 
घेतला. इस्लाम त्यावेळी युरोपपेक्षा उद्योग, व्यापार, 
ज्ञानविज्ञान वगेरे गोष्टींत प्रगत होता. त्याचा 
फायदा या व्यापाऱ्यांनी घेतला. विल्‌ डयूरण्टनी या 
स!र्‍याचे काळजीपुर्वक वर्णन केलेले आहे. 

पण त्यांनी एका महत्त्वाच्या गोष्टीचा उल्लेख 
केलेला नाही. तो इण्डोनेशिअन विचारवंत तकदीर 
अलिसजहबाना यांनी आपल्या * द इण्डोनेशिआ इन 
व मॉडन वल्डं' या पुस्तकात केला आहे. आधुनिक' 
संस्कृतीचा उदय वर्णन करताना क्रूसेड्सच्या आथिक 
कार्याचा उल्लेख त्यांनी केला आहे. (पृ. २८-३०) 
या धमंयुद्धात भाग घेण्यासाठी युरोपिअन सरंजाम- 
दारांनी कित्येक भूदासांना आणि गुलामांना मुकत केले. 
त्यामुळे युरोपात मुक्‍त व्यक्तींची संख्या खूप वाढली. 
दुसरी गोष्ट म्हणजे बायझन्टियम आणि इस्लामी 
देशातून व्यापार्‍यांनी आणलेल्या नवनवीन वस्तूंची 
चटक युरोपिअन सरंजामदारांना लागली. या वस्तु 
विकत घेण्यासाठी त्यांना पैशाची गरज लागली. 
त्यासाठी त्यांनी आपल्या भूदासांना आणि गुलामांना 
आपल्या इस्टेटीबाहेर शहरांतील कारखान्यात काम 


4-1 


करण्यास, काही पैसा देण्याच्या अटीवर परवानगी 
दिली. म्हणजे माक्‍संच्या भाषेत भापली श्रमशक्ती 
विकण्यास भूदास स्वतंत्र झाला. बरे, जे भूदास धर्म- 
युद्धात भाग घेण्यासाठी मुक्‍त क्षाले होते त्यांपैकी जे 
परत आले ते सवंच्या सवे होतावर परत गेले असे 
मुळीच झाले नाही. 

वरील सवे वर्णनावरून ध्यानात येईल, की युरो- 
पिअन भांडवलशाहीच्या उगमास एखादे क्रांतिकारक 
उत्पादनसाधन कारण झाले असे नाही तर दोनशे 
वर्षे चाललेली क्रूसेड्स ( धर्मयुद्धे) फार करून कारण 
झाली. 

भांडवलशाहीच्या उद्गमाची गोष्ट सोडा, पण 
भांडवलशाहीच्या भवितव्याबद्दल जी भाकिते माक्‍संने 
केली ती तरी खरी ठरली आहेत का? 

आांडवल्शाहीबद्दलचे माक्‍संचे सर्वात मोठे भाकीत 
असे होते, की विकसित भांडवल्शाहीत एका बाजूला 
मूठभर घनाढच भांडवलवाले आणि दुसर्‍या बाजूला 
दैन्य आणि दारिद्रय यांची लक्तरे धारण करणारा 
प्रचंड कामगारवर्ग अशी विभागणी होईल. मध्यम- 
वर्ग खलास होईल. लहानसहान कारखाने नष्ट 
होतील. असे काही झालेले नाही. असे दिसते, की 
भांडवल्शाहीला मोठमोठ्या कारखान्यांना जोडणारी 
लहानसहान उद्योगकेंद्रांची आणि दुकानांची गरजच 
लागते. असे छोटे-मोठे कारखाने आणि छोटीमोठी 
दुकाने यांची रेलचेल औद्योगिक राष्ट्रांत दिसते. 
मध्यमवर्ग तर खलास झालेला नाहीच पण छोटेमोठे 
इंजिनिअर्स, मॅनेजर्स, ओव्ह्रसिनर्, ऑफिससं वगेरे, 
यांचा एक मोक्‍्याचा वर्गच भांडवलश्हीत निर्माण 
झाळा आहे. लहानसहान कारखानदार आणि 
दुकानदार यांचे अस्तित्व तर वारंवार जाणवतेच. 
कामगारांच्या रूपाने दैन्य आणि दारिद्रय यांचे 
डोंगर औद्योगिक राष्ट्रांत वर आले आहेत असेही 
दिसत नाही. उलटपक्षी कामगारांचे पगार-भत्ते 
वर्गैरे कमाई मार्क्संच्या कल्पनेतही नव्हती अशी 
वाढली आहे. यावर असे म्हटले जाते, की भांडवली 
राष्ट्रांनी साम्राज्यश्षाहीच्या काळात वसाहतीत जी 
लूट केली तिचा काही भाग भांडवलदारांनी काम- 
गारांच्या पदरात टाकला. पण आता साम्राज्यशाही 
खलास होऊन वीस-पंचवीस-तीस वर्षे लोटली, पण 
त्यामुळे औद्योगिक राष्ट्रांची आणि या राष्ट्रांतील 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९ 


राहणीमानाची पिछेहाट झालेली दिसत नाही. 
उलट विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांच्या जोरावर त्यांनी 
आपली प्रगतीच करून घेतली आहे आणि काम- 
गारांच्या वेतनश्रेणी वाढत आहेत. या राष्ट्रात अमाप 
बेकारी आहे हे खरे, पण या बेकारांना भक्‍कम 
बेकारभत्ता देण्याची ताकद या राष्ट्रांत आहे. 
(बेकारीमुळे उद्भवलेले प्रश्‍न मुख्यतः सांस्कृतिक 
आहेत, आथिक-औद्योगिक नाहीत.) कामगारांच्या 
आथिक परिस्थितीत सुधारणा झाल्याचा एक अक- 
ल्पित परिणाम झाला आहे; तो असा, की कामगार 
शिल्लक टाकतात आणि ती बँकांत गुंतवतात. 
म्हणजे ते थोडेबहुत पैसेवाले बनतात. औद्योगिक 
राष्ट्रांतील भांडवलल्ञाहीचे या बॅंका द्रव्याधार अस- 
तात. या मंडळीत कामगारांचाही समावेश होतो असे 
म्हटले पाहिजे. 

या गोष्टीचा माक्‍संवाद्यांना अस्वस्थ करणारा 
असा एक परिणाम झाला आहे. मार्क्स म्हणाला 
होता, की वाढत्या बेकारीमुळे आणि वाढत्या हलाखी- 
मुळे कामगारवगे क्रांतिवादी बनेल, आणि क्रांतिवादी 
संघटना बांधून तो क्रांतीचे शिंग फुंकील. तसे 
काहीही झालेले नाही. उलट तो ' ट्रेड युनियनिस्ट ? 
बनला आहे. म्हणजे कामगार-संघटनांचा उपयोग 
आपले पगार व भत्ते वाढवून घेण्यात त्याचे सारे 
चित्त गुंतलेले असते. हीच कामगारांची स्वाभाविक 
प्रवृत्ती असते असे लेनिनने आपल्या “ वॉट इज ट॒ 
बो डन ?' (१९०२) या पुस्तिकेत स्वच्छ सांगितले 
होते. मग क्रांतीचे कार्य कोणी करायचे ? तर मध्यम- 
वर्गातून वगेमुक्‍त बनून आलेल्या आजीव क्रांति- 
कारकांनी. ( तरी अर्थात ती कामगार-क्रांतीच ! 
छेनिनच्या क्रांतीत हा मूल्भूत अपलाप होता ! ) 

कामगारांच्या या ट्रेड युनियनिस्ट मनोवृत्तीमुळे 
मालक-श्रमिकसंबंघात जी एक क्रांती झाली आहे 
ती पाहून मार्क्संची मती गुंगच झाली असती. मासे 
ज्या भांडवलशाहीचे वर्णन करीत होता ती मक्त 
स्पर्धेवर आधारलेली भांडवलशाही होती. आता 
भांडवलशाहीचे वर्णन नियंत्रित भांडवलशाही असे 
बर्‍याच अर्थाने करावयास हरकत नाही. म्ह्णजे 
मोठमोठे कारखानदार उत्पादनाच्या एका विशिष्ट 
अंगावर भर देऊन अखेरीस त्या अंगात जवळ- 
पास मक्‍्तेदारीच मिळवतात. उलटपक्षी कामगार 


: ऐतिहासिक भौतिकवाद ! 


ट्रेडयुनियन ( कामगार-संघटना ) बांधून नियंत्रित 
कामगारशाहीची प्रस्थापना करतात. मग या 
दोन नियंत्रित ' शाह्या ' एकमेकांसमोर उभ्या 
राहतात. नियंत्रित भांडवल्शाहीचे गिऱ्हाईक शाबूत 
असल्यामुळे ती निश्‍चित असते. आणि कामगारांची 
संघटना पक्की असल्यामुळे आणि तिला डावलून 
अनुभवी तरबेज कामगार आणणे अशक्‍य असल्यामुळे 
नियंत्रित कामगारशाहीही ठाम असते. मग काम- 
गारह्याहीला लहर येते, की आपला पगार|भत्ता 
वाढला पाहिजे. नियंत्रित मालकशाही प्रथम याला 
विरोध करते, कारण तिने बांधलेले कित्येक अंदाज 
आणि केलेले कित्येक हिह्षेंब फुकट जाण्याचा संभव 
असतो. पण अखेरीस नियंत्रित कामगारशाही हट्टास 
पेटलीच तर तिच्या मागण्या मान्य करण्याची नियं- 
त्रित भांडवलशाहीची तयारी असते. कारण यामुळे 
किमती वाढल्या तरी या भांडवलशाहीचा उद्योग 
धोक्यात येण्याचे कारण नसते. या वाढलेल्या किमती 
गिर्‍हाइकाच्या माथी मारण्याचा मार्ग मोकळा असतो. 
याचा सरळ अर्थ असा, की भांडवलवाले आणि काम- 
गार समाजाविरुद्ध कट करतात, आणि दोघे मिळून 
समाजाला लुटतात. आज भांडवल्झाहीला हे स्वरूप 
आले आहे. हे स्वरूप पाहून माक्‍संचे डोळे नक्की 
विस्फारित झाले असते. (माक्‍संवाद्यांचे होत नाहीत, 
ते ढम्म्‌ असतात याचे कारण ते आता, क्रांतिकारक 
उरलेले नाहीत, ते धर्मनिष्ठ बनले आहेत- धर्माध 
दृष्टीला आपल्या पंथाच्या तत्त्वात अगर आचरणात 
दोष दिसु शकतच नाहीत. ) भांडवलशाहीच्या 
आजच्या स्वरूपात हे जे विलक्षण रूपांतर झाले आहे 
त्याचे अतिशय भेदक वर्णन डॉ. वि. म. दांडेकर यांनी 
१९७७ साली भटकळ-स्मृति-दिनानिमित्त दिलेल्या 
व्याख्यानात केले होते. ( त्याचे मे. पुं. रेगे कृत 
मराठी भाषांतर ' नवभारत ' मासिकाच्या ऑक्टो- 
बर-नोव्हेम्बर १९७८ च्या अंकांत प्रसिद्ध झाले 
आहे. ) 

मार्क्सने वणिलेली आथिक अरिष्टे नियमाने 
(दर दहाबारा वर्षांनी) कोसळत असत ही गोष्ट 
मात्र खरी. (त्यांची काही आथिकेतर कारणेही 
सांगितली जात. ) पण १९२९ सालचे अरिष्ट नि 
अखेरचे अरिष्ट ठरले. अशा अरिष्टाची चिन्हे दिसू 
लागली, की सावंजनिक उद्योग-उपक्रम सुरू करून 


१५ 


त्याला आळा घालण्याची योजना भांडवली राष्ट्रा- 
तील राजसत्ता आता आखीत असतात. राजसत्तेला 
आता यात नाविन्य उरलेले नाही. कल्याणकारी 
राज्याची कल्पना या राजसत्तेने आता भात्मसात 
केली आहे. ही घडामोडसुद्धा माक्‍संच्या भाकितात 
बसणारी नव्हती. माक्‍संची ही भाकिते पद्धतशीर 
कोसळली हो फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. आपली 
विचारप्रणाली वैज्ञानिक कसोटीला उतरणारी आहे 
असा पुष्कळ माक्‍संवाद्यांचा दावा असतो. आता 
वैज्ञानिक अभ्यूपगम कसोटीला उतरण्याचा एकच 
मार्ग असतो. त्याने केलेली भाकिते आणि 
वर्तविलेळे अंदाज बरोबर ठरावे लागतात. अर्थात 
सामाजिक विज्ञानाची भाकिते वैज्ञानिक भाकितां- 
सारखी तंतोतंत कसोटीस उतरणे अशक्‍य असते- 
कारण येथे नियंत्रित निरीक्षण-प्रयोग शक्‍य नसतो- 
पण निदान या भाकितांचा प्रत्यय काही प्रमाणात 
तरी यावा लागतो. पण वरील वणंनावरून ते श्रेय 
माक्‍संच्या भाकितांना देण्यासाठी मोठे धाडस 
लागल. 

या ऐतिहासिक भोतिकवादाच्या मुळाशी जी दृष्टी 
आहे ती मूलतः हेगेलिअन आहे. हेगलप्रमाणेच 
माक्संचीही अशी श्रद्धा दिसते, की इतिहास ही एक 
एकात्म प्रक्रिया आहे. हेगळच्या मते, इतिहासाची 
ही एकात्मता, त्याच्या रूपाने विश्‍वचेतन्याचा जो 
आविष्कार होतो त्यातून येत. माक्‍संच्या मते, मानवी 
इतिहासाची ही एकात्मता मानवाच्या उत्पादन- 
पद्धतीने निर्माण होत असते. इतिहासाचे मुख्य 
प्रमेय म्हणजे माणूस. तो जगण्यासाठी धडपडत 
असतो. त्यासाठी तो निसर्गावर संस्कार करीत 
असतो. निसर्गाचा अंश आत्मसात करण्यासाठी, असे 
संस्कार करून तो उत्पादन करीत असतो. या उत्पा- 
दनाची जी साधने ती मानवाचे उत्पादनसंबंध 
निर्माण करीत असतात. मानवी इतिहास म्हणजे 
मूलतः उत्पादनसंबंधांचा ( उत्पादनसाधनांशी जुळ- 
णाऱ्या उत्पादनसंबंधांचा ) इतिहास. हेगलच्या मते 
विश्‍वचैतन्याच्या विकासात जे अंतविरोधात्मक दंद्र 
असते ते इतिहासाचे गतितत्त्व आहे. मार्क्स हे 
गतितत्व उत्पादनसाधने आणि उत्पादनसंबंध यांच्या 
संघर्षात पाहतो. इतिहासाच्या मुळाशी माणसाची 
जगण्याची धडपड-अर्थात अधिक अधिक चांगले 


अनुक्रमणिका 


१ 


जगण्याची धडपड-असते. या धडपडीतून उत्पादन- 
साधने आणि उत्पादनसंबंध यांचा विग्रह निर्माण 
होतो-आणि हा विग्रह हे इतिहासाचे गतितत्त्व असते. 

आता इतिहासाच्या व्यामिश्र सत्याचा अभ्यास 
केला तर ध्यानात येईल, की इतिहास ही एकात्म 
प्रक्रिया आहे ही गोष्ट तितकीशी खरी नाही. एकात्म 
प्रक्रिया दिसते ती इतिहासाच्या अनुभवात नाही तर 
या अनुभवाकडे पाहणार्‍या बहुतेक इतिहासकारांच्या 
नजरेत. इतिहासाच्या रूपाने त्याच्या नजरेसमोर घट- 
नांचा व्यामिश्र पसारा असतो आणि त्याचा एकसंघ 
अथे लावण्याच्या प्रयत्नातून इतिहासाचे एकात्म ददन 
घडते. खरे तर इतिहासाला इतके फाटे फुटलेले 
असतात ! अगदी उत्पादनपद्धती घेतली तरी तिचा 
विकास सवंत्र झाला आहे असे आढळत नाही. 
आजचे युग हे औद्योगिक उत्पादनाचे युग आहे असे 
मानले जाते. पण या ओद्योगिक उत्पादनाची रीत 
सगळीकडे सारखी असेल असे नाही. आणि असली 
तरी तिच्यावर जो सांस्कृतिक फुलोरा येतो त्याचे 
रंग निरनिराळे असतात. भौद्योगिक उत्पादनाची 
तेंत्रज्ञानात्मक पद्धती अखेरीस ऐहिक (सेक्यूलर) 
संस्कृती निर्माण करील आणि या संस्कृतीच्या 
चढोईमुळे धामिक संस्कृतीची पिछेहाट होईल असे 
सांगितलें जात असे, पण आजच्या जगात ज्यू आणि 
मुस्लिम संस्कृतीचे जे वैकारिक पुनरुज्जीवन आढळते 
ते औद्योगिक संस्कृतीच्या एकात्मतेस पोषक' नाही. 
पह पापडी 00006 ७९0० ७॥11080- 
॥॥४, ७७810 ७७016 81 अश्ली एक म्हण 
आहे. माणसाच्या डोक्याअगोदर अगर अंत:करणा- 
अगोदर पोटाचा नंबर लागतो हे खरे आहे, पण 
एकदा पोटाचे समाधान झाले म्हणजे अंत:करण आणि 
डोके यांचे जे विभ्रम चालतात ते पोटाची आज्ञा 
पाळून असे म्हणता येणार नाही. म्हणून, माक्‍संच्या 
अंत्ययात्रेच्या समयी बोलताना, एंगल्सने, राजकारण, 
विज्ञान, कला, धर्म वगैरे गोष्टी करण्यापूर्वी 
मानवाला प्रथम खायला-प्यायला हवे असते, हे 
माक्‍संने शिकविले, अ्षा अर्थाचे जे उद्गार काढले 
ते खरोखर पोकळ होते. 

या सवे टीकेवर असा आक्षेप येण्याचा संभव आहे, 
कौ तुम्ही माक्‍संच्या ऐतिहासिक भौतिकवादाकडे 
चुकीच्या दृष्टीनेच पाहत आहात. मार्क्सचा हवां 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९ 


सिद्धांत असे सांगत नाही, की इतिहासातील प्रत्येक 
घडामोड, प्रत्येक युद्ध, प्रत्येक क्रांती, प्रत्येक परि- 
वतन, प्रत्येक वंधिक पद्धती उत्पादनपद्धतीने ठरते. 
मोठाल्या ऐतिहासिक कालखंडांचा उद्गम, विकास 
आणि अंत, समाजाचे प्रधान संस्थात्मक विशेष, 
आणि समाजातील मूलभूत परिवर्तन, एवढैापुर- 
तीच या सिद्धांताची व्याप्ती आहे. उदाहरणार्थ, 
ख्रिश्‍चन धर्मातल्या प्रत्येक प्रमाणवचनाचे निरूपण 
हा सिद्धांत करू शकणार नाही, पण रिरशचन 
पंथांची एकंदर रूपरेखा हा सिद्धांत सांगू शकेल. 
पण हा अर्थ कितपत वरोबर आहे याबद्दल 
शंका व्यक्‍त करता येईल. कारण एंगल्सने एकदा 
(' सोझॅलिझम : यूटोपोअन ऑर सायंटिफिक'च्या 
प्रस्तावनेत ) कॅल्‌व्हिनच्या ईश्वरी नेमानेमाचा 
(1९१०७18101. ) संबंध भांडवलशाही- 
तील स्पर्धेच्या वैयक्तिक इच्छाअपेक्षांच्या पलीकडे 
जाणाऱ्या परिणामाक्ली जोडला होता, पण हा अर्थ 
बरोबर मानला तरी त्याने भांडवलशाहीच्या उद्‌- 
भवावर अथंपूर्ण प्रकाश पडत नाही हे मी दाखविलेच 
आहे. त्याचप्रमाणे, भांडवलशाहीचा अंत अपरिहार्य 
आहे असे मानले, तरी भांडवल्श़ाहीनंतर माक्स- 
वादी साम्यवादच येईल असे मानण्यास आधार 
नाही. कदाचित फॅश्रिस्ट हुकूमशाही येईल. कदाचित 
सगळा गाडाच कोलमडून पडेल, कदाचित भांडवली 
समाजाचा हळुहळू ऱ्हास होईल. काही म्हटले तरी, 
मार्क्सला अभिप्रेत असलेल्या सवेस्वतंत्र-सर्वसमर्थ 
मानवाचे स्वातंत्र्ययुग अवतरेल असे सुतराम्‌ वाटत 
नाही. माणसाचा तो स्वभाव नाही, त्याच्या मेंदूची 
तशी रचना नाही. तेव्हा सामाजिक कालखंडाचा 
स्थूल कम ऐतिहासिक भौतिकवाद सांगू शकतो 
असेही म्हणता येणार नाही. पण माक्‍संच्या सिद्धां- 
ताकडे असे स्थूल दृष्टीनेच पाहायचे म्हटले तर 
त्याचे सारेच दात गळून पडतील, आणि त्याला 
रोकड किमत काहीच उरणार नाही. 

या सिद्धांताकडे स्थूल दृष्टीने पाहूण्याचा समजा 
असा अर्थ घेतला, की समाजाच्या बौद्धिक-सांस्कृतिक 
इमारतीचे सारेच विशेष उत्पादनपद्धतीने ठरतात 
असे नाही, तर प्रश्‍न निर्माण होतो की कोणते 
विशेष तसे निर्माण होतात ? या सिद्धांताच्या प्रव- 
त्यांनी सांगितलेळे विशेषच आपण लब्हत. घेते 


 टेतिहासिक भोतिकवाद ? 


तर कोलाकोव्हस्कींनी म्हटल्याप्रमाणे (द मेन 
करंटस्‌ ऑव्ह मार्क्‍्सिझमू- ' खंड १, पृ. ३६५ ) 
आपण एका ताकरिक दुष्ट वर्तुळात फिरतो, कारण 
मग या सिद्धांताला पटतील असे विशेषच आपण 
निवडतो. (उदाहरणार्थ, दलित वाड्मयाचा 'विद्रोह' 
हाच सवेश्रेष्ठ विशेष, का तर तो त्यांच्या लढ्याला 
महत्त्वाचा असतो म्हणून.) पण हेच वशेष महत्त्वाचे 
का, है दाखवावे लागेल, 

या सिद्धांताकडे असे उदार दृष्टीने पाहण्याची 
आणखी एक रोत म्हणजे एखाद्या कालखंडात 
परिवर्तनाच्या कोणकोणत्या शक्‍यता आहेत याचे तो 
दिग्दशशंन करतो असे म्हणणे. पण यांतली कोणती 
शक्‍यता फळाला येते हे जर सांगता आले नाही, तर 
माक्‍संवादी ध्येयदृष्टीच्या दृष्टीने या सिद्धांताचा 
उपयोग काय ? आणि कोणत्याही अशा सिद्धांताला 
भाकीत वतंविण्याची जी शक्‍ती आवश्यक असते ती 
याला कशी प्राप्त होईल ? कोणत्या कालखंडात 
कोणती शक्‍यता फलद्रूप झाली हे जर निरीक्षणानेच 
ठरवायचे असेल, तर टी. बी. बोटोमोर आणि इतर 
काही जण म्हणतात त्याप्रमाणे हा सिद्धांत म्हणजे 
समाजशास्त्रीय संशोधनाची एक पद्धती ठरते. त्या- 
दृष्टीने या सिद्धांताचे महत्त्व फार असेल, ( नव्हे, 
आहेच) ; पण मार्क्सेला एवढेच अभिप्रेत होते काय? 

हे सारे खरोखर स्पष्ट असूनही ऐतिहासिक 
भौतिकवादाला माक्‍संवादी इतके घट्ट चिकटून कसे 
राहतात ? आता ही गोष्ट खरीच की माक्‍संने हा 
सिद्धांत काढला तेव्हा त्याने एक मोठा शोध लावला. 
मानवाच्या जीवनात ऐहिक उद्योगांना फारच महत्त्व 
असते. या उद्योगांत आधिक उद्योग हा विशेष मह- 
स्वाचा.संमाजकास्त्र बांधताना या आथिक उद्योगाचा 
खोल वेध घ्यायला हवा यात शंकाच नाही. समाज- 
झास्त्रीय चिंतनात मार्क्सने फार मोठी भर टाकली 
हे निविवादच आहे. अनेक गोष्टींवर त्याने नवा 
प्रकाश पाडला. उदाहरणार्थ, माणसे खोट्या जाणि- 
वांचे वळी बनतात हा विचार केवळ प्रतिभाशाली 
होता. पण म्हणून समाजशास्भ्राचा निर्दोष अभ्यास 
मार्क्सच्या पद्धतीनेच होतो हे खरे नाही. मा्क्संच्या 
काही संज्ञांचाच निविवाद अथे लागत नाही. उदा- 
हरणार्थ, संस्कृती हा आथिक जीवनाचा 701]९८ 
असतो म्हणजे खरोखर काय? हे सारे स्पष्ट असुनही 

न.भा, ३२ 


कित्येक सुबुद्ध विचारशील माणसें या सिद्धांताला 
चिकटून राहतात आणि त्याच्या यश्याचा देखावा 
उभा करतात हे कसे शक्‍य होते? 

हे कसे शक्‍य होते हे प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक 
मॅक्स ईस्टमन याने आपल्या [तव्चा'झा डया : 1 
&इलंशा(€? या पुस्तकात जितके चांगळे सांगितले 
आहे तितके चांगले सांगितलेले मला इतरत्र 
आढळले नाही. ७ 

ईस्टमनने सांगितलेली पहिली गोष्ट अशी, कीं 
मार्क्सच्या मांडणीत ज्या गफलती आहेत त्यांचा 
माक्संवादी छान फायदा घेतात. उदाहरणार्थ, 
माक्‍संच्या मांडणीत ००॥ता या ( 0९ताग१्टप ) 
आणि 0७७1116 ( 0681110101 ) हे शब्द 
जवळपास एकाच अर्थाचे आहेत अशा ढंगाने त्याचा 
उपयोग केलेला असतो. उदाहरणाथ, माक्स म्हणतो, 
की माणसाची उत्पादनपद्धती त्याची सामाजिक, 
राजकीय आणि आत्मिक जीवनप्रक्रिया 0010- 
७100 करतो. आणि पुढल्याच वाक्यात तो सांगतो 
को माणसांच्या जाणिवा त्यांचे अस्तित्व 0९6172 
701116 करीत नाही तर त्यांचे सामाजिक अस्तित्व 
त्यांची जाणीव १661111110 करते. आता 601 तां- 
॥101 याचा अर्थ उपकारक ठरेल अशी परिस्थिती 
निर्माण करणे. त्या परिस्थितीत निर्देशित प्रक्रिया 
होईल किवा न होईल. आपण असे म्हणतो कीं 
एखाद्याचे शिक्षण त्याच्या संस्कृतीला अनुकूलें 
'अशी परिस्थिती .निर्माण करते. याचा अर्थ प्रत्येक 
शिक्षित माणूस सुसंस्कुत असतोच असे नाही. 
ठगाताठा हा शब्द फक्त शक्‍यता सुचवितो; 
अपरिहायेता सांगत नाही. पण तर्हा 8 
(ठरविणे) हा शब्द अपरिहायेता सुचवितो. तो 
कार्यकारणभाव सांगतो. फ्लेखोनोव्हने 0९९7011116 
ऐवजी 08186 ( कारण) हा शब्द वापरला आहे. 
तो म्हणतो, '“ सामाजिक माणूस स्वतः आपले 
सामाजिक संबंध निर्माण करतो. एका विशिष्ट 
काली तो हेच संबंध निर्माण करीत असेल ओणि 
दुसरे करीत नसेल तर, तुम्ही खात्री बाळगा, याला 
कारण असते; उत्पादनसाधनांच्या अवस्थेने तशी 
परिस्थिती निर्माण केलेली असते. '' प'॥९ (0१९५- 
पजा ०. फाट ३०९2 ०. एटरा'ड्णाघ[र्‍ए झा 
प्राळळ'४, माक्‍संने घालून दिलेला धडा त्याचे. 


4-4 


अनुयायी झकास गिरवितात. ते एक पाऊल पुढेही 
टाकू शकतात. जेथे सरळ कारण दाखविता येईल 
तेथे कारण दाखवायचे; जेथे हे जमत नसेल तेथे परि- 
'स्थिती कशी अनुकूल होती हे सांगायचे. अलिकडचे 
लेखक ( आजच्या भाषाचर्चेच्या काळात ) आणखी 
एक युक्‍ती करतात. 1206111011118 या शब्दाचा मूळ 
अर्थ 80078 00708 अगर 801 100118 
(सीमा किंवा मर्यादा घालणे ) असा आहे असा 
शब्दच्छलाचा मार्ग स्वीकारतात. रेमण्ड विल्यम्स याने 
याचे दशन आपल्या ॥१व्चाऊांहया) यात ॥(टा'- 
पपा पुस्तकाच्या 1)61611111181101) या प्रकर- 
णात घडविलेले आढळेल. अर्थात ०0101100 काय 
ब 0९0४७10116 काय, एकच. पण मर्यादा घालणे 
असे म्हटले तरी, या मर्यादा राखून का होईना 
अपरिहार्यता असतेच. (१011011101 शब्दाने शक्‍यता 
सुचविली जाते, अपरिहायेता नाही. 
माक्‍सेवाद्यांची दुसरी युक्‍ती म्हणजे 101165 च्या 
संदर्भात 7681. (परिणाम) आणि 7011600101, 
( प्रतिबिंब. ) अद्या शब्दांची योजना करायची. 
कायदा किवा राजसत्ता यांच्या चचेत 718871 शब्द 
वापरायचा आणि कला-वाडूमय यांच्या बाबतीत 
7]6टॉतेया शब्द वापरायचा. कधी 681010- 
88101 (आविष्कार ) हा शब्द वापरायचा. उदा- 
हरणार्थ, कॅल्व्हिनचा * ईदवरी संकेता ? चा सिद्धांत 
हा, भांडवलशाहीच्या स्पर्धेत कोणाचा जय वा परा- 
जय होईल हे कोणाच्या कार्यावर अगर हुझारीवर 
अवलंबून नसते, ते सारे अनियंत्रित अद्या परिस्थिती- 
वर अवलंबून असते, या वस्तुस्थितीचा ' धामिक 
आविष्कार * (790208 €5]01९88101) ) असतो 
असे एंगल्स &ल्लंद्याया एनाच दयात 8ल- 
शाल या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत म्हणतो, तर 
कॅल्व्हिनवाद हा “ भांडवलवाल्याच्या हितसंबंधाचा 
प्रामाणिक वेषबदल ( 8161८ 01820188 ) 
आहे असे तो ]"७प९'0801 या पुस्तकात म्हणतो. 
काही अधिकारी लेखकांनी ऐतिहासिक भौतिक- 
वाद हा एखादा घोटीव अखेरचा शब्द नसून ते एक 
संशोधनाचे तत्त्व आहे असे म्हटळे आहे. उदाहरणार्थ 
मार्क्सचा पहिला मोठा चरित्रकार फ़ान्झ मेह रिंग 
सांगतो, की 1108101160 ॥186119118171 18 1101 
$ तींगांहा6 87७8पा ठा0ण१1100 फाया 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९ 


प्पण81618100]0 1, 1... 71०९108९18 
शंपा]]7 8 हला 161100 1 9९ 
1९81881101 0 16 1011811 11000६8 
र्ण वे७ए०)०७॥१९॥( (टनाल्यापपा्ट प्राडाग्पिट 
॥1क्रॉट1915) (ऐतिहासिक भौतिकवाद म्हणजे 
एखादी अपरिवतंनीय सत्याची मुकूट घातलेली 
निर्णय पद्धती नव्हे. विकासाच्या मानवी प्रक्रियेच्या 
संशोधनाचे ती फक्त एक वैज्ञानिक पद्धती आहे. ) 

आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख खुद्द माक्‍संने 
केला आहे. : श०॥१ ७8 क०णत 1- 
१७९१ 5७ ७8४9 ४0 पा] 00 80प्ट- 
षा फ़०'७ ७8]फ 7७ लाटत ठ्या]ऱे 88 
०ठपतापरिया ठा पितेप०७0]9 18ए0पा8- 
७ ला8ा005. ए७पा8 गा01600ए61 
फ०पौठ ७७ १०४ प!७0०8] 1: 8ल्लांतल- 
8? 11896१ 10 7016 (1.७! ४0 
पपल, 4111 17, 1871) माक्स 
सांगतो आहे, की आंदोलने नेहमी अनुकूल वातां- 
वरणातच होत असती तर इतिहास घडविणे अगदी 
सोपे गेळे असते, आणि अपघात अगर योगायोग 
यांना काही भाग राहिला नसता आणि निसर्ग ग्‌ढ 
ठरला असता. पण पुढच्याच वाक्यात माक्‍सं म्हणतो, 
की इतर अपघातांनी पहिल्यांची भरपाई होते. 
( ॥॥७86 8००1९18 191] पृपा|७ ॥8ए- 
११] 7 ग0 1९ ठुभा७8] 00156 01 १ 
१७१ए०१०७॥॥९॥, 90 816 ००॥॥]७॥४9(6त 
७7. ग्गराग' 8००ंत७18, ) अपघात अगर 
योगायोग यांचा मुद्दा असा अकारण ठरविल्यावर 
माक्स इतिहासातल्या एका मोठ्या योगायोगाचा 
उल्लेख करतो : 3 8000612101 911 
उ्भहात 0 दा एटा वश०1१616 
"००१ हाला *8०लांत61118' घाणाणा59्टु णाला 
गीठ्ठिणा'68 पळो द्य ' छळ्लातभा? 88 ॥॥16 
लावच'90०(618 01 (6 79०७] 10 808116 
गी7४, 8 110 ॥९80 018 ॥0ए600611. 7 
म्हणजे एका योगाची भरपाई दुसर्‍याने होत असली 
तरी या योगायोगांनी आंदोलनाची प्रगती होते किंवा 
पीछेहाट होते. आंदोलनाच्या नेतृत्वपदी असलेल्या 
व्यक्तींची व्यक्तित्वे अगर स्वभावविद्ोष यांचा अज्ञा 
योगायोगांत समावेश केला पाहिजे. 


डटणतथदध 


-पफनणपरअरतन: 
“चस ळत 


 टेतिहासिक भौतिकवाद ? 


म्हणजे इतिहासात योगायोगांचा भाग असला 
तरी एकाच्या विरुद्ध दुसरा उभा राहतो, आणि 
इतिहासाचा रथ चालूच राहतो. आता इतिहास- 
चक्राला यांमुळे वेग अगर मंदी मिळू शकते. मुख्यतः 
नेत्यांच्या कतृत्वाचा विचार करायला हवा. 

इतिहासाचा रथ हाकणार्‍या सारथ्यांचा म्हणजे 
नेतृत्वाचा प्रश्‍न हा माक्‍संवादी विचारवंतांचा एक 
कूटप्रश्‍न ठरला आहे. एंगल्स स्टार्कनबर्गला लिहि- 
लेल्या पत्रात असे म्हटले आहे, कौ “ एक नेपोलिअन 
नसता तर दुसऱ्याने त्याची जागा घेतलो असती, 
कारण व्यक्‍तीची गरज पडली, को ती उभी. राहते 
असा अनुभव भाहे. एंगल्सने सीझर, ऑगस्टस 
आणि क्रॉम्वेल यांची उदाहरणे दिली आहेत. 
१९२३ सालच्या एका भाषणात ट्रॉट्स्की म्हणतो: 
“ आम्हाला कोणी मोक्षदाते नकोत, कोणी 
नायक नकोत, कामगारवर्गाचा जय हा ठेवले- 
लाच असे आपण पुकारतो. मासे आणि लेनिन 
जन्मले नसते तरी कामगारवर्गाची फत्ते झालीच 
असती. पण ते इतिहासाच्या अखेरच्या हिशेबात. 
कामगारवर्गाच्या इतिहासाच्या लाटेवर माक्‍्सं- 
लेनिनसारश्या दोन विलक्षण व्यक्ती उचलल्या 
गेल्या हा क्रांतीच्या दृष्टीने मोठा लाभ होता. 
ट्रॉट्स्कीने स्वत: इतिहास घडविला होता. तेव्हा 
त्याला नेतृत्वाची कळ माहीतच होती. पण प्लेखॉ- 
नोव्हसारखे माक्‍क्‍सेवादी तत्त्वज्ञ बजावणारच को, 
गृ॥७ 0०18190101 07 8 0015011815 188 
1800 0 8009] १९ए०]०७१भा 01)ए 
फ७७, 007 एभा छात ठा]फ ग 80 
181, 8008] 1018018 ]0९॥॥1111. 1४. म्हणजे 
नेते कोणीही असोत, कसेही असोत, कोठेही असोत, 
केव्हाही असोत, ते सामाजिक संबंधांचे गुलाम 
असतात. 

कोणीही वैज्ञानिक अशा ठाम स्वरात बोलणार 
नाही. साधारणपणे असे दिसते, की परिस्थिती 
असली तरी तिची संधी घेणारे नेतृत्व लागते. म्हणजे 
परिस्थिती क्रांतीला अनुकूल असेल, पण म्हणून क्रांती 
होईलच असे नाही. पण जरा खोल विचार केला, 
कौ हाही निष्कर्ष उथळ वाटू लागतो. परिस्थि- 
तीची चक्रे इतकी असतात आणि ती एकात एक 
इतकी अडकलेली असतात, की संधी असणे 


१९ 


आणि संधी निर्माण करणे यात प्रत्यक्षात कांही 
फरक पडतोच का असा विचार करावा लागंतो. 
लेनिनने साम्राज्यवादी शत्रू जो जमंन त्याच्याशी 
गुप्तगू करून त्याने वाटं दिलेल्या गाडीने प्रवास 
करून फिनलंड येणे, आणि रशियात कामगारवर्ग 
अगर आथिक परिस्थिती क्रांती यशस्वी होण्याइतकी 
परिपक्व नसता जमंनाविरुद्धच्या लढाईने कमाल 
जेरीस भालेले रशियन सैन्य धुमसत असणे या दोन 
परिस्थितींचा विचार केला, की एकंदर प्रकरण किती 
व्यामिश्र आहे याची कल्पना येते. पण माक्‍संवाद्यांची 
बुद्धी कुंठित होत नाही. कारण त्यांच्या ऐतिहासिक 
भोतिकवादाने इतिहासाचा मार्ग आखून दिलेला 
आहे. या मार्गावर क्वचित खडडे-खळगे निर्माण 
होतील. क्वचित तो मार्ग वेडीवाकडी वळणे घेईल, 
पण तो मुक्कामाला पोचणारच. ही वेडीवाकडी 
वळणे-त्यांचे वर्णन हेगल्ने फार छान करून ठेवले 
आहे $ 16 उप॥1110॥४ 01 118007७ इतिहासाची 
कपटक्लृप्ती ! ही कपटक्लृप्ती इतिहासाची नसते, 
आपण ती पाहतो ही गोष्ट साफ विसरायची. इति- 
हासाच्या रस्त्याने वक्र वळण घेतले तर रस्ता 
बदलतो, नव्या इतिहासाची वाट सुरू होण्याची 
शक्‍यता उद्भवते ही गोष्टही नजरेआड करायची. 
कारण इतिहास म्हणजे अपरिहार्यता ! 

पण इतिहास खरोखरच निःसंग. आपल्याबद्दल 
मोठमोठे इतकी चर्चा करतात याचे त्याला काही 
नाही. मोठमोठ्या प्रतिभावंतांची बुद्धी खर्च पडते 
याची त्याला पर्वा नाही. तो त्यांची तिरूपणे आणि 
विशलेषणे यांच्याकडे दुलंक्ष करून पुढे जात असतो. 
मग विचारवंताना, आपल्या सिद्धांतभूमीकडे नजर 
टाकावी लागते, सिद्धांताचा चष्मा त्यांच्या डोळ्यांना 
असतो. पण नीट दिसेनासे होते, म्हणून चष्मा जरा 
दूर करून किलकिल्या नजरेने पाहवे लागते. जे 
थोडेसे दिसते त्याने चित्त स्तिमित होते. चष्म्याचा 
नंबर बदलून घ्यायला हवा असे वाटायला लागते. 
पण या चण्म्याने त्यांच्या चेहऱ्याचे रूपच ठरवून 
टाकलेले असते. आता ' प्लॅस्टिक सजरी करणे 
जरा कठीण जाते. अशा पेचप्रसंगात ते सापडतात, 
एंगल्स असा सापडला होता असे दिसते. ऐतिहा- 
सिक भोतिकवादाबह्दल १८९० साली व नंतर त्याने 
जी पत्रे लिहिली त्यातून त्याची ही ओढाताण अगदी 


मक 


स्पष्ट होते. योसेफ ब्लॉखूला २१-२२ सप्टेम्बर 
१८९० रोजी लिहिलेल्या पत्रात एंगल्स लिहितो, 
* इतिहासाच्या भौतिक आकलनाप्रमाणे इतिहासा- 
तला अखेरचा-निर्णंय घटक म्हणजें वास्तव जीवनाचे 
उत्पादन आणि पुनरुत्पादन. मार्क्स काय भगर मी 
काय, याहून अधिक काही प्रतिपादिलेळे नाही ... 
आथिक परिस्थिती पायाभूत असते, पण इमारतीचे 
निरनिराळे विशेष- वर्गयुद्धाची राजकीय रूपे आणि 
त्यांची फल्ति, उदाहरणार्थ, यशस्वी लढाईनंतर 
विजयी वर्गाने प्रस्थापित केलेल्या नव्या राज्यघटना, 
कायद्याचे प्रकार, आणि विज्ञेषतः या सर्व वास्तव 
आंदोलनाची त्या भाग घेणार्‍यांच्या डोक्यांत पडलेली 
प्रतिबिबे, राजकीय, वैधिक, तत्त्वज्ञानाचे सिद्धांत, 
धामिक विचार आणि त्यांची प्रमाणवचनांत झालेली 
रूपांतरे-हे सारे, ऐतिहासिक आंदोलनाच्या विकासा- 
वर परिणाम करतात, आणि पुष्कळ वेळा त्यांचे 
रूप ठरवितात. या सवे गोष्टींचा एकमेकांवर परि- 
णाम होतो... (अर्थात) आथिक आंदोलन अखेरीस 
आपला प्रभाव पाडणारच. . .तरुण लोक काही काही 
वेळा आथिक घटकावर वाजवीपेक्षा अधिक जोर 
देतात, याला मार्क्स आणि मी काही प्रमाणात 
जबाबदार आहोत. पण आम्हाला आमचे मुख्य तत्त्व, 
त्याला विरोध करणाऱ्या विरोधकांविरुद्ध विदोष 
जोराने मांडावे लागले... '' आदल्या महिन्यातच 
कॉन्रेंड शिमिट्डला लिहिलेल्या पत्रात त्याने म्हटलेले 
असते, “ आमचे इतिहासाविषयीचे तात्त्कि आकलन 
ही एक मार्गरदशिका आहे, हेगलच्या पद्धतीची 
बांधणीची तरफ नाही. इतिहासाचा वेळोवेळी 
नव्याने अभ्यास करायला हवा. समाजाच्या 
निरनिराळया रचना अस्तित्वात येण्याच्या अटींचे 
तपश्ीलवार परीक्षण केले पाहिजे, आणि मगच 
त्यांपासून त्यांना प्रस्तुत असे राजकीय, वैधिक, 
सौंदर्यात्मक, तत्त्वज्ञानात्मक, धामिक, वगैरे निष्कर्ष 
काढण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.” 
- (भाँगस्ट ५, १८९० ) 
ऐतिहासिक भौतिकवादाचा बचाव करण्याचा 
सर्वांत विख्यात, महत्त्वाचा आणि माझ्या मते निर्वा- 
णीचा असा हा प्रंयत्न होता. त्यामागे मार्क्सचा 
जन्मभरचा स्नेही, सहकारी, आणि सहाघ्यायी 
फ्रिडिरिख्‌ एंगल्स याचा अधिकार होता. तरीसुद्धा 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९ 


त्यातून काही निघते असे वाटत नाही. अखेरीस 
आथिक घटकाचा प्रभाव पडतो म्हणजे काय? 
कितपत ? कसा ? बौद्धिक इमारतीचे निरनिराळे 
विज्षेष एकमेकांवर आणि आधिक रचनेवरही असर 
टाकतात. या परस्परप्रभावाची काही तत्त्वे एंगल्सने 
सांगितली असती, या निरनिराळ्या घटकांना काही 
एका श्रेणीमध्ये बसविण्याचा प्रयत्न त्याने केला 
असता, या प्रत्येक घटकाचे रूप ठरले जात असताना 
दुसरे घटक त्याच्यावर का व किती प्रभाव पाडतात 
हे एंगल्सने अगर त्याच्या' एखाद्या अनुयायाने सांगि- 
तले असते तर मूळ सिद्धांताचे सर्जनशील विकसन 
झाले असते. एंगल्सच्या प्रयत्नाने काहीच साधले 
नाही, फक्त मूळची गिचमिड रूपरेखा थोडी धूसर 
झाली. एखाद्याचे चरित्र लिहिताना तो जन्माला 
आला, जगला व मेला, आणि त्या जीवनात जे 
काही घडले ते यात कमी अधिक मिसळले, पण 
मूळ सत्य तो जन्मला व मेला हे, असे सांगण्या- 
सारखेच हे झाले. 

एंगल्सचा ऐतिहासिक भौतिकवादाचा बचाव 
फसला याचा अर्थ तो सिद्धांत स_!फ कोलमडला 
असा मात्र नाही. एकांतिकतेचा आरोप खोडता 
खोडता एक प्रकारची सवेसंग्राह्कता त्याने स्वीका- 
रली, पण तिचे काय करावे हेच त्याला समजले 
नाही. एक गोष्ट त्याने बरोबर सांगितली होती. 
विशववचैतन्यवादी विरोधक्रांचा प्रतिवाद करता करता 
त्यांनी आथिक घटकांवर जरा वाजवीपेक्षा जोर 
दिला. पण माक्‍पंच्या सिद्धांताचा खरा दोष हा 
नाही. किंवहुना ते त्याचे एक बलस्थानच होते. आज- 
वर इतिहासाचा अर्थ लावण्याचे अनेक प्रयत्न झाले 
होते. काहीना इतिहासात ईदवरी सुत्र दिसले. 
काहीना चक्रनेमिक्रम दिसला, काहीनी इतिहासात 
राष्ट्रीय अवतारकार्याचा विलास पाहिला, इतर 
काहीना त्यात संस्कृतीची अंत:स्थ गती-प्रगती परा- 
गती दिसली, काहींना इतिहास म्हणजे महापुरुषाची 
पराक्रमभूमी वाटली, काहीनी भूगोल आणि 
वातावरण या नैसगिक घटकांचे महत्त्व वर्णन 
केले. पण माक्‍संपूर्वी इतिहासाच्या पसार्‍यात 
मानवाच्या आथिक उपक्रमाचा जो वाटा आहे. 
त्यावर असे नेमके बोट कोणी ठेवले नव्हते. 'द जमन 
आयडिऑलॉजी ' मध्ये मार्क्सने सांगितलेच होते की, 


2 'ऊएऊॉ 
-ऐओरज आला 


: ऐतिहासिक भौतिकवाद * 


आपले प्रमेय माणूस आहे, विवचेतन्याचा आवि- 
ष्कार म्हणून हेगलला माणसाचे महत्त्व फार होते. 
हे माणसाचे महत्त्व फॉयरबाखने स्वीकारले आणि 
त्याला भौतिक अधिष्ठान दिले. याने मार्क्स प्रभा- 
वित झाला. पण माणसाला कोंद्र मानून सर्वे इति- 
हासाचा अर्थ लावण्यास सज्ज झालेल्या फॉयरबाखला 
जे दिसले नाही ते माक्‍्तंला दिसले. ते म्हणजे 
माणसाची जगण्याची धडपड आणि त्यासाठी निस- 
र्गाशी झटापट. माक्‍संने इतिहासाची कळ यात 
पाहिली. निसर्गातून उत्पादन करण्यासाठी माणूस जी 
साधने वापरतो त्यांना मोक्याचे महत्त्व प्राप्त झाले. 
पण एवढ्याने माक्‍संचे समाधान होणार नव्हते. 
हेगलकडून प्रतियोगीद्वंद्याचे ( १18100०1०8 )चे जे 
तत्त्व, त्याने स्वीकारले ते इतिहासाला लावण्या- 
साठी तो अधीर झाला होता. ते दं त्याने 
उत्पादनसाधने आणि उत्पादनसंबंध यांच्या संघर्षात 
पाहिले. 


मार्क्सच्या सिद्धांताचे हे जसे एक शक्‍क्‍तिस्थान 
होते तसे अधुस्थानही होते. मानवी इतिहासात वर्गीय 
संघर्षांना वेळोवेळी महत्त्व प्राप्त झालेले होते. गुला- 
मांचे बंड, भूदासांचे बंड, शेतकऱ्यांचे बंड वगरे गोष्टी 
यरोपियन इतिहासाला ज्ञात होत्या. वगेयुद्धाच्या 
सत्याकडे माक्‍संपूर्वीच लक्ष वेधण्यात आले होते. 
मार्क्सने यात इतिहासाची कळ पाहिली, पणती 
कालप्रेरित होती. म्हणजे मार्क्स ज्या काळात वाव- 
रत होता, मार्क्सच्या डोळ्यांसमोर जो इतिहास 
घडत होता त्यात या वगंयुद्धावर प्रकाश टाकणाऱ्या 
अनेक गोष्टी होत्या. एका बाजूला सरंजामशाही 
कोलमडत होती. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवरून 
हुसकावून टाकण्यात येत होते. दुसऱ्या बाजूला 
वाफेच्या यंत्रासारख्य़ा नव्या शोधामुळे अगोदरच 
अस्तित्वात असलेल्या भांडवलश्याहीला विलक्षण 
वळण लागले होते आणि एक नवा देैन्य-दारिद्रथ 
यांनी ग्रासलेला कामगारवर्ग निर्माण होत होता. 
माक्‍संची चूक ज्ञाली ती अशी, की नजरेसमोरच्य़ा 
वरिस्थितीचे त्याने साधारणीकरण केले, आणि ते 
करताना काही गोष्टींकडे त्याचे दुर्लक्ष झाले. 
त्याने समग्र इतिहासाचा अन्वयार्थ त्याच्या डोळ्यां- 
समोरच्या वास्तवात पाहिला, आणि या निरूपणाच्या 


34 


ज्या संज्ञा (161718) होत्या त्या नीटशा संशोधिल्या 
नाहीत. 


उदाहरणाथ, त्याने उत्पादनसाधन आणि उत्पा- 
दनसंबंध यांचे स्वरूप ज्या खोलात जाऊन पाहायला 
हवे होते त्या खोलात जाऊन तपासले नाही. उत्पा- 
दनसाधनातच उत्पादनसंबंध कसे अनुस्यूत असतात 
हे अँक्टननी छान दाखविले आहे. पण उत्पादन 
साधने वापरणार्‍या माणसाकडे त्याने घिसाडघाईने 
पाहिले. हा माणूस म्हणजे कामगार असा ठोक 
निष्कषे त्याने काढला. आणि कामगार म्हणजे 
शारीरिक श्रम करणारा माणूस. माक्‍्पं स्वतः केवळ 
बौद्धिक श्रम करणाराच होता. पण बुद्धिमंतांच्या 
ठिकाणी एक न्यूनगंड असतो तो त्याला बाधला की 
काय नकळे. खरा श्रमविभाग म्हणजे शारीरिक 
श्रम आणि बौद्धिक श्रम यामधली विभागणी असा 
निर्णय तो उराशी घट्ट धरून बसला. मला वाटते, 
याच पुर्वग्रहामुळे त्याचे अर्थशास्त्र अडचणीत साप- 
डले. भांडवलवाला .नवनवी यंत्रे वगेरे वापरायला 
लागल्यावर माक्‍्संने असा निष्कर्षं काढला, कौ 
आता भांडवलदाराच्या भांडवलातल्या खऱया 
उत्पादक अंशाचे प्रमाण घटू लागले. अर्थात भांड- 
वलदारांचा नफा - नफ्याचे प्रमाण - घटू लागले, 
कारण कामगाराचे श्रम एवढाच उत्पादनातला 
उत्पादक घटक असतो. आता ज्या यंत्रामुळे 
कामगारांची उत्पादकता वाढली त्या यंत्रात जी 
संशोधकाची बुद्धिमत्ता संमीलित झाली होती तिचा 
काही वाटा असेल की नाही ? जो भांडवलवाला 
धंदा उभारतो त्याच्या संघटनाचातुर्याचा काही भाग 
असेल की नाही ? अनेक ठिकाणच्या आणि अनेक 
प्रकारच्या उत्पादनांची गाठ घाळून देणाऱ्या व्यापा- 
र्‍यांच्या डोकेबाजपणाचे काही कतृत्व असेळ को 
नाही ? पण माक्‍संने माणसाच्या बुद्धिमत्तेचे महत्त्व 
एकंदरीत कमीच गणले, आणि म्हणून वर्गीय संबंध, 
वर्गीय विग्रह वगैरे गोष्टींकडे त्याते काहीशा संकु- 
चित दृष्टीने पाहिले. परिणामी माणसाच्या बुद्धि- 
मत्तेमुळे भाडवल्शाहीचे काही प्रमाणात रूपांतर 
घडू शकेल, राजसत्तेलाच कल्याणकारी स्वरूप प्राप्त 
होऊ शकेल, वगैरे गोष्टी त्याच्या फारशा ध्यानातच 
आल्या नाहीत. 


4 


मानवाच्या जीवनतृष्णेचा अचूक वेध मार्क्सने 
घेतला यात शंकाच नाही. या जीवनतृष्णेचा 
विविध विलास आणि चेष्टिते यांचे चांगले निरीक्षण 
त्याने केले. त्यातून निघणाऱ्या प्राथमिक सत्याचा 
म्हणजे निसगेमानवसंबंधाचा उत्तम विचार त्याने 
केला. या संबंधात उत्पादनसाधनांना जे महत्त्व 
असते त्याचा अचूक धागा त्याने पकडला. पण 
माणसाची जीवनतृष्णा भागली की त्याच्या मेंदूची 
बौद्धिक-भावनिक वगेरे साहसे सुरू होतात. ऑर्थर 
कोडत्स्लरने आपल्या * जेन्स ' पुस्तकात एका गोष्टी- 
कडे आपले लक्ष वेधले आहे. मानवाच्या वरच्या 
मेंदूने ( बौद्धिक केंद्रे असणाऱ्या निओकॉटटॅक्सने ) 
सर्जनशीलतेचे जे चमत्कार करून दाखविले आहेत 
त्यांच्या तोडीचे कार्य मेंदुच्या इतर भागांनी 
केलेले नाही. पण मानवाच्या मेंदूची खरी सर्जन- 
शील शक्‍ती जी प्रतिभा तिच्या कार्याचा विचार 
जर कोडत्स्लरने केला असता तर त्याच्या ध्यानात 
आले असते, की संज्ञाशक्‍्तीची, संकल्पना, भावना 
प्रतिमा वगैरे जी इतर रूपे असतात त्यांना प्रतिभा 
एक स्वायत्तता प्राप्त करून देते. मग विज्ञान, तत्त्व- 
ज्ञान, धर्म, क्रीडा, मानवी स्नेहशीलता, कला वगैरे 
गोष्टींना त्यांचे असे एक स्वतंत्र महत्त्व प्राप्त 
होते. त्यांच्यामध्ये केवलास्वाद वृत्तीने दंग होण्यात 
मानवाला एक विलक्षण साफल्य लाभते. मग ही 
क्षेत्रे आथिक विवंचनेच्या आणि विचारांच्या पलीकडे 
जातात. त्यांचा अथे या लौकिक गोष्टींनी लागेनासा 
होतो. पण माक्‍संच्या हे कधी ध्यानातच आले नाही. 
मानवाच्या या प्रातिभ साह्सांना आधिक संबंधांचे 
अधिष्ठान देण्याचा आग्रह त्याने घरला आणि 
अर्थात तो फसला, 

असे असले तरी जीवनाचे जे साधनात्मक लौकिक 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९ 


अंग आहे, दैनंदिन जीवनाच्या व्यवहाराशी निगडित 
असे जे अंग आहे, त्यावर फार महत्त्वाचा प्रकाश 
माक्‍संने टाकला, आणि तेच त्याच्या ऐतिहासिक 
भौतिकवादाचे खरे यश आहे. मुख्य म्हणजे या 
व्यावहारिक जीवनाच्या ज्या अनेक धडपडी आणि 
संघर्ष आहेत त्यांच्याकडे एक नवीन अर्थपूर्ण दृष्टीने 
पाहण्याचे सामथ्ये या सिद्धांतात आहे. आणि अर्थात 
ज्यांच्या जीवनाला हे संघर्ष या ना त्या कारणाने 
भिडलेले असतात त्यांना या सिद्धांतात जीवनाचे 
सारे रहस्य उलगडून दाखविणारे सत्यच सापडते. 
हा संघर्ष अनेकांच्या जीवनाला अनेक प्रकारे भिडतो. 
काहीना त्यात मुक्तीचे आश्‍वासन मिळते. काहीना 
त्यात आपल्या आसनाखालचा सुसंग दिसतो. काहीना 
भापल्या भोवती जे काय चालले आहे त्याचे स्पष्टी- 
करण मिळते. काहीना आपल्या बौद्धिक प्रयत्नांना 
शिस्त लावण्याची किमया त्यात दिसते. आणि 
काहीना, त्याच्यात भाग घेतल्याने, त्याच्याशी आपले 
जीवन जोडल्याने, भपल्या जीवनाला खराखुरा 
अथे प्राप्त होणार आहे असा साक्षात्कार होतो. असे 
लोक माक्‍संच्या सिद्धांताकडे एका नव्या आत्मीयतेने, 
नव्या निष्ठेने, नव्या श्रद्धेने पाहू लागतात, आणि 
या नव्या श्रद्धेमुळे जीवनाची एक नवी प्रतीती येते. 
अज्ली प्रतीती झाली, की हा सिद्धांत ही एक शक्‍ती 
बनते. त्यात जीवनाची एक नवी भोळख होते, 
कतृंत्वाची एक नवी दिशा सापडते, साफल्याची एक 
नवी साक्ष मिळते आणि श्रद्धेला अंतिम सत्याचे 
स्वरूप प्राप्त होते. मग हा सिद्धांत हीच एक नवी 
शक्‍ती बनते, आणि ही शक्‍ती प्राप्त झाल्यावर तो 
अधिकच सत्य वाटायला लागतो. माक्‍संच्या ऐति- 
हासिक भोतिकवादाचे, नव्हे, एकंदर माक्‍संवादाचेच, 
असे झाले आहे. 


अनिरुद्ध अनंत कुलकर्णी 


जीवन, नाटक आणि जीवन 


“ स्वतःसाठी आणि उरलेल्या साऱ्या मानव- 
जातीसाठी तो सतत झगडत होता. इतर 
कुठल्याही एका माणसापेक्षा, : आपले जग ' 
म्हणजे आपली आधुनिकता त्याने निमिली 
आहे. ” - एझरा पाऊंड 
दुनियेच्या एका उत्तर टोकाला सांदिकोपऱ्यात नॉर्वे 
नेहमी थंडीत कुडकुडत असतो. बर्फाच्छादित शुभ्र 
डोंगर, माळराने. उत्तरेकडे निजेन गूढ समुद्र, 
लांबलांब अंतरावर तुरळक वस्त्या. ऐसपैस अंतरात 
वावरणारा शुकशुकाट. मोजकी माणसे. ऑस्लो, 
बेगॅन, ट्रोंडहाईम अश्यी नगरे सोडली तर गर्दी, 
धावपळ, कुठेच नाही. अंधारलेले कुंद हिवाळे, 
निपटले न जाणारे धुके यांचेच राज्य. प्रत्येक माणूस 
एकाकी. दुसऱ्याची फारशी पर्वा नसलेला. गंभीर 
आणि स्वतःच्याच गर्द चिंतनात गुंग असलेला पण 
सूयंप्रकाशाची विलक्षण ओढ लागून राहिलेला. 
अक्ला आडवाजूच्या वातावरणातील वाढलेल्या 
एका कवी-नाटककाराने अनोखी उभारी धरावी. 
रोममध्ये येऊन ठाण मांडावे आणि आधुनिक साहि- 
त्याचा पाया घालावा ; डिकिझ, झोला, टॉल्स्टॉय, 
चेकॉव्ह, हेन्री जेम्स, सिट्र्डबर्ग, दोस्तोवस्की 
यांसारख्या वयाने लहानमोठ्या समकालीनांवर कडी 
करून आधुनिकतेचा प्रेषित साहित्यिक म्हणून 
सर्वोच्च स्थान मिळवावे, आंतरराष्ट्रीय कोर्ती ह॒या- 
तीतच संपादन करावी एवढेच नव्हे, तर देशोदेशींच्या 
पुरोगामी चळवळींना भारून टाकावे हे सारेच कसे 
अविदवसनीय वाटते. पण हे नाट्य घडवून आणले 
हेन्रिक इब्सेनच्य़ा घणाघाती ' नाटकांनी. “' घणा- 
घाती ? हे विशेषण खरोखर समरपेक आहे. इन्पेनची 
कबर अगदी साधी आहे. एक उभट स्तंभ, त्यावर 


काहीही भाष्य कोरलेले नाही. कोरलेला आहे फक्त 
एक हातोडा, अचूक घाव घालणारा पण सुंदर 
हातोडा. 

नवकथा, नवनाट्य, नवकविता हे शब्द आज 
सर्रास वापरले जातात. अगदी पूर्वेकडीलही बहुतेक 
सर्वे लेखक स्वतःचे लिखाण 'मॉडनं' ठेवण्याची धड- 
पड करतात. मादाम बोवारी, ए डॉल्स हाऊस, 
क्राईम अँड पनिशमेंट, ले फ्लर च्युमाल, दि वेस्ट लँड, 
थुलिसिस, लेत्रांजे, लाज दरेझां, यांसारख्या साहित्य- 
कृतींना आज “ पावित्र्य ? प्राप्त झाले आहे. मध्य- 
युगात 'धाभिक' असणे जसे साहित्यिकांना आवश्यक 
असे तसे आज “ नव ' असणे, “आधुनिक ' असणे 
साहित्यिकांना आवश्‍यक बनले आहे. इब्सेन तर जण 
या आधुनिकतेचे “रोम' बनला आहे. त्याच्या मृत्यू- 
नंतर भाज सत्तरावर वर्षे उलटून गेली, दोन महा- 
युद्धे झाली, पण इन्सेनची नाटके आजही रंगभूमी 
गाजवतात, आणि अगदी विश्लीतल्या तरुण पिढी- 
कडूनही आस्थापूर्वेक वाचली जातात. विशेष म्हणजे 
फक्त एकदोनच पुस्तके मागे ' उरली ' आहेत असे 
त्याच्या बाबतीत झालेले नाही. झोला, टॉलस्टॉय, 
दोस्तोवस्की यांचे असे झालेले आहे. पण इब्सेनची 
निम्मी म्हणजे निदान डझनभर नाटके तरी आजही 
आकर्षेणाचा विषय आहेत. 


त्याच्या प्रखर व्यक्तिवादामुळे लोकशाहीप्रेमी 
रसिकांना तो आवडतो. त्याच्या ' महामानवा'च्या 
स्वप्नामुळे उजव्या विचारसरणीच्या लोकांना तो 
आपलासा वाटतो. त्याच्या क्रांतिकारकत्वामळे कम्य- 
निस्ट व समाजवादी त्याची चाहा करतात. त्याच्या 
असामान्य स्त्रीव्यक्तिरेखांमुळे तो पुरोगामी महिलांचे 
आदरस्थान बनला आहे. उच्च आध्यात्मिक मूल्यांच्या 


२४ 


त्याच्या पुरस्कारामुळे तो धामिक वाचकांनाही कुठे 
तरी जवळचा वाटतो. त्याच्या नाटकांची बांधणी 
इतकी कलात्मक आहे, की विशुद्ध सौंदर्यवादी त्याचा 
सतत जप करतात. त्याच्या गुलामगिरीच्या विरोधा- 
मुळे नीग्नोंना त्याच्याविषयी आस्था वाटते. 
त्याच्या नाटकातील किंवा पत्रातील अनेक वाक्ये 
अवतरणकोझात आणि अगदी वर्तमानपत्रातील 
लेखनातदेखील़ दिसत असतात. * जगणं ! म्हणजे मन 
आणि हृदयातील कोठीखोल्यातील समंधांशी झगडणं 
आणि लिहणं म्हणजे स्वत:च स्वत!ला न्याय देणं'; 
* लिहणं म्हणंजे वस्तुतः पाहाणं ; * अल्पसंख्यांक हें 
नेहमीच बरोबर असतात'; ' स्वातंत्र्य ही जीवना- 
वश्यक असलेली पहिली आणि सर्वोच्च गोष्ट 
आहे'; “ विवाह या स्त्री-पुरुषांच्या विशिष्ट नात्याने 
मानवजातीचे वाटोळे केले आहे'; '* देशभक्ती 
आणि तत्सम प्रकार आहेत क्षणभंगुर अवस्था '; 
* मित्र म्हणजे महागडी चैन '; * आधुनिक समाज 
माणसांचा नाही, तो आहे फक्त नरांचा !; ' ज्या 
क्षणी उधार-उसनवारी व कर्जाच्या पायावर घर 
उभारले जाते त्याक्षणी त्यातील स्नातंत्र्य आणि 
सोंदय संपते '; “ स्वातंत्र्य आणि न्याय यांच्या लढाई- 
साठी बाहेर पडताना अंगावर उत्तम पोषाख नकोच; 
“ आई मला दे सूयंप्रकाश ! '; * माणसाचे पहिले 
कतंव्य तरी कोणते ? उत्तर छोटेसे आहे स्वतः स्वत:- 
सारखेच असणे; यांसारखी अनेक अवतरणं क्‌ठे- 
कुठे भेटतील याचा नेम नसतो. दुसर्‍या महायुद्धा- 
पूर्वी इब्सेनची ' मधली * नाटके म्हणजे पिल्स ऑफ 
सोसायटी, ए डॉल्स हाऊस, घोस्ट्स, अन एनिमी 
ऑफ दि पीपल. ही समस्याप्रधान नाटके लोक आणि 
इव्सेनवादी रसिक डोक्यावर घेऊन नाचत होते. 
आज थोडा फरक क्षाला आहे. आता 'उत्तर 
इंब्सेन म्हणजे दि वाईल्ड डक, रोझमरस होल्म, दि 
लेडी फ्रॉम दि सी, हेडा गाब्लर, दि मास्टर विल्डर, 
लिटल इयोल्फ, जॉन गाब्रिएल बोकंमान, व्हेन 
वुई डेड अवेकन ही प्रतीकात्म नाटके-भाविकतेने 
वाचळी जातात, केली जातात. ब्रान्द आणि प्येर 
ग्यूंट या तरुणवयात लिहिलेल्या काव्यमय व वृत्त- 
बद्ध नाटकांची लोकप्रियता मात्र तशीच आहे. 
कारण मुळातच ही फक्त वाचण्यासाठी लिहिलेली 
नाटकं आहेत, 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९ 


इव्सेनचे स्थान ज्यांनी आधुनिक साहित्याला 
निश्चित आकार दिला अशांतही केंद्रवर्ती आणि 
सर्वाधिक महत्त्वाचे असण्याचे कारण हे आहे, कौ 
आधुनिक साहित्याच्या ज्या ज्या समस्या अत्यंत 
वादग्रस्त ठरल्या त्या सार्‍यांची स्पष्ट चाहूल भाप- 
ल्याला इव्सेनच्या कार्याचा व जीवनाचा परिचय 
करून घेत असताना लागते. साहित्यातील आज 
अवतरलेली कामप्रधानता, विकृतिविशेषता योग्य 
आहे काय ? साहित्यकृती दुर्बोध असावी की नसावी ? 
साहित्यिकाने धर्माची, राजकीय पक्षाची बांधिलकी 
मानावी कौ न मानावी ? साहित्य, समस्यांना 
उत्तरे देऊ शकते काय ? केवळ कलात्मक कसोट्या 
साहित्यनिमितीसाठी आणि तिच्या मूल्यमापनासाठी 
पुरेशा होतात काय? ऐतिहासिक साहित्यकृती कश्या 
तर्‍हेने लिहिल्या जाव्यात ? आधुनिक साहित्य विश्‍व- 
साहित्याच्या दिशेने प्रवास करते आहे काय? 
साहित्यिकांनी राजाश्रय किवा सरकाराश्रय घ्यावा 
की घेऊ नये ? साहित्यात निराक्षेचा सूर नकोच हा 
हट्ट वरोबर आहे काय ? असे, आज वादग्रस्त 
ठरलेले अनेक प्रश्‍न इन्सेनच्या वास्तववादी नाटकां- 
पासून सुरू होतात. त्यामुळे ज्याला आपले आधुनिक 
साहित्य म्हणजे काय हे फ्त एकच पुस्तक वाचून 
समजावून घ्यायचे आहे, त्याने ए डॉल्स हाऊस 
वाचावे व ज्याला ते खोलात जाऊन जाणायचे 
आहे त्याने सर्व इव्सेन नीट वाचावा असे म्हणणे 
चूक ठरणार नाही. रेनेसांस ते एकोणिसाव्या शत- 
काच्या सुरुवातीपर्यंत किंवा फ्रेंच राज्यक्रांती पर्यंत 
जी पहिली आधुनिकता निर्माण झाली तिच्या 
संदर्भात दांते, शेक्सपीयर, मोलिएर, ग्योएथे, रूसो 
यांना जे स्थान आहे तितक्रेच मानाचे स्थान दुसऱ्या 
आधुनिकतेच्या संदर्भात हेन्रिक इव्सेनला आहे 
आणि ते जवळजवळ निविवाद आहे. 

याचा अर्थ असा नाही, की इग्सेनविरोधो असा 
सुर कधी नव्हता किंवा आज नाही. तो त्याच्या 
हयातीत होता तसा थोडाफार आजही आहे. पण 
तोही जाणून घेण्यासारखा आहे. कारण त्यातून इ्से- 
नने आधुनिक साहित्याला कोणत्या वळणाने जायला 
लावले हे स्पष्ट होते. 

लंडन येथील वाँडव्हिअ नाट्यगृहातील २० एप्रिल 
१८९२ चा हेडा गाब्लर या शोकान्तिकेचा प्रयोग 


जीवन, नाटक आणि जीवन 


झाल्यावर इंग्लिश वृत्तपत्रांनी उडविलेली टीकेची 
झोड नमुनेदार तर आहेच, परंतु आधुनिक साहि- 
त्याला पुढे लागू पडणारीही आहे. 

* हे नाटक पाहाणे म्हणजे शवागृहाला भेट देण्या- 
सारखेच होते.. कॉपरच्प़ा कोचांवर, वाकुल्या दाख- 
वित ती सारी पात्रे पहुडली होती. आपण त्यांना 
आपले समजावे म्हणून वाट पहात. खोटारडे पुरुष, 
दुष्ट बायका, विश्वासघातकी मित्र, वासनेने लिड- 
बिडलेली, स्वतःविषयीच बडबडणारी ... काचेच्या 
पडद्याआड एकमेकांवर जणू रचलेली. यासाठी आपण 
धन्यवादच द्यायला हवेत. काय भयानक कथा ! काय 
घाणेरडे नाटक ” -डेली टेलिग्राफ 

“ निराश्यावादाचे बीभत्स भयस्वप्न ... नाटक 
केवळ अनैतिक दुर्गंधी वायूचा घाण फवारा आहे 
... हेडा गाब्लरचा आत्मा म्हृणजे बरबटलेल्या 
मानवी वासनांमधील ( किड्याची ) वळवळ 
- पिक्‍्टोरिअल वर्ल्ड. 

“लबाड आणि मूर्ख माणसांची कंटाळवाणी घाल- 
मेल ?” -पीपल. 

*“ अधम आणि ओंगळ तत्त्वज्ञान. ..पाप आणि 
विकृती यांच्या छायाचित्रणाद्वारे केलेला विघातक 
खोडसाळपणा ” -सॅटरडी रिव्ह्यू 

* स्मशानयात्रेतील विदूषक ( इब्सेन ). . . अगदी 
शद्ध गाढवपणा, अंगभूत थिल्लरपणा आणि अधमता, 
ढोंगी फालतूपणा याबाबतीत बोस्टनची कुठलीही 
कादंबरी किवा लंडनचे दीडदमडीचे कादंबरीवजा 
चोपडे, हेडा गाब्लरवर मात करू शकणार नाही” 
-इलस्ट्रेटेड लंडन न्यूज. 

ही मते तत्कालीन पारंपरिक माणसांची होती 
असे म्हणता येईल. पण आधुनिक साहित्यिकांत 
श्रेष्ठ मानल्या गेलेल्यांपैकी काहींनीदेखील इब्सेन- 
विरोधी सूर लावलेला आहे. आनंल्ड ब्रेनेटला उत्त- 
रोत्तर ही नाटके ' रंगमंची ' झालेली वाटतात. 
मेटसला त्यात संगीत आणि काव्याला वाव नाही 
म्हणून ती असमाधानकारक वाटतात. टी. एस्‌. 
एलियट इन्सेनचे मोठेपण मान्य करतो, पण ते फार- 
काळ टिकणारे नाही असे बजावतो. ब्रेर्तला इब्सेनचे 
नाटक मध्यमवर्गीय, १९ व्पा शतकातील अंधश्रद्धांनी 
ग्रासलेले आणि फार थोडे सांगणारे वाटते. त्याच्या 
लग्न न करणाऱ्या आत्महत्त्यारी नागरिकांचे दुःख 

न. भा. ४ 


र्ष 


थोड्याशा प्रबोधनाने संपू शकेलसे त्याला वाटते. 
आज इव्सेन न मानवणाऱ्यांना, त्याच्या नाटकातील 
जग अविद्ववसनीपर वाटते. संविधानकाला त्यांत 
अवास्तव महत्त्व दिले गेल्यासारखे वाटते. दोन 
जोडप्पांमधील खेळ एवढीच त्याची चौकट वाटते. 
इब्सेनचा प्रतीकवाद मूलगामी असला तरी कंटाळ- 
वाणा वाटतो. स्त्रियांना भरपूर स्वातंत्र्य हवे, 
वांशिक्र गुप्तरोग वाईट आहे, मर्सी किलिंग उचित 
आहे, कुंडातील पाण्यातुन रोगजंतू बाहेर ठेवा इ. 
इब्सेनीय विचार आज शिळे वाटतात. अन एनिमी 
ऑफ दि पीपल म्हणजे क्षुद्र मध्यमवर्गीयांचा जाहीर- 
नामा, थोडक्यात आज इब्सेनच्या पुढे आपण 
गेलेलो आहोत. नसलो तर जायला हवे. असा या 
आधुतिकांच्या म्हणण्याचा रोख असतो. 


ही सर्वे टीका आज आपण समजू शकतो. 
पण त्यामुळे आपली आधुनिकता समजावून घ्यायची 
असेळ तर इब्सेन समजावून घेतला पाहिजे, 
या वस्तुस्थितीला बाध पोहोचत नाही. माक्‍संचेही, 
असेच नाही काय ? त्याचे विचार आवडोत न 
आवडोत, ते बरोबर असोत किंवा नसोत ते 
आपल्याला समजावून घ्यावेच लागतात. कारण 
त्याशिवाय आपल्या काळातील अत्यंत महत्त्वाच्या 
अनेक घडामोडींचा अथच आपणाला लावता येत 
नाही, मग त्यांचे मूल्यमापन करणे तर दूरच राहो. 
श्रेष्ठ साहित्य कोणते याचे काही ' आधुनिक ' 
निकष आहेत. श्रेष्ठ साहित्यकृती वादग्रस्त असते, 
परंपरांना धक्का देणारी असते, सोंदर्याच्या किवा 
सौंद्येवादाच्या मायाजालाला दाद न देता उघड्या 
नागड्या वास्तवाला भिडणारी असते, ती भतितरल 
मनोवस्थांचे, मनोविकृतींचे चित्रण करते, मानवी 
जीवनातील जटिलता तितक्याच गुंतागुंतीने प्रकाशित 
करते, जीवनाच्या अबोध आणि गूढ आंतरिकतेचा 
शोध घेते, आदर्श आणि सुबोध असण्यापेक्षा ती 
वास्तव आणि दुर्बोध असणे पतकरते हे ते निकष 
होत. हे निकष आपण कोणा एकाच साहित्यिका- 
पासून उचलले आहेत असे सांगावयाचे झाले, तर 
इब्सेनखेरीज दुसरे नाव घेता येणार नाही. 


आत्मशोध घेणारे, स्वतःतील 'स्व' ला साकार 
करू पाहणारे आणि सभोवतालीच्या रूढिग्रस्त, 


|. 


ढोंगी, पोकळ समाजावर कडाडून टीका करणारे 
जीवन इब्सेन जगला. 
“मला पळविले आहे. 
सपाटीवरील जीवनात मला नाहो रस. 
या उंचीवर येथे आहेत स्वातंत्र्य अन्‌ ईवर. 
आणि माणसं बसलीत्‌ चांचपडत दऱ्याखोऱ्यांत ” 


१८५९ साली ऐन तारुण्यातच इब्सेनला त्याचे 
अंतःसुत्र गवसले. “ उंचीवरती ” या त्याच्या दीघं- 
कवितेच्या अवेरीस तो एका असाधारण उंचीवर 
जाऊन पोहोचला, जेथून गीतेतील स्थितप्रज्ञासारखा 
जणू तोही म्हणू शकत होता : 
“सर्व गद वासना अन्‌ मोकाट इच्छा 
माझ्या चित्तातुन आहेत झाल्या पसार 
नव्याने जन्मलेला मी उभा आहे येथे 
माझ्या जवळ आणि ईदवरानजीक, 7? 


एकदा सापडलेली ही मनोवस्था पुढे इब्सेनने 
आयुष्यभर जतन केली. स्वतःला साकार करणे हेच 
प्रत्येक व्यक्तीचे परम कतंव्य आहे हे तो शवटपर्यंत 
सांगत राहिला. काव्यमय मुलायम भाषेतून, खड- 
सावून, काही वेळा उच्चरवाने संतापून, वैतागून; तर 
काही वेळा प्रेक्षकाला, वाचकाला, विश्वासात घेऊन 
गूढ हळव्या शब्दांत, एका तथाकथित डाव्या विचार- 
सरणीच्या राजकारणी व्यक्तीचे त्याने दि लोग 
ऑफ यूथमध्ये वाभाडे काढले; तर उजव्या विचार 
सरणीचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या एकाचा भंकसपणा 
त्या दि पिलसं ऑफ सोसायटीत झोडपला; ए डॉल्स 
हाऊसमध्ये त्याने विवाहसंस्था, कुटुंबसंस्था यांच्या 
अर्थपुर्णतेबद्दल प्रश्‍न उपस्थित केला; तर घोस्ट्स्‌मध्ये 
निघेणतेने भूतकाळाच्या पाशवी शवतीवर, धामिक 
थोतांडावर हल्ला केला; अन एनिमी ऑफ दि 
पीपलमध्ये केवळ लोकांना चुकीच्या मार्गाने 
नेणाऱ्या नेत्यावर टीका नाही, तर कोकरांप्रमाणे 
वागणाऱ्या माणसांवरही टीका आहे. पण या अगदी 
समस्याप्रधान सामाजिक टीका करणाऱ्या नाट- 
कांचेही सुत्र एकच आहे, जे ब्रान्द आणि प्येरग्यून्टचे 
आहे आणि उत्तरकालीन सार्‍या नाटकांचे आहे. 
प्रत्येक व्यक्‍तीने स्वतः कोण आहोत याचा शोध 
घेतला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे स्वत:चे व्यक्तिमत्त्व 
घडविले पाहिजे हे ते सुत्र. ज्याचे आवाहून रंग- 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९ 


भूमीच्या माध्यमामाफंत देशोदेशी पोहोचले ते 
“ भारतीय ' रंगाचे तेजस्वी सुत्र. 

उंच बर्फाच्छादित शिखरे, विशेषतः तेथे येणारा 
मृत्यू आणि “ स्व ' चा शोध घेणारी पात्रे ही इ्से- 
नच्या नाटकांत शेवटपर्यंत येतात. अगदी शेवटच्या 
व्हेन वुई डेड अवेकन या नाटकात तर नाटकाचा 
नायक आनेल्ड रूबेक जणू इव्सेन स्वतःच आहे. 
जसा ब्रान्द म्हणजे इब्सेनच होता. या वृद्ध यशस्वी 
शिल्पकाराचे कोवळया मायाक्षी झालेले लग्न काही 
रंगत नाही. नॉर्वेला तो परततो तेव्हा त्याला त्याची 
जुनी मैत्रीण इरीन भेटते. ती त्याला हिमपर्वतात 
चलण्याचे आवाहन करते. ते डोंगरात वर चढत 
येतात. वाटेत त्यांना माया आणि तिचा शिकारी 
मित्र उल्फएम्‌ भेटतात. पण ती दोघे खाली निघून 
जातात. खाली, नित्याच्या जगतात. आरनेल्ड आणि 
इरोन परवतशिखराकडे जात राहातात. आणि ब्रान्द 
प्रमाणेच हिमकडे कोसळून त्याखाली मरण पावतात. 
इतरांना जो मृत्यू वाटतो त्यात त्यांना जीवन साप- 
डते. सामान्य माणसे ऐहिक देहाला, नित्य व्यावहा- 
रिक जीवनालाच जीवन समजतात ; परंतु आनेल्ड 
आणि इरीन देहाचे ऐहिक जीवन संपते तेव्हाच खरे 
आत्मिक जीवन सुरू होते हे जाणतात, 

ब्रान्द जेथे सुरू होते व संपते तेथेच व्हेन वुई 
डेड अवेकन येऊन ठेपते. म्हणजे इब्सेनच्या नाट- 
कांचा प्रवास हे एक भले मोठे वर्तुळ आहे आणि 
याचे कारण इव्सेनच्या सर्व नाटकांमागे एकच 
शां गा-दषंन-आहे, हे आहे. ब्रान्द हे जसे त्याचे 
आध्यात्मिक आत्मचरित्र आहे तसेच व्हेन वुई डेड 
अवेकन हेही त्याचे आध्यात्मिक भात्मचरित्रच 
आहे. हेडा गान्लरमधला टेसमान एक असमाधान- 
कारक नवरा आहे. लिटल ईयोल्फ मधील आल्मस 
स्वत:ला हरवून बसलेला आहे, ब्रान्द, ग्रेगसं वेले, 
डॉ. इटोकमान तर ज्यांच्यावर प्रेम करतात त्यांनाच 
दुःखी करतात, अहंकाराने ग्रस्त असणारे ह्यालमर, 
एंगार, लिंगस्ट्राट तर प्रसिद्धीच्या नादात स्वत:च्या 
पत्नीकडेच दुलंक्ष करणारे सोलनेस आणि बोकमान 
हे सारे इन्सेनच्याच व्यक्तिमत्त्वाचा प्रवास आहेत. 
आधुनिक रंगभूमीवर प्रसिद्ध पात्रे म्हणून ते वावर- 
तात, हे कलावंत इब्सेनचे मोठेपण आहे. ही सारी 
पात्रे स्वतःचा शोध घेतात, आनेल्डमध्ये हा शोध पुणे 


जीवन, नाटक आणि जीवन 


होतो. प्रेमाचा त्याग म्हणजेच जीवनाचा त्याग हे 
आनेल्डला अखेरीस उमजते. जसे ते ब्रान्दला उमजते. 


* स्व'चे संरक्षण करणे. त्याला इतर ऐहिक 
मोहांपासुन दूर ठेवून शुद्ध राखणे. स्वत:शी प्रामा- 
णिक राहाणे. ही निष्ठा इब्सेनची जगद्विख्यात 
स्त्रीपात्रेदेखील साकार करतात. नोरा अपघाताने का 
होईना जागी होते आणि 'स्व'च्या अंतःप्रेरणेंचा 
मागोवा घेत घर सोडून बाहेर पडते. परंतु है करू 
न शकणार्‍या आल्विगचे जीवन बरबाद होते. अर्थात्‌ 
स्वतःच्या अंतप्रेरणेचा शोध घेताना मृत्यूलाही 
सामोरे जावे लागते; जशी रिबेका वेस्ट जाते. काही 
वेळा तर हा आत्मशोध 'टू कमिट मॅडनेस ? या 
स्वरूपाचा होतो. ( स्ट्रिंडबर्ग, दोस्तएवस्को, काफ्का 
यांना असेच वाटते, ) सामान्य व्यावहारिक जीव- 
नाच्या चौकटीत वेडसर ठरेल असे काही तरी 
(इरॅशनल) करावे असे माणसाला आत, खोलवर 
कुठेतरी वाटत असते. इव्सेनचे नायक-नायिका हे 
करतात. सामाजिक प्रचलित रूढी, समज यांना 
स्फोटकपणे धुडकावून लावतात. ते वेड्यासारखे 
वागतात. एमा बोवारी, अना कारेनिना, डोरोथी 
ब्रूक यांना समजावून घेऊ शकणारा एकोणिसाव्या 
शतकाअखेरीचा वाचक-प्रेक्षक इब्सेनच्या नायक- 
नायिकांना समजावून घेऊ शकला नाही तो याचमुळे. 
अर्थात्‌ तो सेझानच्या डिस्टॉर्शनलाही समजावून 
घेऊ शकला नाही. इब्सेनच्या नायिका, एलिदा 
वांगेल, रिबेका वेस्ट, नोरा, हेडा गाब्लर यांनी तो 
गांगरून गेला. स्वतःला मूल होण्याबद्दल तिडिक अस- 
णारी आणि प्रयोगांमागे धावणारी हेडा तर इतकी 
आधुनिक स्त्री होती, की तिच्यामुळे तो चक्रावूनच 
गेला. 


असामान्य व्यक्तींच्या जीवनातील असामान्य 
घटनांचे आकर्षण . इन्सेनला नव्हते. तसे असते तर 
आधनिक वाडू्मयावर त्याचा विलक्षण ठसा उमटला 
नसता. इब्सेनला आकषेण होते सामान्य माणसांच्या 
जीवनातील असामान्य घटनांचे. सामान्य माणसांच्या 
जीवनातील हिराँइझमचे. राजेरजवाडे, वीर योद्धे 
यांच्याभोवती रेंगाळत बसणारे सरंजामी, अ्ध॑मध्य- 
य॒गीन नाटक आणि साहित्य त्याने आधुनिक केले, 
समकालीन केले. साहित्यसेवेच्या पहिल्या काल- 


२७ 


खंडात ऐतिहासिक वृत्तबद्ध नोटके त्याने लिहिली, 
नाही असे नाही; परंतु ती लिहिणे सोडले तेव्हाच 
इन्सेन खरा इव्सेन झाला. सामान्य माणसाची 
असामान्य शोकात्मिका रंगविणारा इब्सेनच जगाच्या 
परिचयाचा झाला. 

बोदलेरप्रमाणे तो जाणीवपुर्वक वुद्धयाच आघु- 
निक बनला, सामान्य माणसाचे जीवन त्याने प्रथम 
रंगभूमीवर आणले. सामाजिक ढोंगांवर आसुडाचे 
फटके मारले. नाटकांचे संवाद त्याने बोलीभाषेत 
आणले. नैसर्गिक संभाषणाप्रमाणे ते संवाद चुरचुरीत 
आणि स्फोटक केले. प्रतीकांचा प्रभावी उपयोग केला. 
हे सारे खरे आणि अगदी महत्वाचेदेखील; पण सर्वांत 
मुख्य गोष्ट म्हणजे इब्सेनने आधुनिक व्यक्तिरेखा 
निर्माण केल्या. नोरा, हेळेत आल्विग, रिबेका 
वेस्ट, अग्निस, एलिदा वांगेल, रीटा आल्मेस॑, एला 
रेंटहाईम, ब्रांद, प्येर ग्यून्ट, ओल्स्वाल्ड, हालवडं 
सोलनेस, टॉमस इटोकमान, बोकेमान, आनेल्ड 
रूबेक यांच्यासारख्या विलक्षण आणि अविस्मरणीय 
अद्या आधुनिक व्यक्तिरेखा. शेक्सपीयर आणि 
मोल्िएरनंतर इतक्या संस्मरणीय व्यक्तिरेखा 
निर्माण करणारा नाटककार इव्सेनच होता 
आणि आजही तोच आहे. या व्यक्तिरेखा रंग- 
मंचावर आल्यापासुन त्यांनी प्रेक्षकांना भारून टाकले 
आहे. इन्सेनने जी क्रांती घडवून आणली ती या 
व्यक्तिरेखांमाफेत आणि रंगभूमीवर. प्रभावी नाटके 
थिएटरमध्ये प्रेक्षकांचे परिवर्तन घडवून आणू शक- 
तात. एखादी जादू करावी तसे घडवून आणतात. 
निर्भेळ करमणुकीच्या पलिकडे नाटक जाऊ शकते, 
आणि समाजपरिवतनात सहभागी होऊ शकते, हे 
त्याने पुरेपूर ओळखले. आपले वैयक्‍तिक आणि 
सामाजिक जीवन नव्याने घडविले पाहिजे, नव्या 
वाटा चोखाळल्या पाहिजेत, नव्याने आपण स्वत$ला 
शोधले पाहिजे या जाणिवा एवढ्या मोठ्या 
प्रमाणावर आणि इतक्या सहजगत्या त्याच्याखेरीज 
कोणीच साहित्यिक, विचारवंतांनी विसाव्या शत- 
कातील माणसाच्या मनात पेरलेल्या नाहीत; अगदी 
माक्‍संनेही नाहीत. इब्सेन कोणाचा मागोवा घेत 
नाही; अज्ञात किनारे शोधण्यासाठी तो बाहेर 
पडलेला आहे हे त्याच्या समकालीन समीक्षकाचे- 
हान्सचे-उद्‌्गार फार मार्मिक आहेत. 


अनुक्रमणिका 


ण्श्ट 


इब्सेनच्या व्यक्‍्तिरेखांमधील आधुनिकता समजा- 
वून घेणे सोपे नाही. त्यासाठी आधुनिक मनो- 
विदलेषणाचे हत्यार वापरावे लागते. प्रतीक- 
वादाची ओळख करून घ्यावी लागते. यासाठी 
पहिले क्रांतिकारक पाऊल उचलले ते मनोविरले- 
षणाच्याच सवेश्रेष्ठ आचार्याने, खुद्द सिग्मंड फ्रॉईडने. 
त्याने केलेले रोझमसंहोल्म या नाटकातील व्यक्‍्ति- 
रेखांचे विश्‍लेषण त्याच्या ईडिपस या नाटकातील 
ञ्यक्‍्तिरेखांच्या विश्‍लेषणाइतकेच संस्मरणीय आणि 
विचारप्रवतक ठरले आहे. 

रोझमर्सहोल्म येथे रिबेका आणि रोझमर हे वर्ष- 
भर एकत्र राहातात, पण ही विशुद्ध बौद्धिक मैत्री 
आहे. जेव्हा रोझमर विवाहाचा प्रश्‍न काढतो तेव्हा 
रिबेका नकार देते. ज्यासाठी रिबेका धडपडत 
होती तो क्षण येताच ती नकार का देते? फ़रॉई- 
डच्या मते हा मूलभूत प्रश्‍न आहे. “ हाच आहे या 
प्रकारातील भयानक भाग. जीवनातील सर्वोच्च 
आनंद :माझ्या पुढयात उभा ठाकला असता माझे 
हृदय बदललेय्‌... माझा भूतकाळ मला दूर खेच- 
तोय,!” ह्या रिवेकाचा उद्गार फ़रॉईड पकडतो आणि 
त्यावर विस्तृत भाष्य करतो. 

प्रेमाची परिणती शारीरिक मीलनात होण्याच्या 
बेतात असतानाच रिबेका नवे रूप घेते. तिची सद- 
सद्िविवेकबुद्धी जागी होते. तिच्या मनात अपराध- 
भाव दाटून येतो आणि तिला आनंद उपभोग देत 
नाही. रोझमरच्या प्रभावामुळे आपले पंख छाटल्या- 
सारखे होतील ही तिची भीती फ्रॉईड खरी मानतो. 
बीटाला-रोझमरच्या बायकोला- आपण फसवितो 
आहोत असे वाटून रिबेकाच्या मनात अपराधभाव 
निर्माण होतो. त्याला फ्रॉईड महत्त्व देतो, पण 
त्यांच्या मते खरे रहस्य रिबेकाच्या “ भूतकाळात 
दडलेले आहे. तिचा दुसर्‍या एका माणसाशी कधी 
काळी लॅंगिक संबंध आला आहे हा तो भूतकाळ. 
खरा अपराधभाव निर्माण होतोतो या घटनेमुळे. 
अर्थात इब्सेनने हे नुसते सुचित केले आहे. 

आपण डाँ. वेस्टची अर्नंतिक संबंधातुन झालेली 
मुलगी आहोत, हे रिबेकाला ठाऊक नसते. त्यामुळे 
डॉ. क्रॉलकडून जेव्हा तिला हे कळते तेव्हा ती समूळ 
हांदरते. याचे कारण ती डॉक्टर वेस्टची मुल्गी 
आहे है जरी क्रांलला माहीत असले, तरी डॉ. 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९ 


वेस्टचे आणि तिचे असलेले अनेतिक वैषयिक संबंध 
फक्त तिलाच माहीत आहेत. हा भूतकाळ तिला 
रोझमरश्ी विवाहबद्ध होऊ देत नाही. त्यांचे मीलन 
घडू देत नाही. तिचा भूतकाळ-ज्याची काहीच 
माहिती रोझमरला नाही- रोझमर जरी विसरून 
जायला तयार असला, तरी रिबेकालाच ते शक्‍य 
नाही. तिचा अपराधभाव ईडिपसच्या अपराध- 
भावासारखाच गर्द आहे. तिला मिळालेला आनंद 
अपराधातून मिळालेला आहे. म्हणून आनंदच तिला 
उध्वस्त करतो. 

६ इनसेस्ट 'चे हे ज्ञान होण्यापूर्वीच रिबेका 
इतक्या ठामपणे रोझमरच्या विवाहमागणीला 
नकार कसा देऊ शकते ? फ्राईड याचे असे उत्तर 
देतो, की रिबेकाच्या मनात खोलवर तिची आई 
आणि डॉ. वेस्ट यांच्या घनिष्ठ नात्याचा ठसा 
उमटलेला आहेच. त्यामुळे तिच्या आईची जागा 
घेताना, डॉ. वेस्ट्ची सखी होतानाच तिच्या मनात 
अपराधभाव घर करू लागतो. रोझमरच्या प्रेमात 
पडणे, त्याच्या पत्नीविषयी तिला कटवडपणा वाटणे, 
यातून इतिहासाचीच पुनरावृत्ती होण्याची भीती 
तिला वाटते आणि ऐन मीलनाच्या प्रसंगीच तिचा 
अपराधभाव नकाराचे रूप धारण करतो. 

डॉ. वेव्टच्या प्रभावाखाली रिबेका मुक्‍त चिंतक, 
नीतीला धुडकावून लावणारी बनते, तर रोझ- 
मरच्या प्रेमामुळे ती सदसद्विवेकबुद्धी आणि 
उदात्तता असणारी बनते. नाट्यमय परिवतेन 
ते हे. मनोविश्‍लेषण करणार्‍या मानसवंद्यांना घरात 
नोकराणी म्हणून क्षिरणाऱ्या मुलींना घराची माल- 
कोण दिसेनाशी होण्याचे आणि तिची जागा स्वतःला 
मिळण्याचे स्वप्न कसे पडते आणि ते किती अनेंक 
मुलींना पडू शकते हे माहित असते. फ्रॉईडच्या मते 
या स्वप्नाचे, या वास्तवाचे आविष्करण करणारे 
रोजञमसंहोल्म हे संवश्रेष्ठ नाटक आहे. अश्याच खऱ्या 
घटनांनी भूतकाळ व्यापलेला असतो त्यामळे रिबेका- 
सारख्यांची शोकान्तिका होते. न 

फ़रॉईडिअन मनोविइ्लेषणाचा आधार घेऊन इब्से- 
नच्या अनक नाटकांचा अन्वयार्थ आज लावता येतो. 
इब्सेनच्या नाटकांची खोली, गहनता, खरोखरीच 
किती आहे ते यामुळे कळते. इन्सेननंतर आणि फ़राइ- 
डच्या या भाष्यानंतर आपल्या आधुनिक साहित्यात, 


जीवन, नाटक आणि जीवन 


मनोविकृतींचे धागे, सुप्त लेंगिक भावनांचे थर, 
नेणिवेचा शोध, यांचे आविष्करण करणे प्रमुख 
उद्दिष्ट होऊन बसले आहे. आजतागायत हे उद्दिष्ट 
अबाधित आहे. इतके, कौ आजचा सामान्य वाचक 
त्याला कंटाळला असला, तरी त्याच्याविस्द्ध ब्र 
काढायची कोणाची छाती नाही. 

अबोधमनाचा शोध घेण्याच्या ताकदीमुळे इव्से- 
नची पात्रे आधुनिक झाली तशीच प्रतीकांचा वापर 
केल्यामुळे ही नाटके आजही आकर्षक ठरली आहेत. 
ब्रान्द, मास्टर बिल्डर, लिटूळ ईयोल्फ, जॉन 
गॅब्रिएल बोकेमात, व्हेन वुई डेड अवेकन यांसारख्या 
नाटकांना खास प्रतीकात्म ( 57110010 ) नाटके, 
म्हटले जाते. इव्सेनच्या हयातीतच फ्रेंचांनी हे 
विक्षेषण त्यांना चिकटविलळे ते आजही तसेच 
चिकटून आहे. हे विशेषण चूक नाही. तेः पुरेसे 


नाही ही खरी अडचण आहे. वाइल्ड डकमधील 


वनहंसी, रोझमसंहोल्ममधील शुभ्राइव, ब्रान्दमधील 
ससाणा आणि हिमचर्चे, घोस्टसमधील आग, 
यांच्यासारख्या प्रतीकांची चर्चा आजही समीक्षक 
चविष्टपणे करीत असतात. ससाणा म्हणजे वासना- 
मय प्रेम आणि हिमचचे म्हणजे प्रेमाचा निषेध, 
हिंमचर्चमुळे म्हणजे प्रेमहीन जीवनामुळे ब्रान्द 
आणि गेडला मृत्यू येतो, अश्या प्रकारची चर्चा 
आजही महाविद्याल्यांतूत होते आणि ह्यात अड- 
चणीचे असे काहीच नाही. प्रतीकात्मतेमुळे इन्सेनची 
नाटके अधिक जिवंत झाली आहेत एवढेंच लक्षात 
ठेवले पाहिजे. 

इब्सेनच्या प्रतीकात्म नाटकांना संविधानक असे 
काही नाही. नाट्यमय कुती अशी नाही. हो नाटके 
नॉर्वेच्या पाशवंभूमीवर घडत नाहीत तर चिरंतन- 
तेच्या पाइवंभूमीवर घडतात. संघषे हा नाटकाचा 
प्राण मानला जातो. तेही येथे लागू पडत नाही. 
इव्सेनचा उद्देश संघर्ष रंगविष्यापेक्षा सुष्टता आणि 
दुष्टता यांचे त्याला जे दशन घडले आहे, ते प्रेक्षकांना 
घडविण्याचा दिसतो. प्रतीकात्म म्हणून संबोधली 
जाणारी सारी नाटके इब्सेनच्या अंतरात्म्यातून 
उंमललेली वाटतात. दरीतल्या जगण्यापेक्षा उंचीवर 
आलेला मृत्यूच अर्थपूर्ण ठरतो. उंचीवर जाण्याची 
चूक करण्यातच साथंकता असते, असे ही नाटके 


सांगत राहातात. 


२९ 


त्यांच्या नाटकांतील प्रतीकांचा होणारा उदोउदो 
इब्सेनला तितकासा पटत नव्हता. एन्स्ट॑ मोट्त्स 
फेल्डला तो एकदा म्हणाला की “ माझ्यावर लादली 
जाणारी अ्थंगहनता आणि प्रतीके थक्क करणारी 
आहेत. मला नुकतेच एक पत्र आले आहे. त्यात 
एकाने विचारले आहे, की सौ. सोलनेसच्या नऊ 
बाहुल्या म्हणजे नऊ विद्यांच्या नऊ देवता तर 
नव्हेत ? आणि मेलेले जुळे, माझे स्कॅडिनेव्हियाचे 
प्रेम. आणि माज्षा वैयक्तिक आनंद तर सुचित करीत 
नाहीत ना ? काहींनी तर विचारले आहे, की सेंट 
पॉलच्या पत्रांशी आणि बुक ऑफ रेव्हेलेशनशी 
त्यांचा काही संबंध आहे काय ?- आणि याविषयी 
मला तर काहीच माहिती नाही...... मी जे काय 
लिहितो ते वाचक धड वाचूच शकत नाहीत का ? 
मी फक्त माणसांविषयी लिहितो. प्रतीकवादी 
पद्धतीने नाही. लोकांच्या आंतरिक जीवनाविषयी 
मला जसे कळते, तसे माणसांच्या मनोव्यापारा- 
विषयी मी लिहितो. जिवंत माणसे मी रंगवितो. 
इन्सेनच्या प्रतीकात्मतेविषयी हे खुद्द त्याचे. शब्द 
पुरेसे बोलके ठरावेत. 

अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट ही आहे, की काहीतरी 
कथानक आधी तयार आहे आणि त्याचे नाटकं 
करताकरता तंत्र म्हणून प्रतीकांचा वापर इब्सेन 
करीत जातो असे होत नाही. प्रतीकात्मता ही 
त्याच्या नाटकांतून अंगभूत असते. त्याचे सुरुवातीच्या 
कालखंडातील ' ब्नान्द ! याचे उत्तम उदाहरण आहे. 
या नाटकातील तरुण धर्मोपदेशक ब्रान्द डोंगर-दर्‍्यांत 
हिंडताना त्याच्या बालमित्राला- एयनार आणि 
त्याची वाग्दत्त वधू अँग्निस यांना- भेटतो. त्यांच्या 
ऐहिक भोगवादाचा धिक्कार करतो. पुढे जाताना 
ब्रान्दला गेडं नावाची वेडसर मुलगी भेटते. तिला 
ससाण्याने झपाटलेले असते. ती त्याला तिच्या हिम- 
चर्चकडे घेऊन जाते. पण वाटेतच ब्रान्द त्याच्या 
जन्मगावी जातो. तेथे दुष्काळ पडलेला असतो. गाव- 
कर्‍्यांच्या अश्रद्धेमुळे दुष्काळ ओढविला' आहे असे 
तो. गावकऱ्यांना सांगतो. याच सुमारास भारावलेली 
ऑग्निस ब्रान्दबरोबर येते. त्याच्या प्रेमात पडते व 
त्याच्याशी लग्न करते. काही काळ ब्रान्द गावातच 
राहातो. धर्मोपदेशक म्हणून काम करतो. परंतु हे. 
वास्तव्य दुःखान्त ठरते, ऑँग्निसला होणारे मूल 


1-८) 


कडाक्याच्या गारठ्यामुळे मरण पावते व दु:खा- 
तिरेकाने ऑँग्निसही मरते. 

यावेळी ईश्‍वर हिमशिखरानिकट असलेल्या 
चर्चमध्ये असला पाहिजे ही भावना ब्रान्दला घेरते. 
तो गावकऱ्यांना आपल्या मागे चलण्याचे आवाहून 
करतो पण ते त्याला दगडांनी मारतात. गाव सोडून 
निघालेल्या जखमी ब्रान्दला वाटेत गेडं भेटते. 
त्याच्या अंगावरचे रक्‍त पाहून ती त्याच्याकडे 
सहानुभूतीपूर्वक पाहू लागते. ब्रान्द हा तिला तिचा 
त्राताही वाटू लागतो. 

सुर्योदय होतो तेव्हा ब्रान्द आणि गेडं वाटचाल 
करीत हिमचर्चपाशी येऊन पोहोचलेले असतात. 
त्यांचा प्रवास संपलेला असतो. ससाणा आपल्या 
अंगावर येतो आहे असा भास होणारी गेडं बंदुकीची 
गोळी झाडते. त्यामुळे सांखळलेल्या हिमप्रपाताची 
कोंडी फुटते व त्यात हिंमचचं वाहून जाते. त्यातच 
दोघेही मृत्युमुखी पडतात. इच्छाशक्‍्तीमुळे मुक्‍ती 
मिळत नाही तर ती मिळते तरी कशामुळे या 
ब्रान्दच्या अखेरच्या प्रश्‍नाला आकाशवाणी उत्तर 
देते, की प्रेमाच्या ईश्‍वरामुळेच माणसाला मुक्‍ती 
मिळते. 

ब्ञान्दचा हा प्रवास पाहाताच आपल्याला कळून 
येते, की इब्सेनचे हे नाटक प्रतीकात्म कलाकृती 
म्हणून गोरविले जाते. ते पिडानेच प्रतीकात्म आहे. 
ब्रान्दच्या व्यक्‍्तिरेखेपासुनच ती निर्माण होते. प्येर 
ग्यंट, मास्टर बिल्डर, लिटल ईयोल्फ, व्हेन वुई 
डेड अवेकन यासारख्या सार्‍या प्रतीकात्म नाटकात 
हेच घडून आलेले दिसते. प्येर ग्यूंट प्रतीकात्म होत 
जाते, त्यातील खास नॉर्वेजिअन थाट बाजूला 
राहून ते विश्वात्मक होत जाते, याचे कारण मुख्य 
व्यक्तिरेखा प्येर ग्यूंट हीच प्रतीकात्म होते. शेली 
कवीसारखी स्वप्नसृष्टी आणि वास्तव यांच्यातील 
रेषा ती पुसुन टाकते. दैवी शक्‍ती आणि मानवी 
वासना, माणसाचे सुप्त अंतरंग आणि त्याचा 
पाशवीपणा यांच्या संघर्षाचे प्रतीक म्हणजे प्येर 
ग्यूंटचा प्रवास असे होऊन जाते. इब्सेन कवी 
असल्यामुळे त्याची. नाटके मुळातूनच प्रतीकात्म 
होतात आणि तो अस्सल नाटककार असल्याने ती 
जिवंत व्यक्तींची नाटके ठरतात. जिथे इब्सेनमधील 
समाजचितक नाटकाला जन्म देतो तेथे ती नाटके 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९ 


सरळ सामाजिक नाटकांचे रूप धारण करतात, 
असा हा प्रकार आहे. 

इव्सेनची प्रतीकात्म नाटके साहित्यिकदृष्ट्या 
अत्यंत श्रेष्ठ दर्जाची आहेत. तरीपण इव्सेन 
सुरुवातीस आपल्या आधु निकतेचा प्रेषित ठरला 
तो प्रामुख्याने- त्याच्या सामाजिक समस्याप्रधान 
नाटकांमुळे, ही गोष्ट दृष्टिआड करताच येत नाही. 
१८६६ मध्ये ब्रान्द प्रकाशित झाले. त्याने स्कँडि- 
नेव्हिया दणाणून सोडला. त्याच्या चार आवृत्त्या 
भराभर आल्या. एक क्रांतिदृत म्हणून त्याचे अमाप 
कौतुक झाले. मृत विचार आणि परंपरा यांच्या- 
विरुद्ध उठणारा ब्रान्द तरुणांचे दैवत झाला. आजही 
ब्रान्द झपाटून टाकते. अँटि-हिरो, न-नायक, म्हणून 
आपण ब्रान्दकडे पाहू शकतो. प्रस्थापित ख्त्रिश्‍चॅनिटी 
सोडून नवे जीवनदक्मंन देऊ पाहाणाऱ्या नीच्छे, 
हायडेग्गरचा तो पुर्वसुरी वाटू हकतो, भारतीय 
वाचकाला तर ब्रान्द त्याच्या एकाकी ईशवरशोधा- 
मुळे फार जवळचा वाटतो. कमंकांड विरुद्ध ब्रह्म- 
साक्षात्कार असे दंद्र त्याला ब्रान्दच्या संघर्षात जाणव 
शकते. हे सारे खरे. इतर प्रतीकात्म नाटकांबाबतही 
असे काही म्हणता येईल, परंतु इव्सेन क्रांतिकारक 
आधुनिक ठरला आणि त्याची कोर्ती आंतरराष्ट्रीय 
झाली ती त्याच्या समस्याप्रधान सामाजिक 
नाटकांमुळेच. पिलसं ऑफ सोसायटी, ए डॉल्स 
हाऊस घोस्टस्‌ , अन एनिमी आफ दि पीपल 
यांच्यामुळे. 

“ए डॉल्स हाऊस' हे तर आधुनिक नाटकातील 
सर्वांत जास्त कौर्ती मिळालेले नाटक आहे. ज्या 
दिवशी ते स्टेजवर आले तेव्हापासून अगदी आज- 
तागायत त्याचे माहात्म्य व आकर्षण टिकन 
आहे. विशववाड्मयात तर शेक्सपीयरचे जसे हॅम्लेट, 
ग्योएयेचे जसे फाऊस्ट तसे इ्सेनचे डॉल्स हाऊस 
होऊन बसले आहे. 

बोवारी किवा अना कॅरेनिना या. कादंबर्‍या 
शोकान्तिका म्हणून संपतात. इब्सेन हा श्रेष्ठ 
शोकनाटययनिर्माता असूनही ए डॉल्स हाऊस मात्र 
शोकान्तिका नाही. ते शोकान्तही नाही आणि 
सुखान्तही नाही. ( कदाचित्‌ म्हणूनच ते आजही 
आधुनिक वाटते. ) नाटकाच्या शेवटी नोरा घर 
सोडून जाते, ठीक आहे. स्त्रीने कुटुंबत्याग करणे 


जीवन, नाटक आणि जीवन 


चूक असेल किंवा बरोबर असेल. पण नोराने घर 
सोडून नंतर केले तरी काय ? हा स्फोटक प्रश्‍न 
आजही तरंगतो आहे. घराबाहेर पडलेल्या नोराने 
दुसरे लग्न केले असेल किंवा ती परत तोरवाल्ड- 
कडे मुलांच्या ओढीने माघारी आली असेल असे 
म्हणणारे, वास्तववादी कल्पनाशक्ती अपुरेपणाने 
वापरत आहेत, असे म्हणता येईल. नोराचे घर 
सोडून घराबाहेरील जीवनाला सामोरे जाणे इतक्या 
सहजासहजी निकालात काढता येण्यासारखे नाही. 
ते तेवढे सोपेही नाही. नोराचे घराबाहेर पडणे खरो- 
खरच युगप्रवतंक आहे आणि आज शंभर वर्षे 
उलटली, तरी त्याची अथंपूर्णता कमी झालेली नाही. 


स्त्रीमुक्‍तोचा प्रश्‍न आणि तिच्या व्यक्‍्तिमत्त्वाच्या 
पुर्ण विकासाचा प्रश्‍न हे विसाव्या शतकातील खर्‍या- 
खुऱ्या जिव्हाळ्याचे प्रश्‍न आहेत. नोराने ते स्पष्टपणे 
उभे केळे आहेत. नोरा केवळ बंडखोर स्त्री नाही. 
आठ वर्षे विवाह होऊन झाली तरी तिच्या सौंदर्याचा 
पगडा तिच्या नवऱ्यावर आहे हे ती ओळखून आहे. 
पण तिची धडपड परिपुर्ण जीवनाचा शोध घेण्याची 
आहे. नव्याने जन्म पावण्याची आहे. स्वतः कोण 
आहोत ह्याचा शोध घ्यावा, स्वतःचे व्यक्तिमत्त्व 
आंतरिक उस्त्फूततेतुन घडवावे ही तिची आस आहे. 


आज स्त्री एव्हरेस्टवर धज रोवून परतते, 
अंतराळात अंतराळवीर म्हणून जाते, संशोधनाची 
क्षेत्रे उजळून टाकते, पंतप्रधान होऊ शकते, स्वतःच्या 
अभिनयगणांवर कोट्यधीश होते, जीवनातल्या 
कोठल्याही क्षेत्रात उत्तुंग कामगिरी करू शकते. 
ही एकाअर्थी नोराची पुण्याई आहे. नोराने 
घराबाहेर पडून आत्महत्त्या केलेलो नाही तर 
अनेक स्त्रियांना कतृंत्वाची प्रेरणा दिली आहे. 
दुसऱ्या आधुनिकतेतील क्षगझगीत क्रांतिकारक 
बदलाचे नोरा हे प्रतीक आहे. आधुनिक स्त्रीने 
नोराचे त्रद्रणी राहिले पाहिजे. चूल आणि मूल 
एवढेच स्त्रीचे क्षेत्र आहे, या विचारावर नोराने 
कायमचाच पडदा टाकला आहे. तेरेश्कोवा, इंदिराजी 
गांधी, गोल्डा मायर, मादाम क्यूरी, इझाडोरा 
यांसारख्या अनेक स्त्रियांनी पेटत ठेवलेल्या 
कतृंत्त्वाच्या मद्यालीवर पहिली ठिणगी नोराने 


टाकलेली आहे. 


३१ 


ए डॉल्स हाऊस हे जणू भणुबॉम्बच्या स्फोटा- 
प्रमाणे ठरळे आहे. विवाह ही काही पवित्र गोष्ट 
नाही. पुरुषाची घरातील सत्ता निविवाद असु शकत 
नाही. कुटुंबसंस्थेत चिरडून जाण्यापेक्षा स्त्रीने 
स्वतःचा शोध घेणे, स्वतःचा विकास घडविणे 
महत्त्वाचे हे या नाटकातील विचार आज कदाचित 
कमी स्फोटक वाटत असतील; परंतु त्यांचे गांभीय 
कमी झाले आहे असे मानणे चूक ठरेल. स्त्री मग 
ती कोणत्याही धर्माची, देशातील वा संस्कृतीची 
असो या विचारांप्रमाणे प्रत्यक्ष कुती करायची वेळ 
आली, को त्यांचे गांभीये आणि सामर्थ्यं तिला 
जाणवू लागतेच. 


ए डॉल्स हाऊसशी इन्सेनचे नाव सवेस्वी निगडित 
झाले असले, तरी आपल्या आघुनिक रंगभूमीवरील 
पहिले यशस्वी नाटक ते नाही. ते १८७७ साली 
रंगभूमींवर आलेले इब्सेनचेच पिलर्स ऑफ सोसायटी 
हे होय. बोलीभाषेतील संवाद, वस्तुनिष्ठता आणि 
संविधानकाची सुटसुटीत रचना ही आधूनिक' “गद्य 
नाटकाची वैशिष्ट्ये येथे प्रथम एकवटलेली आढळ- 
तात. खोटारडेपणावर आधारलेले लग्न, स्वतःच्या 
अहंकारापायी इतरांना दुःखी करणारा हेकट माणूस, 
परिस्थितीने कोंडमारा केलेली भावनाशील स्त्री, 
ही खास इब्सेनी पात्रेही प्रथम अवतरतात ती 
येथे. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या पिढीला 
नव्या विश्वाचे दर्शन घडले ते या नाटकात. ब्रान्द 
आणि प्येर ग्यूंट लिहिणारा, दि लीग ऑफ यथ 
रचणारा इब्सेन १९ व्या झतकाच्या पठडीतील 
नाटकेच लिहीत होता. ब्रान्दमधील क्रांतिकारकत्व 
आशयाचे होते. नाटक म्हणून ते नवीन नव्हते. परंतु 
* पिलसं'मुळे नव्या नाटकाचा जन्म झाला. समकालीन 
समाजातील, आपल्यातील वाटतील अशा माणसांचे 
दर्शन युरोपियनांना येथे प्रथम घडले. इन्टलेयर, 
ब्राहम्‌ या जर्मन नाटकारांनी या नाटकापासून प्रेरणा 
घेऊन फ़रायूअ ब्यूनुञ या पुरोगामी रंगभमीची 
तर फ़ान्समध्ये आंतवान्‌सारख्याने थेआत्र लिब्रची 
स्थापना केली. (पिल्संमधील नावीन्याचा आणि 
वास्तववादाचा दणका एवढा जोरदार होता, की 
त्याचा शेवटचा चमत्कृतिपुर्णे अंकही त्या जोरात 
खपून गेला) . 


डर 


“पिलसं ' एका बंदरात घडतें. कासंट्न्‌ बेनिक हा 
श्रीमान्‌ जहाजमालक आहे. लग्न झालेल्या पत्नीवर 
त्याचे बिलकुल प्रेम नाही. त्याचे व्यावसायिक 
जीवन दुटप्पीपणावर आणि छाछू.नीतीवर आधारित 
आहे. एका नटीश्ली त्याचे अनैतिक संबंध आलेले 
असतात. रेल्वे मार्ग गावात आणताना तो त्या मार्गा- 
वरील जागा नेमको आधी विकत घेऊन पैसा कमा- 
वितो. अशासारख्या अनेक गोष्टी तो करतो, योहान 
अमेरिकेहून जेव्हा परततो तेव्हा या अश्या गोष्टी 
बाहेर काढण्याची धमकी देतो. तेव्हा बेनिक त्याला 
बुडेल अश्या जहाजावर मुद्दाम धाडतो. पण शेवटच्या 
अंकात ऐनवेळी हे जहाज पाठविले गेलेले नाही हे 
लक्षात येते. बेनिक अपराध कबूल करतो आणि 
र अधी मान मिळणाऱ्या माणसांचे जीवनही 
कसे ढोंगी . आणि अनीतिमान असू शकते, हे 
दाखविणारे हे नाटक आज तितकेसे धक्का देणारे 
वाटत नाही; परंतु त्यातील लोना हेसेल, डॉ. 
योरलुंड, डिना डोफ, हिलमार यांसारख्या व्यक्‍्ति- 
रेखा आजही मनाचा ठाव घेतात. ' पिलसे'मध्ये 
इव्सेनने पात्रांच्या बोलण्याच्या विविध लकबी 
कोशल्याने हाताळल्या, उपसंविधानकें निर्दोष तऱ्हेने 
मांडली, स्त्रियांच्या हक्कासंवंधी आणि तत्कालीन 
तरंगत्या शवाच्छादनाच्या प्रकरणावर ( वाईट 
स्थितीतील जहाजे नाविकांना मुद्दाम देण्याच्या 
प्रथेवर ) मते मांडली, स्त्रियांना विवाह न करता 
आपल्या मित्रांबरोबर राहाता आले पाहिजे असे 
सुचित केले, हे सारे. सारे नवीन होते. या नाटका- 
मुळें सामाजिक समस्या रंगविणारे नवे नाटक 
- प्रॉब्लेम प्ले- निर्माण झाले. घोस्टस्‌ आणि अन 
एनिमी ऑफ दि पीपलमध्ये या प्रकारचे नाटक तर 
इब्सेनने निर्दोष अवस्थेस नेऊन पोहोचविले. 

वस्तुस्थिती अशी आहे, की आजतागायत पिल- 
संने आखून दिलेल्या मार्गानेच आपले आधुनिक 
नाटक पुढे जात आहे. येटस्‌ किंवा टी. एस्‌. 
एल्यिट्सारख्यांनी केलेले मुक्‍तछंदातील नाटकांचे 
प्रयोग फारसा प्रभाव पाडू शकलेले नाहीत. काही 
सन्माननीय अपवाद वगळले, तर आजचे नाटक 
हे इब्सेनी वास्तववादाच्याचे आधाराने उभे आहे. 
या संदर्भात शॉने काढलेले उद्गार परिचित 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९ 


असले, तरी आजहीं आठवावेत असे आहेत. तो 
म्हणतो, ढे 

* शेक्सपीयरने आपल्याला रंगमचावर नेऊनं 
ठेवले खरे पण आपल्या परिस्थितीला नव्हे... 
शेकसपीअरची ही उणीव इन्सेनने भरून काढली 
आहे. तो फक्त आपले चित्रण करीत नाही, तर ज्या 
प्रसंगांतून आपल्याला जावे लागतेय्‌ त्यांचेही चित्रण 
करतो. त्याच्या पात्रांना जे सहन करावे लागते ते 
आपल्याहीबाबत घडतेय्‌. याचा एक परिणाम असा 
झालाय, कौ त्याची नाटके शेक्सपीयरच्या नाटकां- 
पेक्षांही आपल्याला जास्त महत्त्वाची झाली आहेत. 
दुसराही एक परिणाम आहे. ही नाटकं आपल्याला 
आगदी क्रूरपणे विद्ध करू शकतात. भविष्यातील 
अत्यंत उत्कट जीवनाची स्वप्ने तसेच आदशंवादाच्या 
जाचापासून मुक्‍त होण्याच्या उत्फुल्ल आकांक्षा यांनी 
आपले अंत:करण व्यापून टाकतात, 


जेव्हा जेव्हा' इव्सेनच्या ' मधल्या ' नाटकांचा 
विचार केला जातो, तेव्हा तेव्हा त्यांच्या वास्तववादी 
तंत्राबद्दल बोलले जाते. इब्सेनची पात्रं कशी बौल- 
तात, कशी चालतात, त्याच्या रंगभूमीवर सेट कसा 
लावला जातो, घटना घडत आहेत असा प्रत्यय 
कसा येतो, इत्यादींविषयी खूप सांगितलं जातं. 
यात तथ्य नाही असं कोणीच म्हणणार नाही. पण 
लक्षातं हे घेतले पाहिजे, की हे वास्तववादी तंत्र वर- 
वरचे आहे. इब्सेनचे खरे यश ' वास्तव ', ' जिवंत 
व्यक्तिरेखा निर्माण करण्यात आहे. ओसवाल्ड किवा 
डॉ. इटोकमान मूतिमंत करण्यात आहे आणि यासाठी 
त्यान काव्यात्मकता आणि प्रतीकात्मता यांचाही 
उपयोग केलेला आहे. त्याचा वास्तववाद मुळात 
मानसशास्त्रीय आहे. मनो-वेधक आहे. दि लीग 
आफ यूथमध्ये आहे, तो वरवरचा वास्तववाद, 
नंतरच्या नाटकांत आढळतो तो व्यक्‍्तिरेखांचे अंतरंग 
रंगविणारा वास्तववाद. माणसांना हताश करणार्‍या 
परिस्थितीचे, प्रसंगांचे भान तर इब्सेनला होतेच. 
पण अशा परिस्थितीत कोंडमारा होणाऱ्या माण- 
साच्या मनोव्यापाराचे सुक्ष्म ज्ञान त्याला होते. 
आधुनिक गद्यप्राय जीवनाखाली जी मानवी व्यॅक्‍्ति- 
मत्त्वांची चिरंतन रहस्ये दडली आहेत, नियतीशी. 
त्यांचा जो झगडा चालू असतो, भूतकाळाच्या मुग्र 


जीवन, नाटक आणि जीवन 


मिठीतून सुटण्याची त्यांची जी धडपड चालू असते 
त्याचाच त्याने वेध घेतला आहे. 

इब्सेनच्या वास्तववादी तंत्रातील रिट्रांस्पेक्टिव 
अंग त्याने सफॉक्लीझपासुन उचललेले आहे. 
वर्तमानकाळातील घटनातील रहस्यभेद, भूतकाळा- 
तील घटनांचा उलगडा करीत करण्याचे हे तंत्र 
त्य़ाने वापरले आहे खरे; परंतु त्याचे खरे कोशल्य 
रहस्याच्या ज्या बाजू तो दडलेल्या ठेवतो त्यात दिसुन 
येते. घोस्टस्‌ुमधील ओसवाल्डच्या गुप्तरोगाचे रहस्य 
उलगडते आणि त्यामुळे आपण थक्क होतो; पण 
त्याहीपेक्षा काहीतरी आणखी त्याच्यामागे असण्याची 
शक्‍यता असते ती आपल्याला जास्त अस्वस्थ करते. 
इव्सेनने वास्तववादी तंत्र इतक्या कोशल्याने 
वापरले आहे की, आपण स्तिमित होतो. इब्सेन- 
सारखा अद्वितीय प्रतिभावानच्‌ हवे करू शकतो. 
इब्सेनच्या किंचित्‌ आधीचा जमन नाटककार हेबेल 
याचे तंत्र वास्तववादी नव्हते काय? ते वास्तव- 
वादीच होते. पण इब्सेनला जे युगप्रवतंक यश 
मिळाले ते त्याला कोठे मिळाले ? आणि इव्सेननंतर 
तरी किती जणांना मिळाले आहे ? 

इब्पेतच्या वास्तववादाविषयी जे म्हणावे लागते 
तेच त्याच्या नाटकाच्या शोकात्म रंगाविषयीदेखील 
म्हणावे लागते. इव्सेनची शोकात्मिका विसाव्या 
ज्ञतकातील सामाजिक आशावादाला पुरून उरली 
आहे. यांत्रिकी आणि वेगवान समाजातील ओलावा, 
गोडवा, माणसामाणसांतील नष्ट होत चाललेली 
आपुलकी, वरवर आनंदी वाटणाऱ्या व्यक्‍तींच्या 
अंतर्मनात दाटत असलेली असंतुष्टता, रुखरुख 
यांचे आणि तिचे सूर जुळले आहेत. अर्थात ही 
गोष्ट खरीच की इब्सेनची शोकात्मिका आजच्या 
आधनिक माणसाला आवडते याचे कारण ती 
गर्द असली तरी अगदी काळीकुट्ट नाही. मानवी 
जीवन ही वेड्याने सांगितलेली कहाणी असून ती 
पूर्णपणे अर्थशून्य आहे असे तिचे सांगणे नाही. 
मानवी जीवन शोकात्म असले तरी उंचीवर मरण्यात, 
स्वतःतीकछ * स्व 'शी इमान राखण्यात, निर्भयपणे, 
एकाकीपणे उभे ठाकण्यात त्याची अर्थपूर्णता 
सामावलेली आहे, हे तिचे सांगणे आहे. इन्सेनच्या 
शोकात्मिकेत नव्या जीवनाच्या जन्माला जागा आहे 
जीवनातील गूढ अथंपुर्णता तिच्या दरवाजापाशी 

न. भा. ५ 


२३ 


उभी आहे. इव्सेनच्या अखेरीच्या नाटकांत व्हेन वुई 
डेड अवेकन मध्ये रूबेक आणि इरीन जेव्हा हिम- 
प्रपातात गाडले जातात, तेव्हा सिस्टर ऑफ मर्सी 
तेथे दाखल होऊ शकते आणि मायाचे स्वातंत्र्यसूक्‍त 
दुरून का होईना; पण आपल्या कानावर पडते. 

इन्सेनच्या व्यक्‍तिरेखांतुत आजच्या माणसाला, 
स्त्रीपुरुषांना, स्वतःच्या अंतरंगाचे प्रतिबिब पाहायला 
मिळते. कथा-कादंबर्‍यांतून, नाटकांतून नुसती कार- 
खान्यांची वर्णने, महायुद्धाचे संदभ आले, हत्त्या 
तलवारीने होण्याऐवजी पिस्तुलाने झाली, स्त्री पुरुषां- 
च्या शृंगाराची मनमोकळी आणि तपशीलवार वणेने 
आली, को त्या साहित्यकृती आधुनिक झाल्या असे 
होत नाही. आधुनिक माणसांना त्या आपल्या वाटल्या 
पाहिजेत, हे खरे महत्त्वाचे भाहे. इब्सेनच्या व्यक्‍्ति- 
रेखा हा प्रत्यय देतात. डॉ. शटोकमान हा क्रांतिकारी 
वृत्तीच्या तरुणांना भापलेच प्रतिबिंब वाटतो. नोराशी 
आजची “ संसारी ' स्त्री तादात्म्य पावू शकते. 
मास्टर बिल्डरमधील सोलनेस आजच्या कलावंतांना 
आपला वाटतो. बोकंमान म्हणजे आपण तर नाही 
ना ? असा प्रश्‍न आजच्या औद्योगिक क्षेत्रातील 
तंत्रज्ञांना सहज पडू शकतो. एक शतक उलटून गेले, 
तरी इब्सेनच्या नाटकांचे आकर्षण अद्यापही कमी 
झालेले नाही, ते यामुळे, इब्सेनचा शोकात्म सूरही 
या भाकर्षणाच्या आड येऊ शकत नाही. 

आजच्या आधुनिक साहित्यरसिकाच्या लेखी 
इव्सेनचे चरित्रही उद्बोधक आहे, कारण ते त्याच्या 
नाटयसृष्टीशी अतुटपणे बांधले गेलेले आहे. त्याचे 
चरित्र वाचून मग त्याची नाटके वाचणाराला किवा 
पाहाणाराला त्याच्या नायकांतून खुद्द इब्सेनचे प्रति- 
बरिब पाहायला मिळते. इब्सेनचा आवाज ऐकायला 
मिळू शकतो. नोरा म्हणजे लॉरा कीलर, हील्ड्अ 
म्हणजे एमिली बार्डाख, जॉन रोझमर म्हणजे स्तॉई- 
ल्स्की, रिबेका म्हणजे स्नॉईल्स्कीची दुसरी पत्नी या 
तपशीलांमुळे त्याला सुखद धक्के बसतात. आधुनिक 
म्हणविणाऱ्या कलावंतांनी स्वतःभोवतीच्या प्रत्यक्ष 
जीवनातून प्रेरणा घेतल्या पाहिजेत, भूतकाळातील 
इतिहासातून नव्हेत, हे बोदलेरचे म्हणणे. इब्सेनने 
अक्षरशः खरे करून दाखविलेले आहे. एवढ्या मोठ्या 
साहित्यिकाला प्रथम चित्रकार व्हायची इच्छा होती, 
तो अतोनात काटेकोरपणे स्वतःचे कपडे करी, त्याला 


३४ 


वाचनाची बिलकूल आवड नव्हती, पण वर्तमानपत्रे 
मात्र तो अतिशय काळजीपूर्वक वाचीत असे, बायबल 
त्याच्या नित्य वाचनात असे, एवढ्या युगप्रवर्तक नाट- 
ककाराला नोबेल पारितोषिक मिळाले नाही, मौज 
म्हणजे ते त्याच्या व्याह्याला ब्योनेसनला देण्यात आले. 
इन्सेनला तरुण मृलींचे वेड होते; परंतु हे वेड लैंगिक 
संबंधांत परिणत होत नसे. दोस्ततोवस्की व इब्सेन 
डरेस्डेनमध्ये शेजारी राहात होते; पण त्यांचा एकमे- 
कांना परिचय नव्हता. इब्सेनळा उंचीवरून खाली 
बघण्याची भीती वाटत असे, इब्सेनच्या हयातीतच 
त्याच्या नाटकाच्या इंग्रजो अनुवादांचे प्रयोग मध्य- 
पूर्वेत आणि मुंबईत झाले होते, त्याचा फक्त एकदाच 
विवाह झाला होता, हे आणि यांसारखे अनेक 
तपशील इब्सेनप्रेमी वाचकाला मनोरंजक वाटतात. 
इब्हेनचा पत्रव्यवहार तर एक भलतीच अफलातुन 
चीज आहे. अत्यंत प्रांजळपणे लिहिलेल्या या पत्रांतून 
इन्सेनंचा आवाज आपल्यापर्यंत स्वच्छ आणि स्पष्ट- 
पणे पोहोचू शकतो. जीवनातील अनेक गोष्टींवरील 
“त्याचो ' मते आपल्याला कळू शकतात. तरुण 
मैत्रिणींना इब्सेतने लिहिलेली पत्रे तर विलक्षण 
असा ठेवा आहेत. 

* ज्याला आधुनिक म्हणून जगायची इच्छा आहे, 
त्याला इब्सेनची नाटकं आणि जीवन यांचा परिचय 
करून घेणं क्रमप्राप्त आहे. इब्सेनची नाटकं वारंवार 
वाचणं आगत्याचं आहे. विसाव्या शतकातील अनेक 
श्रेठ आणि ख्यातनाम साहित्यिकांवर इन्सेनचा 
स्पष्टपणे प्रभाव पडलेला भाहे. ते निखळपणे इब्सेनचे 
मोठेपण व कण मान्य करतात. ही गोष्ट आपण 
कधीही विसरता कामा नये. वाचक थोर साहित्यि- 
काचे कोतुक करतात. त्याला डोक्यावर घेतात. 
समीक्षक त्याचे जास्त खोलवर जाऊन आकलन करून 
घेतात, त्याचे अचूक मूल्यमापन करण्याचा प्रयत्न 
करतात. मोठ्य़ा साहित्यिकाला सरकारदरबारी 
मानमान्यता मिळते, पेन्शन मिळते. परंतु साहित्यि- 
काचा अस्सळ गौरव जेव्हा पुढील पिढ्यांतील 
साहित्यिक करत जातात तेव्हाच होतो. इन्सेननंतर 
झालेल्या तीन चार पिढ्या त्याचा असा गौरव करीत 
आल्या आहेत. एडमंड गॉस, स्ट्रिडबगं, वाईल्ड, 
शॉ, हॅवलॉक एलिस, ह्यूगो फोन होफमानस्थाळ, 
ब-नूट हमसून, स्विनबरन, दोस्तोवस्की, नेम्स जॉईस, 


नबभारत 


सप्टेंबर, १९७९. 


क्रोचे, येटस्‌, एलियट, गीद, रिल्कूअ, पाऊंड, 
फॉस्टेर, आर्थर मिलर, रूपटं ब्रुक, ऑडेन, मॅक्स 
बीबॉम अशा शेकडो श्रेष्ठ साहित्यिकांनी त्याचा 
मुक्‍तकंठाने गौरव केला आहे. 


आपणा भारतीयांना तर इब्सेत खास जवळचा 
वाटतो. योगी, तपस्वी जसे हिमालयात जाऊन तप- 
इचर्या करतात आणि परब्रह्माचा साक्षात्कार करून 
घेण्याची धडपड करतात, तसेच इब्सेनचे एकाकी 
नायक, नायिका अखेरीस समाजापासून दूर जाऊन 
हिमाल्यासारख्या पर्वेतात जाऊन भमृततत्त्व प्राप्त 
करून घेतात ही गोष्ट त्याला कमालीची भुरळ घालू 
शकते. इब्सेनच्य़ा नायक-नायिका प्रकृती-पुरुषाच्या 
सांख्य तत्त्वज्ञानाची त्याला आठवण करून देतात. 
इन्सेन आपल्याला गाभ्यात वेदान्तीच वाटतो. तमसो 
मा ज्योतिर्गमय म्हणणार्‍या आपल्याला घोस्टस्‌मधील' 
ओसवबाल्डचे 


* मला दे ह्वा आणि दिवसाचा उजाळा 
तिमिरातून प्रकाशाकडे. . .... 

उंच पठारांवरचो उन्हाळी रात्र 
जीवनानंद, . .अक्षय्प़ जीवनानंद... प्रकाश 
सुयेप्रकाश आणि वैभवशाली वारा. 

आई सूर्येच दे मला ” 


हे उद्‌गार मोहवून टाकतात. भाधुनिक समस्यांना 
सामोरी जाणाऱ्या इन्सेनचे अंतःकरण त्याला 
भारतीय वाटते. 

इब्सेन आपल्या युगाचा आणि आपला श्रेष्ठतम 
नाटककार आहे. अनेक गोष्टींसाठी त्याच्याशी 
आपण निगडित आहोत. त्याचे कणी आहोत. 
इब्सेनचे आणि आपले अखेरीस नाते तरी काय? 
त्याच्या क्रणाचे स्वरूप तरी आहे काय? याची चर्चा 
चालूच राहील, पण मला वाटते, की इन्सेनमध्ये 
याचे उत्तर भापल्याला सापडते; लिटिल इयोल्फ या 
त्याच्या अत्यंत श्रे७ शोकात्मिकेच्या शेवटी, लिटल 
इयोल्फ समुद्रात बुडून मरण पावल्यावर जो अंक 
उघडतो त्या तिसऱ्या अंकाच्या शेवटी, 
 “ आल्मखेः जर खरोखरच तू या बाबतीत 
गंभीर असशील-जे जे काही म्हणालीस त्याविषयी 


खाट असशील-तर तुझ्यात निश्‍चितच बदल झाला 
आहे. 


जीयन, नाटक आणि जीवन 


रीटा£ होय आल्किड, झालाच आहे. आणि 
त्यासाठी मला तुझे आभार मानले पाहिजेत. तू 
माझ्यामध्ये एक पोकळी निर्माण केळी आहेस अन्‌ 
ती मला कशाने तरी भरून काढलीच पाहिजे. असं 
काहीतरी, की जे थोडसं प्रेमासारखं आहे. 

आल्मर्ख : (विचारात हरवल्यासारखा. नंतर 
तिच्याकडे बघतो) खरं असं आहे, कौ खाली राहा- 
णाऱ्या गरिबांसाठी आपण कधी काहीच केलेलं 
नाही. 

रीटा $ खरोखर काहीच नाही. 

आल्मसे त्यांचा आपण कधी विचारच केला 
नाही. 

रीटा: की त्यांच्याविषयी सहानुभूती दाखविली 
नाही. 

आल्मस $ आपण आपल्या सोन्यात आणि 
हिरव्या रानातच ... ... 

रीटा 4 आपले हात आणि मनं त्यांच्याकडे कधी 
वळलीच नाहीत. 

आल्मर्से : ( मान डोलावतो ) कदाचित्‌ हे 
साहजिकच म्हणावं लागेल, की त्यांनी लहानग्या 
ईयोल्फला वाचविण्यासाठी स्वतःचे जीव धोक्यात 
घालू नयेत. 

रौटा । आल्फिड जरा विचार कर! असं का 
तुला वाटतं, की आपण निद्चितपणे आपले घातले 
असते ? 

आलमर्ख £ ( तिडिक आल्याचे हातवारे करीत ) 
शंकाच नको. 

रीटा $ अहः आपण मातीचीच लेकरं आहोत. 

आल्मर्स! या दुलेक्षित मुलांसाठी आपल्याला 
काय करता येईल असं वाटतं ? 

रीटा$ जरी जमलं नाही तरी भापण त्यांचा 
झार हलका केला पाहिजे आणि त्यांचं जीवन 
उन्नत करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. 

आश्मर्स हे जर जमलं तर ईयोल्फचा जन्म 
वाया गेला नाही असं होईल. 

रीटा $ आणि त्याला आपल्यापासून निष्कारण 
हिरावून घेतला गेला असं होणार नाही. 


२५ 


आल्मसखे £ ( तिच्याकडे रोखून बघत ) रीटा' 
एक गोष्ट तुला पक्की समजली पाहिजे-की तू हे 
प्रमापोटी करीत नाहीस. 

रीटा ! नाही... निदान अजून तरी नाही. 

आल्मले $ मग तू हे कशासाठी करणार? 

रीटा £ ( उडत उडत ) “ मानवी जबाबदारी- 
बाबत - तु तर याविषयी अस्टाजवळ कित्येक 
वेळा बोलला आहेस. 

आल्मसे ! त्या पुस्तकाचा तर तुला राग येतो. 

रीटा $ पुस्तकाचा मला अजूनही तिटकाराच 
वाटतो. पण तू काय बोलत असे त्याकडे मी नीट 
लक्ष देऊन ऐकलेलं आहे. तेच जागतं ठेवण्याचा मी 
माझ्यापरी प्रयत्न करणार आहे. 

आल्मर्खः ( डोके हलवीत ) त्या अर्धवट 
लिहिलेल्या पुस्तकासाठी तू हे निश्‍चितच करत 
नाहीस- र 

रीटा : नाही, आणखीही एक कारण आहे. 

आल्मर्से : ते कोणतं ? १ 

रीटा : ( खिन्नपणे स्मितहास्य करीत हूवार- 
पणे) त्या मरताना उघड्या राहिलेल्या डोळ्यांसाठी, 
त्यांच्यासाठी मला काहीतरी केलंच पाहिजे. 


आल्मर्स : कदाचित्‌ त्यात मीही तुला मदत करू 
शक्रेन का? तुझ्यात सहभागी होऊ शकेन का? 

रीटा : तू होशील ? 

आल्मखं $ होय-मला फक्त त्याची खात्री हवीय. 

रीखा $ मग तुला येथे राहावं लागेल. 

आल्मर्से : बघू या तर प्रयत्न करून. 

रीटा : ( अगदी हळू आवाजात ) होय बघू 
या आल्फिड. 

(दोघे शांत. नंतर आल्मसे वर जातो आणि 
झेंडा फडकावतो. रोटा समरहाऊसशेजारी उभी 
राहून शांतपणे बघते.) 


आल्मखे: ( पुढे येत ) रीटा, आपल्यासमोर 
नसता कामाच डोंगर उभा आहे. 


रीटा : पण तुला असंही दिसेल की, रविवारची 
विश्रांती आपल्याला अधूनमधून मिळेल, 


३६ नवभारत सप्टेंबर, १९७९ 


आल्मर्स : ( गहिवरून) कदाचित्‌ आपल्याला त्यांचा भास आपल्याला होईल. 


दिसेल, की ते अंतरात्मे आपल्याच बरोबर आहेत. रीटा : त्यांचा मागोवा घ्यायचा तरी कुठं ? 
रौटा : अंतरात्मे ? आल्मर्स : ( तिच्याकडे रोखून बघत )- वर 
ल धा ी 
आल्मखे : होय, कदाचित्‌ ते आपल्या भोवतीच  रीटा : (मान्यतादक्षंक डोके हलवून) होय- उंच 
असतील- मृतांचे आत्मे. वर. 


रीटा : (समजल्यासारखी मान हलवून ) आपला  आल्मर्स £ वर- हिमशिखरांकडे. तारकांकडे 
लहानगा इयोल्फ, आणि तुझा बडा इयोल्फ सुद्धा. आणि त्या विज्ञाल श्ांततेकडे, 

आल्मखे : (समोर पाहात )-जीवनाची उवंरित रीटा : ( तिचा हात त्याच्य़ा हातात देत ) 
वाटचाल करताना... कदाचित्‌ आजही, कधी मधी आधार! ” 


प्रा. रा. श्री. जोग स्मारक समिती 
प्रा. रा. श्री. जोग पारितोषिक 


१९७९ सालचे प्रा. रा. श्री. जोग पारितोषिक श्री. प्रभाकर पाध्ये यांच्या ' वामन मल्हार 
आणि विचारसौंद्य * आणि प्रा. शरच्चंद्र मुक्तिबोध यांच्या * सृष्टि, 'सौंदर्य ' आणि साहित्यमूल्य ' या 
दोन ग्रंथांना विभागून देण्यात आले असुन, या दोन लेखकांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचा पुरस्कार द्ला 
जाईल, असे जोग स्मारक समितीच्या कार्यवाहांनी जाहीर केले आहे. यासाठी १९७७ आणि १९७८ 
या दोन वर्षांत प्रसिद्ध झाठेली समीक्षाविषयक पुस्तके विचारात घेण्यात आली. सवेश्री ग. त्र्यं. 
देशपांडे, म. वा. धोंड आणि श्री. पु. भागवत ( निमंत्रक ) या तिघांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले. 
पारितोषिक वितरणाचा समारंभ आक्टोबरमध्ये होईल. या पारितोषिकाचे हे पहिळेच वर्ष आहे भाणि 
म्हणून या समारंभाच्या निमित्ताने एक स्मरणिका काढण्याचा संकल्प स्मारक समितीने केला आहे. 


आपला 
स, रु. पाध्ये 
कार्यवाह 


व्यंकटेश आत्राम 


गोंडी भाषेतील वाड्यय : 


[ आकाशवाणी नागपूरकेंद्राच्या सौजन्याने हे भाषण ' नवभारत?मध्ये दिले आहे, --का. सं. ] 


वऱ्हाड-मध्यप्रांत पुर्वी * गोंडवण ' म्हणून प्रसिद्ध 
होते. तेथील प्रजेची भाषा गोंडी होती. आजही 
गोंडगवारी गोंडमाना, पाना, पनका, ओझा, थोटी, 
बुरड, प्रधान, कोयतूर, ढोली आणि पाटाळी जातीचे 
लोक गोंडी भाषा बोलतात, 

गोंडलोक अत्यंत उत्सवप्रिय असल्यामुळें गोंडी 
भाषेतून विपुल वाडमयनिमिती झालेली आहे. लग्न, 
सोबनी, कारून, शिमगा, दिवाळी आणि जिवतीला 
म्हणावयाची गाणी गोंड लोकांत परंपरेने चालत 
नाली. आहेत. मोहना राणीचे प्रेमकाव्य, फेटरेची 
जोहार कथा, जाटबा पेटबा तथा हसला कुवारीचे 
शोकनाट्य, जंगलाराणीची करुण कहाणी हे गोंडांचे 
सर्वश्रुत वाड्मय आहे. आर्‌. व्ही. रसेलचे लिंगो- 
पुराण, मंगलसिंग राजनेगीचे गोंडी धर्मपुराण, श्री 
पंधरामजींचे मावाधर्म हे ग्रंथ गोंडीवाड्मयात 
उल्लेखनीय आहेत. श्री. ट्रेंच, मिचेल, डॉ. सोहनलाल 
शर्मा, सेतुमाधवराव पगडी यांचेही गोंडी व्य़ाकरणा- 
वरील ग्रंथ प्रसिद्ध आहेत. तोडसाम यांचे सोनेता 
कूर्स ! हे नाटक आणि भुजंग मेश्राम यांचे ' आदि- 
वासी कविता? नावाचे पुस्तक ही गोंडी वाडूमया- 
तील अत्यंत मोलाची भर मानली पाहिजे. 

भाषाशास्त्रीय दृष्टिकोनातून गोंडी वाडूमयावर 
आजपर्यंत कोणी लिहिलेले दिसत नाही. इतर 
भाषांच्या तुलनेने गोंडी ही जाडीभरडी आहे, असे 
एका गोंडी कवितेवरून म्हणता येते: 

& पेनलम नरदा साराते मंता । मान्याल नूर 
भाती नर नोटी हता ॥ संस्कृत रेसूम मंदा हिन्दी 
उलन्मंदा । टलिन मराठी बंगाली सुती मंदा, कच्नुळी 
मळयाळम तामीळे इंग्लो । दाऊकेतांग करानांग 
तोल्के परनायलोन ॥ गोंडी खादी आता ...... ” 


याचा अथ असा, की “ ईइवरनि्भित स्वरतंतूंनी 
माणसाने शब्दवस्त्रे विणलीत. त्यांत संस्कृत ही 
रेशीम, हिन्दी ही लोकरी, मराठी ही टेरेळीन तर 
बंगाली ही सुती कापडाप्रमाणे आहे. कन्नड मल्या- 
ळम्‌ ह्या भाषा पूर्वजांची वल्कलेच वाटतात. गोंडी 
भाषा मात्र ओबडधोबड खादीच आहे. 


गोंडी हो वाड्‌ंमयाच्या स्वरूपात पहाताना 
“ बाडूमय म्हणजे गोंडीच होय. ” असे दिसेल 
* वाडूमय ' हा मराठी शब्दसुद्धा गोंडीतूनच आला 
आहे. साधे बोलण्याला गोंडीत “ वळकमाळ ! असे 
म्हणतात. पण हृदयस्पर्शी बोल काढण्याला गोंडीत 
* वडकमाळ ' असे म्हणतात. जीभ म्हणजे ' वडजेर ” 
व जिव्हाळा म्हणजे ' वाडू्ग्‌माळ '. जिव्हाळा 
किंवा ओलावा हा जिभेचा गुणधर्म, जीभ आणि 
जिव्हाळ्यापासून ' जिव्हाळ्याचे बोल ' या अर्थाने 
वाड्मय ' हा गोंडी शब्द तयार झाला आहे. तो 
तसाच मराठीतही आला आहे. 


देशकालपरत्वे गोंडी भाषेत जामगडी, घाटोळी, 
माडिया, चंदहाल असे बोलण्याच्या विविध लकबीं- 
वरून प्रकार पडतात. गोंडी भाषेतील वाडू्मयात 
लोकगीते, लोककथा, गोंडी दंढार आणि सट्टो 
सोबणीची गीते, काही लकबींच्या फरकाने, सवेत्र 
सारखेच आढळतात. गोंडी वाडमयातुन गोंडी 
समाजजीवनाचे परिपूणे दर्शन घडू शकते. गोंडी 
वाडूमय म्हणजे “ गोंडी समाजजीवनचर्येची टिपणीच' 
होय ' असे म्हटले, तर वावगे होणार नाही. 


प्राचीन काळापासून गोंडी समाजाचे निसर्गाच्या 
पाळण्यात लालनपालन झाले याचा पुरावा त्यांच्या 
एका गीतात सापडतो. 


1-1 


“८ मट्टाता टोंगी तता छवा बने किता । 
ऐवाताल जीवाता माती किया लाता ॥ 
जो बापू जो झोका सिया लाता । 
रे रे ना रे पाटा वारा लाता ॥ धृ.॥ 
परास वेलीता उकाड दोहता । 
तानपरो ऐवाता गमडी उंडे तारता । 
जो बापू जो झोका सिया लाता । 
रेरेनारेपाटावारा लाता ॥ १॥ 
या गीताचा अर्थ असा, की “' पहाड-घोंड्या- 
प्रमाणे असलेल्या आपल्या बाळास शांतपणे झोप- 
विण्यासाठी स्वतःच्या जिवाची ती माती करीत 
आहे. जो जो रे बाळा जो ' असे म्हणून झोके देत 
आहे आणि रे रेना रे असे आलाप काढून अंगाई 
गात आहे. तिने भोपळ्याच्या वेलीचा पाळणा 
बांधला. त्यावर चांगलेसे कांबळे टाकले.तींरेरेनारे 
असे गाणे गात आहे. जो जो रे जो म्हणून झोके 
देत आहे. ” 
या मूळ गीतात कारले, वाल, दोडके अश्या वेलींची 
नावे घेऊन वर्णन वाढविलेले आहे. याला पूरक असेच 
गोंडी दंढारीमधील एक गोंडी गीत पहा, त्यात 
हुरंर हुरेंर॑ करून बाळाला झोपवीत असल्याचे 
दिसते. 
“ उल्ली तुरींग तुर तुर हुरंरं वाता रो । 
ताना झोकाते कानुळी वाता रो ॥ ” 
अर्थ: “कांद्यांची कांदोळी आणि तुरीच्या घुगर्‍यांचा 
जसा सडा पडतो, तसाच तूं रडतोस. शोतीभाती 
पिकलेला कन्नड देश जणू तुझ्याच पाळण्यात साठ- 
विला आहे.” 
बाळाला उद्देशून म्हटलेले हे गीत म्हणजे एक 
अप्रतिम कविता आहे. गोंडी दंढार प्रत्यक्ष पहाणाऱ्या 
प्रेक्षकाला जो भानंद लाभतो त्याचे वर्णन त्यालाही 
करता येणे क्य नाही. 
काबाडकष्टात आयुष्य घालवणाऱ्या गोंड समा- 
जाला एखादी क्षुल्लक मासोळी अगर झिंगी पाहूनही 
अपार आनंद होतो आणि तेथेच त्याचे काव्यही 
निर्माण होते. हें गीत पहा : 
“६ झिंगा निवा मोल वेहा रो । 
हे पुलमा बारीक लोण्या ॥ 
शिगातोई झिंगातोई काहेमें रहता । 
क्षिगातोई झिंगातोई येतेने रहता । 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९ 


कमाईता आगोनी तेहा रो । 

हे पुलमा बारीक लोण्या॥ १॥ 7 
अर्थ : “ हे झिंगोबा ! तुझी किमत काय ? अरे ! 
तु सापडलास तर मोफत आहेस, नाही तर नुसते 
कष्टाचे ढीग आहेस. हे झिंगोबा ! तु कशात 
रहातोस ? म्हणायला तू पाण्यात रहातोस. पण तू 
आमच्या कष्टाच्या आगीतच रहातोस. 


याही मूळ गीतात मासोळी, खेकडा आदी नावे 
घेऊन वर्णन वाढविलेले आहे. 

प्रयसीचे सौंदयं चाखण्यातही गोंड तरुण मागे 
नाही. आपल्या प्रेयसीला शृंगार करून तो नृत्यास 
बोलावतो. 

“ खागोरा करनाके, उचन्चुरका झुन्नूरका । 

अप्पाना झप्पाना अलिवंडा पलिवंडा । ” 

ही अनंत दागिन्यांची पुरचंडी उघडी करून तो 
तिला आभूषित करतो. त्यातही उणेपणा जाणव- 
ल्यास तो निसगंलेणे लेण्यास तिला सांगतो ती जेव्हा 
एखादी गवताची काडी नथीसारखी नाकात खोचते 
तेव्हा-“ जाळी कोलाहो रनियाना मसोडेने जाळी- 
कोला” म्हणजे “या गवताच्या काडीने माझी प्रेयसी 
ही महाराणीसारखी शोभून दिसते ” असे म्हणून 
बेफाम नृत्य करू लागतो. ्ि 

गोंड लोक जंगलात अपार कष्ट उपसतात; पण 
कष्टाला कधी ते श्रिणत नाहीत. रोज जंगलात 
जाण्याची त्यांची ओढ अनावर असते. ह्या गीतात 
तो म्हणतो-- 

“साळी शिदोरी दोहा रंडे डोमळी । 

हनकाट डंगूडेने । 
तुंग्याते येर गीर निहा रंडे डोमळी | 
हनकाट डंगूडेने ॥। 

भर्थ--'' हे नीलवदने ! क्षाकरीची शिदोरी लव- 
कर बांध, आपण जंगलात जाऊ, अगं ! भोपळ्याच्या 
सुरईमध्ये पाणीवर्गैरे भरून घे. आपण जंगलात 
जाऊ.” 

गोंडी वाड्मयात नश्लाबाजीवर भरपूर गीतभांडार 
आहे. परंतु अलिकडे काही सुधारणावादी मंडळींनी 
मद्यनिषेधावर गीतरचना करण्यास प्रारंभ केलेला 
आहे. श्री. गुलाबसिंग पुरखे हे पुढील गीत अगदी 
ठणकावून म्हणत असतात-- । 


गोंडी भाषेतील वाड्मय 


* कल गांजा पिठासे मनी इमे उन्ममा | 

नशा जुव्वा सट्टा सुटे किमे ॥ ” 

अर्थ--“' दारू, गांजा, भांग पिऊ नका. सट्टा- 
ज॒गार इत्यादी व्यसनेही सोडून द्या. आता माणूस 
बना.” विदर्भात * कोईराजा धर्म बुडविलास ” या 
अर्थाचे गीत गोंड समाजात सवंत्र गाईले जाते. गोंडी 
समाजजीवनाच्या सुधारणेची ती नांदीच म्हटली 
पाहिजे. 

गोंडी वाळूमयात देवदेवतांच्या असंख्य आख्या- 
यिका रूढ आहेत, त्यांचा मेळ हिंदू देवतांशी कुठेच 
बसत नाही. पण अलीकडे रामायण-महाभारतातील 
काही प्रसंग गोंडी वाड्मयातही काहीशा विकृतं 
स्वरूपात उतरताना दिसत आहेत. मूळ गोंडी 
वाड्मयात अहिरावण, महिरावण ही पात्रे नायकाच्या 
भूमिकेत आहेत. रामक्ृष्णाची स्तुती मूळ गोंडी 
वाड्मयात कुठेच नाही. महादेव माश्र गोंडातील 
कोडापे कुळाचा तरुण असल्याचा उल्लेख गोंडी 
गीतात आढळतो : 

“ जातीरो बाती रिय्योर महादेव । 
जातीरो कोडापा रिय्योर रो ॥ ”? 

गोंड लोकात द्विभार्यापद्धती महादेवाने. निर्माण 
केली, अशी त्यांची समजूत दिसते. “ गिरजाई 
असुनी रे शंकर राजा । गोंडीण ठेवली गा । 
दो बायकांची चाल गोंड लोकांत लावली || ह 
महादेव हा गोंडांचा सोयरा मानला जातो. सोयर्‍यांना 
खूष ठेवण्यासाठी महादेवाने आपला नंदी कापून 
त्यांना त्याचे मांस खाऊ घातले अशी आख्यायिका 
आहे. तेव्हापासून ' कारून'प्रसंगी गोमांस खाण्याची 
प्रथा गोंडात निर्माण झाल्याचे कळते. 

माणकोदेवीच्या प्रकोपातून मंगो भावंडानी घेत- 
लेल्या अग्निकाष्टाच्या स्मरणार्थ शिमगा हा सण 
साजरा केला जातो, हे गोंडी वाड्मयाखेरीज अन्यत्र 
कुठेच आढळत नाही. फेटरे मळाच्या जोहारकथेत 
हा उल्लेख आहे. सुंदीभुरंग या गोंड राजाला माणको- 
देवीच्या नवसाने मंगो नावाचा मुलगा व ७ मुली 
झाल्या; पण त्याने नवसाची फेड न केल्याने, देवीचा 
प्रकोप झाला. मुलीना स्थळ येईना म्हणून मुलींनी 
फेटरे मळाला म्हणजे झाडाला पती मानले. पण 
एके दिवशी मंगोने ते झाड तोडून टाकले. तेव्हा 
दुःखी होऊन त्या सातही मुलींनी ते झाड पेटवून 


२९ 


दिले आणि स्वतःही त्यात स्वाहा झाल्या. शेवटी 
मंगोही त्यात उडी घेऊन मेला, या प्रकारे मंगोचा 
बळी देवीने घेतला व नवसाची फेड करून घेतली. 
या प्रसंगाच्या स्मरणाथे होळी पेटविली जाते. 
* शिमगा ' शब्दात “ शिम ? म्हणजे दे? व 
* मंगो ' हे शब्द आहेत, ' मंगोचा बळी दे असाच 
त्याचा अर्थ आहे. यावरून शिमगासणाचा वारसा 
हा गोंडी संस्कृतीतून चालत आला आहे, असे 
दिसते. एका फागगीतात याला पुरावाही मिळतो. 
“ जानको मानको कुंडल घडायो । 
गोंडोका शिमगा हिन्दीमें आयो ॥ ” 

सहेल वटाऊची प्रेमकथा तर गोंडी वाडूमयात 
चिरंतन झाली आहे. मोहनाराणी हो सोंदर्याची 
साक्षात मूर्तीच होती. तिच्यावर दिल्लीचा बादशहा 
सहेळ बटाऊ मोहित झाला. तिचे आकाशमार्गाने 
अपहरण करण्याचा प्रयत्न करताना मोहूना राणीच्या 
पतीने मोहनाचा पदर पकडून आकाशमार्गे पाठलाग 
केला. त्यांच्यात आकाशमार्गेच चकमक झाली. 
आणि ते जमिनीवर येऊन पडले. तेव्हापासुन मोहना 
राणी चकमकोत पेट घेणारी कफयुक्त रूई म्हणून 
ओळखली जाते. तिचा पती, गोंडराजा हा जमिनी- 
वर गारगोटी होऊन पडला, तर सहेल बटाऊ हा 
पोलादी चकमक होऊत पडला, अश्शी गोंडी लोक- 
वाडू्मयात कथा आहे. चकमक म्हणजे गोंडांचे 
विस्तव निर्माण करण्याचे साधन होय. या वरून 
मोहुनाचे प्रेमकाव्य गोंडी जीवनात किती भिनले 
आहे हे दिसून येते. 

जाटबाने गोंडी राज्याचे वैभव वाढविले; पण 
त्याचा मुलगा पेटबा गांजेकस निघाला. त्याने 
आपली मुलगी हशा कुवारीचे लग्न गांजा पाजणार्‍या 
अंभ्याशी लाऊन देण्याचे ठरविले. पेटबा हा एक 
खलनायक पिता मानून ह्याची कहाणी गोंडी 
वाड्मयात अत्यंत करुणरसपूर्ण रेखटण्यात आली 
आहे. हशाने हे नियोजित लग्न लावण्यापूर्वीच स्वत!- 
च्या कट्यारीने आत्महत्त्या केली, कलंकित पित्याचा 
वारसा पुढे चालू नये म्हणून तिने आपल्या लहान 
भावाला पालखीत बसवून सोबत नेताना खंजौर 
खुपसून त्याला मारून टाकले. “ बनीसाठीका जलमा 
सितीनीरे, जावोरे दाऊ ” हे आतं स्वरातील गोडी 
गोत ऐकल्यावर प्रत्येकाच्या डोळ्यात दुःखाश्रु भरून 


४० 


येतात. “ हे कलंकित पित्या ! तू मळा जन्माला 
तरी कशाला घातलेस रे ?” हा हद्याकुवारीचा रोख- 
ठोक सवाल गोंडी वाडूमयात चिरंतन होऊन वसला 
आहे. 
अलीकडे गोंडी भजनाची प्रथा निर्माण झाली 
आहे. त्यात बहुधा हिंदू देवतांची स्तुती आणि प्रचलित 
भजतनगीतांची नक्कल असल्यामुळे गोंडी भजनप्रका- 
रास तसे फारसे महत्त्व नाही. परंतु स्वतंत्रपणे गोंडी 
समाजाचे सुप्त स्वरूप आणि उमलते भावविश्‍व गोंडी 
शब्दांच्या आधारे रेखाटण्याचे प्रयत्न काही गोंडी 
कवी करीत आहेत. त्यामुळे गोंडी वाडू्मयामध्ये 
एक नवे पान उघडत आहे. भुजंग मेश्रामच्या विद्रोही 
कवितेचा येथे आवर्जून उल्लेख करणे उचित होईल. 
“रंड काल्कनांग डोक्केंग इगे वल्ले सुडमाळ आत । 
मुक्षे रोहोक रोहोकना फोडदफोडदून सूडता वाता 
पाहिजे ॥ ? 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९ 


अर्थ : “आजपर्यंत दोन पायांचे सरडे खूप 
पाहिलेत. आता झोपडीझोपडींतुन उगवणाऱ्या 
सुर्यांना उघड्या डोळ्यांनी पहाता आले पाहिजे. ” 

या आणखी एका कवितेत कवी म्हणतो : 
“ना तडाकिते इर्सी दांतोर। आंबेडकर माक्‍सं 
लूथरतुन तवा ननबीफिनिक्स आंतोना काका । 
हिंगमारी सातान ते सातान पर ॥ आभाडून तडमी 
लावे किसी दाका ।। 

“आंबेडकर, मार्क, मार्टीन लूथरच्या 
स्मृतीने हृदय पिळवटते. त्याने मीही अचाट शक्‍तीचा 
फिनिक्स होऊन जातो. असे वाटू लागते, की मेलो 
तर वेहत्तर, पण एकदा ह्या मृतवत पडलेल्या थंड 
आकाशाला ज्वालेचे कोलीत लावूनच देतो. ?” 

या आणि अश्या किती तरी गोंडी वाड्‌्मयात 
मोलाची भर पडत आहे. आणि गोंडी वाड्मय 
उत्तरोत्तर समृद्ध होत भाहे. 


प्रसिद्ध झाले : 


ट्ट १८% २८% >५०%>८%>३-%२-%&-0%२५॥-८0५२-७७२५-%२ १०५4, 


आनंदाचा डोह 


- तुकारामाच्या अभंगवाणीचे रसिकावलोकन 
करणारा मराठीतील अनन्यसाधारण ग्रंथ 
लेखक : प्रा, रा. ग. जाघव 
मूल्य । रु, ८-०० 


मागणी : कार्यवाह, प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाह - ४१२८०३ 
( जि० सातारा ) 


प्राज्ञ पकारान ! 


रा. ग. जाधव 


*बठुतंः दाठित पुनःप्रत्ययाचा आकातिबंध 


आत्मचरित्राचे आकर्षण हे आयुष्याच्या खाजगी 
दालनाचे आकर्षण असते. हे खाजगी दालन जितके 
संपन्न असते व जेवढ्या दिलदारपणे खुले केले जाते, 
तेवढ्या प्रमाणात ते आकषंण तृप्त होते. आयुष्याची 
ही आतली खोली उघडण्याची प्रेरणा होते, ती 
केवळ प्रदशनप्रियतेची हौस भागवावी म्हणूनच 
नव्हे, त्या आतल्या जागेविषयी, खरे तर स्वतःलाच, 
एक प्रकारचे ताजे टवटवीत कुतुहल सतत जाणवत 
असते. त्या अंतर्दालनात पुनःपुन्हा रमण्यासाठी मन 
समुत्सुक असते. ते अंतविश्‍व पुन:पुन्हा निर्माण 
करण्यासाठी अंतःकरण आसुसलेले असते. एकदा 
अनुभवलेल्या त्या गतजीवनाचा पुनरपी पुन:प्रत्यय- 
घेण्यासाठी हृदय आतुर बनते. त्या आतल्या 
खाजगीपणात एक प्रकारची आस्वाद्यता कालांतराने 
तिर्माण झालेली असते. पुन:प्रत्ययाची अशी अनावर 
प्रेरणा जेव्हा दिलदार खुलेपणाच्या सोबतीने 
आयुष्याचे खाजगी दालन खुले करू पाहते, तेव्हा 
चांगले आत्मचरित्र रूपास येते. 

दया पवारांचे ' बलुतं ! हा त्या दिशेने केलेला 
एक चांगला प्रयत्न म्हणता येईल. * बलुतं ' हे दगडू 
मारुती पवार याचे आत्मचरित्र. त्याच्या आयु- 
ष्याच्या चाळीस वर्षांचा हा चित्रपट, काटेकोरपणाने 
पाहता, दया पवार व दगडू पवार या दोन व्यक्‍ती 
वेगळ्याच; पण दया पवार म्हणजेच दगडू पवार 
असे आपण मानले, तर दया पवार याला आक्षेप 
घेणार नाहीत. 

पुनःप्रत्ययाची अनिवार प्रेरणा व दिलदार खुले- 
पणा यांनी दया पवारांच्या आयुष्यातील उघडलेले 


हे खाजगी दालन निश्‍चितच वेधक आहे; पण 
0 याय स र 


याचे कारण हे कुण्या थोरामोठ्याचे, कीतिवंताचे, 
महापुरुषाचे वा नेत्याचे आत्मचरित्र .आहे असे नाही. 
ते आहे एका दलित विचारी मनाचे आणि कवि- 
मनाच्या एका दलिताचे ! आपल्या चाळीस वर्षांच्या 
जिण्याचा अन्वयार्थ लावू पाहण्याची वैचारिक कुवत 
या आत्मचरित्रकारात आहे आणि त्या जिण्याची 
एका भावुकतेने हळवी स्मृती जागविण्याची कवि- 
सुलभ वृत्तीही त्यात आहे. दया पवार दलित प्रश्‍नाचे 
एक' साक्षेपी मीमांसक आहेत, हे त्यांच्या अनेक 
लेखांभाषणांतुन दिसुन येईल आणि ते कवीही आहेत, 
हे त्यांच्या * कोंडवाडा ” य़ा काव्यसंग्रहावरून सिद्ध 
होईल, या पाश्‍वंभूमीवर ' बलुतं ' वाचण्यापूर्वी व 
वाचल्यानंतरही मला सतत एका प्रइनाने ग्रासलेले 
होते. तो प्रश्‍न असा होता, कौ जे पीडित पशुवत्‌ 
जिणे विसरण्याचा आधुनिक दलित मन अहोरात्र 
प्रयत्न करीत आहे, त्याचा पुन:प्रत्यय घेण्याची व 
घडविण्याची ऊर्मी का निर्माण व्हावी? त्या गत- 
जीवनात पुन:पुन्हा आस्वाद्य वाटावे असे काय असू 
शकेल ? त्या खाजगी जिण्याचे दालन पुन्हा उभे 
करण्यात, 'रीक्रिएट' करण्यात कोणते प्रब्ध कारण 
असेल ? आणि या खाजगी आयुष्याच्या अगदी 
उघड्यावाघड्या दर्शनाची दिलदार विमुक्‍त मनो- 
वृत्ती इथे का व कशी उद्‌भवू शकते ? 

-या प्रश्‍नांना ' बलुतं'नेच जन्म दिला आणि ते 
सोडविण्यासाठी त्यानेच काही उत्तरेही सुचित केली. 

तसे पाहिले, तर मुक्कामाची पाटी विसरलेल्या 
मोटारगाडीसारखे हे आत्मचरित्र आहे. म्हणजे 
जाणिवेने जगलेल्या व आठविलेल्या केवळ चाळोस 
वर्षांच्या जिण्याचे यात निवेदन आहे. चाळीशीनंतरच 


% बलुतं : लेखक दया पवार; ग्रंथाली प्रकाशन, मुंबई; १९७८; पृष्ठे १९५; किमत रुपये १ ट्‌ 


त. भा, ६ 


करे अ ल. वपन) 
७-८ ॥तथदध 

-पकनभम सरन 
“-चसर४कतत 


४२ 


माणसाला स्वत:च्या आयुष्यासंबंधी काहीएक परि- 
पक्व दृष्टी प्राप्त होते. या चाळिशीत पूर्वजीवनाचा 
सूजनशील पुनःप्रत्यय घेणे योग्य असले, तरी तो 
आयुष्याचा पूर्वार्धच म्हटला पाहिजे. उत्तरायुष्यात 
जिण्याचे रंग व अर्थही बदलतात, ते ' बलुतं ' मध्ये 
नाहीत, ते असलेच पाहिजेत, असेही नाही. पण 
आपण जिथे थांबतो, त्या थांब्याला खास आपला 
अर्थ असण्याची वा देण्याची गरज मात्र आवदयक 
असते. “बलुतं? मध्ये थांबा आहे, पण तो नायकाच्या 
आईच्या निधनाचा. तिथे लेखकाच्या मायुष्यातील 
मातृपवे संपते. खुद्द लेखकाच्या आयुष्यातील न संप- 
लेळे व संभवत: सुरू होणारे असे काहीही या थांब्या- 
वर सूचित होत नाही. खरे सूचित होते, ते एवढेच 
की मातूपर्वाच्या समाप्तीने संपलेले हे ' बलुतं ' 
मातुपर्वानेच सुरू झालेले आहे व त्यानेच भरतही 
गेलेले आहे आणि हे खरोखरच सत्य आहे. 

म्हणूनच ' बलुतं 'चा विषय “मी कसा झालो ! ” 
हा नसुन “मी कुणात झालो, ” असा आहे. या 
आत्मचरित्राचा नायक दगडू पवार हा खरा, पण 
तो त्याचा एकमेव नायक नाही. या आत्मचरि- 
त्राचे नायक इतरही आहेत. या आत्मचरित्राला 
“मी ची बोली आहे; पण “मी! ची बाधा नाही. 
त्यातील पुन.प्रत्यय हा एकट्या नायकाचा नाही; 
तो अनेकांचा आहे. नेहमीच्या आत्मचरित्रात 
मीपणाचा जो सम्राटी सुर असतो; तो इथे ऐकू येत 
नाही. इथे ' आम्ही ' चा वृंदस्वर ऐकू येतो, दलित 
मेळयाचे समूहगीत (की समरगीत? ) ऐकू येते. 
“बलुतं ' ने आत्मचरित्राचा सांकेतिक आकृतिबंध 
स्वीकारलेला नाही; कारण त्यातुन केवळ ' मी कसा 
झालो वा घडलो ' याचेच चित्रण नाही एवढेच 
नाही; तर त्यातून मी ज्यांच्यात झालो, त्यांचे 
चित्रण आहे. आत्मपरतेचा, पुनःप्रत्ययाचा अहंकिरण 
या ' बलुतं ' मध्ये आपली नेहमीची दिल्या बदलून 
फाकलेला आहे. 

पण याचा अर्थ त्यात दगडू पवाराच्या व्यक्‍तिगत 
आयुष्याची रूपरेषा दाखविलेली नाही असे नाही. 
त्याच्या बालपणीचे, शिक्षणाचे, नोकरीचे, विवा- 
हाचे, सामाजिक व साहित्यिक कार्याचे कितीतरी 
घटनाप्रसंग * बलुतं ' मध्ये साकार झालेले आहेत. 
बानू, गऊ, सलमा यांसारख्या मुलींच्या पाशात 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९. 


गुंतकेळी तरुण मनाची हळवी नाती * बलुतं ' मध्ये 
गुंफली जातात व नंतर तुटतात. वडील, चुलते, आई, 
बहीण, बायको सई, चंदर, जमना, सुदामबुवा, 
जाधव, कुलकर्णी मास्तर, ह्री यांसारख्या कितीतरी 
व्यक्तींची स्मृतिचित्रे नेटकेपणाने इथे रंगविलेली 
आहेत. नागपाड्यातील कारखाना, नगर जिल्ह्या- 
तील धामणगावचा महारवाडा, आणि 'वडाळबाची 
झोपडपट्टी यांच्या परिसरातील घडलेल्या अनेक 
घटना या कहाणीत आहेत. या कहाणीचे हेच 
भौगोलिक क्षेत्र आहे. ' वलुतं 'मधील इतिहास- 
“भूगोलात ग्रामीण आणि शहरी यांचे पदर एकमेकांत 
मिसळून गेलेले आहेत. दगडू पवाराला ते जरासंधा- 
च्या जरेने सांधलेल्या दुभंग देहासारखे वाटतात. 
आपली मानसिकता दुभंगलेली आहे, असे त्यास 
वाटते. 1 

हे खरे आहे; पण दगडू पवाराच्या या जिण्याचे 
जे सत्य आहे, तेच सत्य अनेकांच्या जीवनाचेही 
सत्य आहे. ग्रामीणता नि नागरता यांच्या दुहेरी 
प्रवाहात कितीतरी भारतीय तरुण मने सापडलेली 
आहेत. आधुनिकीकरणाच्या, शहरीकरणाच्या प्रक्रि- 
येत खेचल्या गेलेल्या भारतीय ग्रामीण समाजाचेच 
ते निदशंक आहे. दुभंगलेली मानसिकता ही भारतीय 
मानसिकतेचेच व्यवच्छेदक लक्षण आहे. या भारतीय 
मानसिकतेच्याच ब्रह्मांडी जे आहे, ते दगडू पवाराच्या 
मनाच्या पिंडी अवतरलेले आहे. त्यामुळे ' बलुतं ! 
मध्ये एक व्यापक प्रत्ययकारीपणा सहजच निर्माण 
झालेला आहे. दलित व दलितेतर या भितींना पार 
करून जाणारी एक तरुण भारतीय मनस्कता किवा 
विमनस्कता ' बलुतं 'च्या अंतर्यामी आहे. 

7 पण एवढेच नाही ! तसे पाहिले तर प्रत्येक 
सामान्य माणसाचे आत्मचरित्र हे कमीअधिक 
फरकाने ' बलुतं ' सारखेच असते. दगडू पवारांनी 
आपल्या बलुत्याला ' चाळीस वर्षांच्या दुःखाचे 
बलुते ' असे म्हटले आहे. हे खरे आहे, पण * दुःख ' 
हे आयुष्याच्या आपण स्वीकारलेल्या दृष्टिकोनावर 
अवलंबून असते. आयुष्याची तथ्ये (फॅक्टस) ही 
साधारणपणे सरवेसामान्य माणसांच्या बाबतीत 
जवळजवळ सारखीच असतात. या ' तथ्यांचा 
पुनःप्रत्यय घेताना, त्यांची पुननिमिती करताना, 
कुणाला त्या कादंबरीसारख्या वाटतील, कुणाला 


बलुतं £ दलित पुनःप्रत्ययाचा आकृतिबंध 


कवितेसारख्या, कुणाला डिसेंबरमधील गुलाबा- 
सारख्या, कुणाला अजगराच्या विळख्यासारख्या ! 
आयुष्याची तथ्ये जगताना ज्याच्या त्याच्या मनोवृत्ती- 
प्रमाणे सुखदुःखाच्या अनुभवांनी जगावी लागतात, 
दगडू पवारांचे वडील एक स्वैर कामजीवन 
जगले ; पण त्या जगण्यामागील त्यांची मनोवृत्ती 
ही कधीच अपराधीपणाची नव्हती. तथ्यांचे केवळ 
जगणेच नव्हे, तर त्यांचा कालांतराने पुनःप्रत्यय 
घेणे व त्यांची पुननिमिती करणे हेदेखील ज्याच्या 
त्याच्या मनोवृत्तीवर अवलंवून असते. असा पुन:प्रत्यय 
व पुननिमिती यांना अथे देण्याचा प्रत्येक व्यक्‍ती 
स्वतंत्रपणे प्रयत्न करीत असते. एका व्यापक अर्थाने 
आयुष्याची तथ्ये प्रत्येक व्यक्ती एका कल्पिताने 
( फिक्शनने ) जगत असते. जीवनातील तथ्यांना 
सुखदु:खात्मक अर्थ देण्याची प्रक्रिया म्हणजे कल्पित. 
म्हणूनच प्रत्येक सामान्य माणसाची जीवनकहाणी 
हो एक उद्बोधक आत्मचरित्रात्मक साहित्यकृती 
ठरू शकते ; कारण सामान्य जीवनाची तथ्ये साधा- 
रणपणे सारखी असली, तरी त्यांचे कल्पित वेगवेगळे 
असते. “ वठुतं ' मधील दगडू पवाराच्या आयुष्या- 
तील घटनाप्रसंग हे अनन्यसाधारण नाहीत ; कारण 
ग्रामीणशह्री अश्या द्विधावस्थेतील इतिहासभूगोला- 
तून ते अवतरलेले आहेत आणि हा इतिहासभूगोल 
एकूणच भारतीय समाजाच्या परिवतंनप्रक्रियेची 
विद्यमान वस्तुस्थिती आहे. दलित व दलितेतर 
यांच्या भेदांनाही ही वस्तुस्थिती पार करून जाणारी 
आहे. 

- आणि तरीही बलुतं मधील कल्पित वैशिष्ट्य- 
पूर्णे आहे. दगडू पवार आपल्या चाळीस वर्षांच्या 
जिण्याचा जो पुनःप्रत्यय घेत आहे, तो दुःखमयतेच्या 
एका प्रचंड ओझ्याखाली ! ' दुःखाचे बलुते ' हे त्याचे 
शब्द ! आयुष्यातील सर्वे नातीगोती, सगळे मानवी 
संबंध, एकूणएक घटनाप्रसंग, या दुःखाच्या 
जाणिवेने नायक पुन्हा अनुभवत आहे व पुन्हा रचीत 
आहे. प्रत्येक प्रसंग हा पराजयाकडे झुकलेला आहे, 
प्रत्येक खेळ हरला जात आहे, प्रत्येक धडपड 
विफल होत आहे, प्रत्येक नाते तुटत जात आहे, 
प्रत्येक दिवस युद्धाचा प्रसंग ठरत आहे, प्रत्येक 
विचार पराभूत होत आहे, असे किंवा या प्रकारचे 
वळण ' बलुतं ' मधील कहाण्यांना दिलेले आहे. या 


४२३ 


वळणाचेही वळण समाजाच्या ठेवणीनेच निश्‍चित 
केले आहे. दलित जिण्याचे हे दु:खमय वळण रूढ 
भारतीय समाजव्यवस्थेत पुर्वनियोजितच आहे, असे 
या कहाणीतून सुचित होत आहे. 

“बलुतं ' या शीर्षकातूनही ते वळण ध्वनित होते. 
*बलुतं' ही कोणत्याही व्यक्‍तीच्या जिण्याची सामा- 
जिक प्रतिमा नव्हे, ती केवळ दलित जिण्याचीच 
सामाजिक प्रतिमा आहे. समाजाने जे हक्काने द्यावे 
व घेणाराने जे हक्‍कानेच घ्यावे ते म्हणजे बलुतं ! 
दलितेतर व्यक्तीचे समाजाशी असणारे हे देण्या- 
घेण्याचे नाते केवळ दुःखमय असुच शकत नाही. ते 
नाते दुःखमय ठरते, ते फ्त दलित व्यक्‍तीच्याच 
बाबतीत ! समाजाने दलितांना हक्‍क म्हणून दिलेले 
सगळे काही त्यांच्या माणूसपणाचा अवमान करणारे, 
नव्हे, ते माणूसपणच अव्हेरणारे होते व आहे. हे 
“बलुतं मग दलित माणसाला आपल्या माणूस- 
पणाच्याच ओझ्याखाली चिरडणारे ठरले, तर त्यात 
नवल नाही. दगडू पवाराच्या जीवनकहाणीत असे 
कितीतरी प्रसंग आहेत, की जे या ओझ्यानेच 
चिरडलेले आहेत. उदा. बानूशी असणारा त्याचा 
संबंध एरव्ही एका प्रेमविवाहात व प्रेमसंपन्न दांपत्य- 
जीवनात सहजपणे परिणत होऊ शकला असता. पण 
हे घडत नाही. ' गऊ ' या आकर्षक मांग-मुलीशीही 
असे नाते जडू शकले असते, पण हे घडत नाही. 
त्याच्या सासर्‍याला एका देशमुखीणीशीही संसार 
बांधता आला असता, पण हेही घडत नाही. 

पण हे एवढेच नाही. दगडू पवाराच्या जगात 
शरीरवळाची व मनोबलाची अनेक दलित माणसे 
आहेत. मानवी स्वभावाच्या व वतनाच्या गौरवास्पद 
वैशिष्ट्यांनीही ती नटलेली आहेत. मानवी स्वभा- 
वाच्या कामविकारासारख्या, ब्यसनासकक्‍्तीसारख्या 
मूलभूत दुबळेपणाला बळी पडणारी व म्हणून सहानु- 
भूतीचा वाटा मागणारी माणसेही त्यात आहेत. 
उमदेपणा, उदारपणा, थोरपणा, समपेणज्लीलता या 
सद्गुणांची धनी असलेली माणसेही * बलुतं ' मध्ये 
आहेत. हा एक मानवी सबळदुबेळतेचा वास्तक 
चित्रपट आहे. पण ज्या पडद्यावर तो चित्रपट 
प्रत्यक्षात रूपास येतो, त्या पडद्याचा रंगच काळा 
आहे; मग ही प्रकाशचित्रे त्या काळया पडद्यावर 
उमटणार कशी ? दृष्टिगोचर होणार कश्ली ? दलित 


४४ 


जिण्याचा हा सामाजिक काळा पडदा त्या चित्र- 
पटाला कसलीच प्रतिष्ठा व प्रतिष्ठेची परिभाषा लागू 
देत नाही, हीच चित्रे जर दलितेतर समाजातील 
असती, तर त्यांना प्रतिष्ठेचा अर्थ प्राप्त झाला 
असता. आपल्या प्रादेशिक व ग्रामीण साहित्यात 
अश्याच जातीच्या पण दलितेतर व्यक्‍तिचित्रांना 
आपण नायकत्वाच्या परिभाषेतुन पाहिले आहे नि 
मानवी स्वभावाच्या व परिस्थितीच्या संदर्भात 
त्यातील सबळदुर्बळतेचा मूल्यदर्शी अर्थही लावलेला 
आहे. हे भाग्य दलित व्यक्‍्तिप्रसंगांना लाभत नाही; 
कारण मूळ समाजातच त्यांना कसलाच माणुसपणा 
व मूल्यभाव देण्यात आलेला नाही. एका पाशवी 
पातळीवर त्यांना जगविले गेल्याने त्या जिण्याला 
पाशवी प्राथमिकतेच्या पलीकडचा मानवी.अर्थ व 
अ्थपूर्णणा असते वा संभवते, हे समाजाने मात्य 
केलेले नाही. दलित साहित्यात लोकनिषिद्ध लैंगिक 
अपवतंनाची किवा स्वैराचाराची चित्रे आढळतात, 
याचे कारण दलितांना लोकसंमत पाशवी पातळीवर 
जगविण्यात आले हेच आहे. याची लाज दलितांपेक्षा 
दलितेतरांनाच अधिक वाटली पाहिजे, असे मला 
वाटते. 

* बलुतं ' मधील दुःखाचे खरे ओज्ञे हे आहे. हे 
ओझे केवळ गणिती किवा सांख्यिकी परिमाणाचे 
नाही; ते किलोग्रॅमच्या परिभाषेत फार मोठे आहे. 
असेही नाही. ते मोठे आहे, कारण दलित माणसाची 
सुखे काय किवा दुःखे काय, त्याचे जय काय किवा 
पराजय काय, यांना मानवी मूल्यभाव प्राप्तच 
होऊ दिला जात नाही हे खरे. दगडूच्या दुःखाचे 
आध्यात्मिक ओझे आहे. 

मला अनेकदा वाटले, की दया पवार भापल्या 
अनुभवांकडे अधिक वास्तव दृष्टीने पाहू शकत नाहीत 
व म्हणून ' बलुतं ' मधील अनेक प्रसंग- विशेषतः 
त्यातील प्रेमसंबंधाची प्रकरणे- खुल्या रसिकतेने 
आस्वाद्य करीत नाहीत, मानत नाहीत. या लेखकाला 
दुःखमयतेचे अतिभान ( आंब्सेशन ) घेरून बसले 
आहे व म्हणून ' सुंदरतेलाही कुसळे ' लागल्याची 
विपरितता त्याच्या दृष्टिकोनात अवतरलेली आहे. 
या लेखकाचे जणू दुःखावर प्रेम जडले आहे, 
दुःखाला त्याने चवदार मानले आहे, दुःख हेच 
त्याचे विपरीत सुख आहे ! 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९ 


णण पण हा माझा समज पुर्ण खरा नाही; कारण 
दलित जिण्याचा पुनःप्रत्यय व पुनःसर्जन हे दलितमुक्‍त 
मनाने करावे, असा त्याचा अर्थ होईल व हे अशक्‍य 
आहे. दगडू पवारांचा मुल्गा जेव्हा एखादे बलुतं 
लिहील, त्यालाच कदाचित्‌ हे शक्‍य होईल, पण 
त्यावेळी कदाचित्‌ “ बलुतं ! हे शीषेक * चिरंजीव ? 
शीर्षक म्हणून उरणार नाही. हे विषयांतर झाले, 
खरा प्रश्‍न एवढाच आहे, की दलित व्यक्तिजीवन 
हे अपरिहायेपणे दलित समाजजीवन असते व ते 
जेव्हा साहित्यरूपाने अवतरते, तेव्हा त्यातून दलि- 
तांच्या सामाजिक दुःखमयतेचा गर्भच सांग व समूत 
होऊन प्रकटतो. याला पर्याय नाही. 

पण पर्याय नाही, हे म्हणणेही तितके खरे नाही. 
“ बलुतं ' वाचताना एक गोष्ट मी नकळतपणे 
पुनःपुन्हा शोधत होतो. ती म्हणजे या सामाजिक 
बलुत्यातील घटनाप्रसंगांचा साक्षी असणारा कवी ! 
कवी दया पवार ! या कवीचे दर्शन घडावे, त्याच्या 
काव्यवृत्तीचे झरे दिसावेत, त्याच्या कल्पकतेचे नर्तन 
पहावे, प्रत्यक्षाच्या प्लीकडे जाणारी तिची झ्षेप 
न्याहाळावी, जे जे अनुभव विचारप्रेरक आहेत, 
त्यांची कविसुळभ भावनाप्रेरकता कशी रूपास येते 
ते पहावे, जे ह्या व्यक्तीचे आहे, ते अनेकांचे 
करण्याची, विचारभावनाकल्पना यांना विशेषाकडून 
विइवात्मकतेकडे नेणारी कवीची किमया निरखावी, 
असे काहीसे सतत मनात येत होते. बाबुराव बागु- 
लांची ' सुड 'मधीळ नायिका जशी कवीच्या वाटेने 
कैलासाच्या उत्तुंग व अर्थपुर्ण शिखराकडे झपाट्याने 
जाते, तसे काहीतरी या “ बठुत्या'त घडावे असे 
उगाचच वाटत होते. पण * बलुतं ! मध्ये दलित 
विचाखंत आहे; पण दलित कवी नाही. अगदी 
नाही असेच जरी नसले, तरी तो अंग चोरून 
बसलेला असाच आहे. दया पवारांच्या ज्या कवि- 
मनाकडे पाहून माझ्या मनात हा विचार आला, 
त्याच कविमनाकडे बहुधा या विचाराचे उत्तरही 
असेल. म्हणजे दया पवार कवी आहेत; म्हणूनच 
ते * बलुतं'मध्ये दिसावयास हते होते, पण ते कवी 
आहेत, म्हणूनच ते * बलुतंः्मध्ये दिसणे शक्‍य 
नव्हते. 

याचा अर्थ केला पाहिजे : कवी असणे ही या 
युगातील एक वेदनामय अवस्था होय. ज्या भावनेवर 


बलुतं : दलित पुनःप्रत्ययाचा आकृतिबंध 


कविता जगते, ती भावनाच या जगात अर्थहीन 


बनली आहे, तिचे अवमूल्यन झाले आहे. ज्या 
कल्पकतेच्या बळावर, “ आम्हाला वगळा गतप्रभ 


झणी होतील तारांगणे । आम्हाला वगळा विकेल 
कवडीमोलावरी हे जिणे ॥” असे म्हणण्याचे 
अंत.सामथ्ये कवीला लाभते, ती कल्पकताच आम्ही 
निस्त्राण केलेली आहे. दमछाक झालेल्या आजच्या 
माणसाच्या कुडीत जिथे कविमनाचे संगोपन व्हावे, 
तिथे त्याचे खच्चीकरण होत आहे. कवी, काव्य 
यांना या जगात तोंडपुजे माहात्म्य व मानीव मोठे- 
पण यांखेरीज दुसरे कसलेच स्थान नाही; आत्म- 
सामर्थ्याचा आत्मप्रत्यय ताही, दया पवारातील कवी 
या स्थितीला अपवाद असणार नाही. पण एवढेच 
नाही; हा कवीदेखील ' कोंडवाड्या'तीलच कवी 
आहे. इथेही या कवीच्या पाठीशी दलितत्वाचा 
ससेमिरा आहेच. कवी म्हणून श्रेष्ठ मूल्यभावाने 
असण्याची व जगण्याची रीती दलितांना उपलब्ध 
नाही. आपल्या कवित्वाचा हा प्रतिकूल परिसर ज्या 
“ बलतं' मध्ये साकार करावयाचा, त्यात ते 
कवित्व चेपून जाणे स्वाभाविक ठरते. * वलुतं'मध्ये 
दलितत्वाने दया पवारांच्या माणुसपणाचा जसा 
ग्रास घेतला आहे, तसाच त्यांच्या कवित्वाचाही ! 

पण कवित्वाची भावुकता मात्र ' बलुतं ' मध्ये 
जाणवत राहते. दया पवारांनी आपल्या कवि- 
मनाच्या कल्पकतेचा फायदा “ बलुतं *ला समजा 
दिला असता, तर “गो, टेल इट आन द माऊटन 
या जेम्स बाल्डविनच्या कादंबरीशीषंकासारखी 
प्रेषितवाणीची क्षेप त्यांनाही घेता आली असती ! 
जे प्रत्यक्ष आहे, ते काव्यात्मतेच्या पंखावर वसवून 
एका उंच जागी त्यांना विराजमान करता आले 
असते. जे वास्तव आहे, ते मानवी वास्तवाच्या 
व्यापक अर्थाह्ी भिडविता आले असते, आदिम 
पाशवी पातळीवर जगविलेले दलितांच्या जिण्याचे 
बलते -एका उच्च पातळीवरून त्यांना समाजाला 
परत करता आले असते. पण त्यांच्यातील कवीची 
भावकता अशा प्रकारच्या कल्पक उड्डाणाला काटशह 
देऊन जाते नि “ बलुतं' हे काहीसे भावड्या 
भावुकतेने दुःखाचा मंद स्वर गुणगुणत राहते, 

या कविसुलभ भावुकतेने आणखी एक घडले 
आहे : ते म्हणजे, आपल्या व्यक्तिगत अनुभर्वांकडे 
अधिक सार्थ, अधिक सयुक्तिक दृष्टीने लेखकाला 
पाहता आलेले नाही. भावुकतेने केलेले आत्मशोधन 


४५ 


वा आत्मचिकित्सा पुरेशी सखोल होऊ शकत नाही. 


सईचे प्रकरण हे, खरे तर, दया पवारांच्या विवेकाला 
व काव्यात्म मनाला फार मोठे आव्हान होते; पण 
ते भावुकतेने रंगते उत्तरपर्वात आणि रुक्ष वस्तु- 
स्थितीने उघड होते आद्यपर्वात ! सामाजिक' 
क्वणाच्या व दलितत्वाच्या दडपणाखाली या 
प्रकरणाप्रमाणेच इतरही कितीतरी घटनाप्रसंगांना व 
व्यक्‍तींना काहीशी दस्तऐवजी कळा प्राप्त झालेली 
आहे. भावनांचे झरे आटून जावेत, कल्पकतेचे पंख 
छाटले जावेत व वर्तमानाच्या गाळात जसेतसेच 
रुतून बसावे असे काहीतरी ' बलुतं 'मधील कहाण्यांचे 
वाबतीत घडले आहे, पण याचेही मूळ दलितपणाच्या 
मूलभूत पराधीनतेतच आहे, असे वाटते. 

दलित पुनःप्रत्ययाची व गतकाळाच्या वाड्मयीन 
पुननिमितीची गरज का निर्माण होते, याला आता 
स्वतः दगडू पवाराने दिलेले उत्तर पूर्ण समाधान- 
कारक नाही, हे पटू शकेल: “ काही दलितांनाच हे 
सारं उकिरडा उपसल्यासारखं वाटतं. पण माणसाला 
आपला भूतकाळ माहीत नसेल, तर त्यालाही पुढं कुठं 


जायचं ते कळणार नाही. ” दल्ति पुन:प्रत्ययवादाची 
ही सामाजिक मीमांसा होय. दलितांच्या भूतकाळाचे 


ज्ञान हा त्यांच्या आत्मस्थितीच्य़ा ज्ञानाचाच टप्पा 
आहे व आत्मस्थितीच्या ज्ञानाखेरीज प्रगती होत 


नाही, हे खरे आहे पण हे एवढेच खरे आहे. दलित 
भूतकाळाची पुन्निमिती ही दलितेतर समाजाच्या 
आत्मस्थितीचेही ज्ञान होय. आणि ज्या समतेच्या, 
न्यायाच्या जगात आपणास जावयाचे आहे, त्या 
जगाच्या निर्मितीसाठी दलितेतरांच्या प्रामाणिक 
अपराधी मनाची साक्ष व साथ हवी आहे. दलित 


पुन:प्रत्ययातून जसे हे साध्य होण्याची शक्‍यता आहे, 
तसेच ते दलितेतरांच्या पुनःप्रत्ययातूनही साध्य 


होण्याचा संभव आहे. म्हणून ग्रामीण वा शहरी 
दलित जिण्याशी ज्यांचा साक्षात्‌ संबंध आला, 


त्यांनीही बलुत्याच्य़ा परंपरेत बसणारे लेखन केले, 
तर ते एक मोठे वाड्मयीन समाजकार्य ठरू शकेल. 
त्याचे स्वागत करण्याची तयारी दलित व दलितेतर 
या दोहोंनी ठेवली पाहिजे, असे मला वाटते. 

पण सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या प्रेरणेनेच केवळ 
दलित पुनःप्रत्ययाचे चित्र अवतरते काय ? मला 
असे वाटते, की या प्रेरणेलाच कविमनाची, कादंबरी- 
मनाची, प्रेषितमनाची, आधुनिकमनाची अश्या विविध 
प्रेरणांनी साथ दिली, तर केवळ सामाजिक दस्त- 


४६ 


ऐवजी दलितचित्रणाला नव्या दिशा लाभतील 
व नवे पल्ले गाठता येतील. हे प्रत्येक मन म्हणजे 
प्रत्यक्षाची, वास्तवाची एकेक वैशिष्ट्यपूर्ण ' व्हिजन” 
असते. ही व्हिजन त्या प्रत्यक्षाचा मूळ अर्थ 
अबाधित राखूनही त्याला एक व्यापक अभिनव 
अर्थपुर्णता प्राप्त करून देते. दलित पुनःप्रत्ययवादाने 
हे.  व्हिजन'चे आव्हान स्वीकारले पाहिजे, 
असे मला मनापासुन वाटते. मी आधी म्हटल्या- 
प्रमाणे, दया पवारांच्या कविमनाचे विमुक्‍त 
अधिष्ठान “ बलुतं' हा लाभले नाही; कंविमनाची 
प्रेरणा “बलुतं 'ला एक अनोखं रूप निश्‍चितच 
देऊन गेली असती. मला असेही वाटते, की * बलुतं! 


मधील आत्मकहाणीला आत्मचरित्रापेक्षा एखाद्या 
कादंबरीचा घाट देता आला असता, तर त्याची 


खोली व रुंदी वाढली असती ! अमेरिकन निग्रो 
लेखकांनी आपल्या कादंबर्‍या आत्मचरित्रातूनच 


रूपास आणलेल्या आहेत. कादंबरी हा अधिक मुक्‍त 
साहित्यप्रकार आहे. ' बलुतं ' चे अनुकरण यापुढील 
लेखकांनी करावं, पण ते आत्मचरित्राचा घाट शक्‍य 
तो टाळून ! कारण दलित जिण्याच्या चित्रणास ज्या 
व्यापक जीवनार्थांचे * पोटेन्शिअल ' आहे, त्याचा 
आविष्कार कादंबरीसारख्या विमुक्‍त साहित्य- 
प्रकारात व त्याच्य़ा व्हिजनमध्ये अधिक योग्य प्रकारे 
होऊ शकतो, असे मला वाटते. 

दिलदार मनमोकळेपणा हा ' बलुतं ' चा अनन्य- 
साधारण विशेष होय. मराठी आत्मचरित्रात दुमिळ 
असलेला हा निर्भय आत्मप्रकटनाचा विशेष या 
जीवनकहाणीत कसा आला, हा प्रश्‍नही मळा आता 
सुटल्यासारखा वाटतो. उघड्यावर फेकून दिलेल्या 
दलित जिण्याळा खाजगीपणा, खाजगी जीवन हे 
शब्दच त्यांच्या अर्थासह माहीत नव्हते. ग्राम- 
व्यवस्थेच्या इतर घटकांना तेथे केव्हाही, कसाही 
प्रवेश होता. हा खाजगीपणाचा अनुभवच समाजाने 
दलितांना युगानुयुगे नाकारलेला होता. माणसाचा 
माणूस म्हणून असणारा हा प्राथमिक मूलभूत हक्‍क ! 
त्या हक्‍कापासुन दलितांना आजवर वंचित राखण्यात 
भाले होते. या ठिकाणी मळा योगीराज वाघमारे 
यांच्या एका कथेची तीत्रतेने आठवण येते : त्या 
कथेत महारवाड्यात येणार्‍या प्रत्येक नव्या सुनेचा 
पहिला उपभोग गावातील पाटील वयाची साठी गाठे- 
पर्यंत हक्काने घेत असे. दलित नवविवाहितांच्या 
खाजगी जिण्याची ही परवड मोठी बोलकी व 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९ 


भ्रांत करणारी आहे. अशा या अननुभूत खाजगी- 
पणाचे भान दगडू पवाराने आपल्या आत्मचरित्रात 
जपले नसेल, तर ते म्हणूनच समजू शकते. म्हणूनच 
आणखी एक गोष्ट समजते. ती म्हणजे, इतक्या 
निर्भय मोकळेपणाने जीवनाचे खाजगी दालन खुले 
करण्याची क्षमता दलित लेखकांतच आढळणार 
क्रिवा रूसोसारख्या एखाद्याच दलितेतरात ! मराठी 
साहित्याच्या पांढरपेशा इतिहासात जे आजवर 
कधीच घडले नाही वा घडणे शक्‍य नव्हते, ते दलित 
साहित्यात यापुढे घडेल व आताही घडत आहे हे 
“बलुतं ' ने सिद्ध केळे आहे, खाजगीपणाची जपणूक 
हा सामाजिक' सदाचाराचा गुण असेल, पण आत्म- 
चरित्रासारख्या साहित्यप्रकारात तो दोषही ठरू 


शकतो. ' बलुत ने वाड्‌मयीन क्षेत्री दोषरूप पाव- 
णाऱ्या खाजगीपणाच्या जपणुकीचा भ्रम दूर केलेला 


आहे. 

* बलुतं ' चे वेष्टणचित्र साधेच पण मोठे अर्थपुणं 
आहेः ते आहे गोधडीच्या आकरतिबंधाचे ! दगडू 
पवाराची आई गोधडी उत्कृष्ट शिवत असे. आई हे 
त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचे हळव्या निष्ठेचे केंद्र ! आई- 
लाच अर्पेण केलेले, तिच्याच दु:खमय जिण्याच्या 
वणनाने सुरू होणारे हे ' बलुतं ' तिच्या मृत्यूबरोबर 
संपते. त्या आईचे प्रतीक असलेली ही गोधडी ! 

पण तिचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे “गोधडी ? 
हा एक अंतहीन आकृतिबंध असतो. रंगीबेरंगी 
तुकड्यांचे त्याचे अंतरंग अनंतवत्‌ असते ; म्हणजे 
गोधडीची आकृती संपते, पण तिचा बंध संपत नाही. 
जणू दगडू पवाराचे आत्मचरित्र संपते, पण त्याचा 
दलितत्वाचा बंध संपत नाही. तो जणू अनंत काळ- 
पर्यंत टिकला व' टिकून रहाणार आहे. ! 

दलित पुन/प्रत्ययाचा हा आकृतिबंध रंगहीन 
'ठेवण्य़ात चित्रकाराने मामिक दृष्टी प्रकट केलेली 
आहे. दलित जिण्याला जीवनाचे दोनच रंग लाभले 
आाहेत; ते म्हणजे जत्तममृत्यूचे पांढरे काळे रंग ! ! 
आणि कोणत्याही साहित्यक्ृतीने आपल्या आकृति- 
बधातच स्वत:ला सामावून घ्यावे व संपावे, हा 
सर्वेमान्य संकेत ' बलुतं'ने धिक्कारला आहे. याचे 
कारण ते नायकाच्या जिण्यातील केवळ पुर्वार्धाचे 
आत्मचरित्र आहे हे नव्हे; तर त्यातील दगडू 
पवाराचा आत्मचरित्राशीच असलेला झगडा हाच 
जणू संपण्यासारखा नाही. दलित जिण्याचा तो एक 
भंतहीन आकृतिबंध आहे ! 


ण्णा९९७पण 


अनुक्रमणिका 


कवच. भवान्‌ 
कव पुलः 
कवच सूकर! | 


( नवभारत ' ऑगस्ट १९७९ च्या अंकातील * डुकर, वराह आणि डिग्री ' या संपादकोयावरील 
श्री. पु. ल, देशपांडे यांची प्रतिक्रिया येथे दिली आहे-का. सं. ) 


आपल्या ऑगस्ट महिन्याच्या संपादकोयाचा 
मथळा “' डुकर, वराहू आणि डिग्री ” असा आहे. 
*“ डुकराला डकर म्हणावे, वराह म्हणू नये अशी 
गळ श्री. पु. ल. देशपांडे यांनी काही काळापूर्वी सर्वे 
मराठी माणसांना घातली होती.”' अशी या संपाद- 
कीयाची ना. सी. फडकेप्रणीत लेखनतंत्राला स्मरून 
मोठी आकषेक सुरुवात केली आहे. त्यामुळे मी ही 
गळ मराठी डुकरांच्या वतीने घातली असावी किवा 
संस्कृत वराहांच्या भावना दुखवू नये म्हणून घातली 
असावी, असा वाचकांचा पहिल्या फटक्यालाच समज 
झाला असला तर नवल नाही. पण असमाधानी 
देशी सॉक्रेटिस्‌ किवा समाधानी देशी डुकर यांच्याशी 
माझा निकटचा संबंध नाही, कारण मी विद्वत्तेच्याही 
क्षेत्रात नाही किवा सत्तास्पर्धेतल्या राजकारण्यांच्या 
गल्लीतही हिंडत नसतो. तरीही डुकरांच्प़ा जोडीने 
माझे नाव जोडले गेलेले दिसल्यामुळे मी ते संपाद- 
कीय वाचले. एरवी “ नवभारत ” चे संपादकीय 
वाचावे अश्नी आपली ताकद नाही. हे संपादकीय 
वाचल्यानंतर मात्र हा मजकूर मी मुंबई मराठी ग्रंथ- 
संग्रहालयाच्या ८० व्या वाढदिवसाच्या वेळी केलेल्या 
भाषणासंबंधीचा आहे असे लक्षात आले. ते भाषण 
संग्रहाळयाने छापुन प्रसिद्ध केले आहे. संपादकांनी 
सवड काढून ते संपूर्ण भाषण वाचावे अशी त्यांना 
माझी नम्र विनंती आहे. कारण संपादकीयातील 
डुकर इ. इ. मजकूर वाचून मूळ भाषण न ऐकलेल्या 


किंवा न वाचलेल्या माणसाची समजूत, मी ज्ञानाच्या 
सवे क्षेत्रात लोकांच्या तोंडी असणाऱ्या भाषेचा अगर 
बोलीभाषेचा आंधळा आग्रह धरला आहे अश्लीच 
होईल. ते भाषण ऐकणारांचा किंवा वाचणार्‍्यां- 
चाही तसाच ग्रह झाला, तर माझे म्हणणे मला 
नीट मांडता आले नाही असेही मी मानायला तयार 
आहे. पण जनाबाई आणि मुक्‍ताबाईच्या मराठीत 
आजचे विज्ञान किंवा माक्‍संचा ऐतिहासिक भौतिक- 
वाद समजावून देणे शक्‍य नाही एवढे मला समजते. 
आणि तसे मी माझ्या भाषणात म्हटलेले आहे. 
ते असे : “ जगातल्या प्रत्येक प्रकारच्या ज्ञानाची 
किंवा साहित्यातली प्रत्येक गोष्ट सर्वांच्या तोंडी 
असलेल्या भाषेत यावी असा दुराग्रह मी करीत 
नाही. मला इंग्रजी कळतं म्हणून इंग्रजीत लिहिलेला 
आइन्स्टाइनचा सिद्धांत कळतो किंवा सवे शब्द 
परिचयातले असुनही मराठी कविता कळते असे 
नाही. पण शब्दांच्या बाबतीत तो शब्द संस्कृत- 
मधला असला, तर तो अधिक सभ्य आणि त्या 
जागी मराठीतला रूढ शब्द असला, तरी तो गाव- 
रान मानून काढून टाकण्याचा जो प्रकार आहे तो 
मला समजू शकत नाही. ” 

माझा मुद्दा व्यवहाराच्या भाषेसंबंधीचाच आहे. 
लोकशाहीत राज्यकारभार कसा चालला आहे. 
नवी शेतीविषयक सुधारणा काय होते आहे, हे 
सामान्य माणसाला कळून घेण्याचा हकक असल्या- 


शट 


मुळे त्याला हे सारे कळेल अशा भाषेत लिहिण्याची 
किंवा बोलण्याची गरज आहे. सामान्य माणसाला 
हेगेळ्चे तत्त्वज्ञान किंवा सौंदर्यशास्त्र बोलीभाषेत 
समजावून द्या अगर ' डिग्नी' म्हणजे काय, हे 
वैद्यकीय शास्त्र त्याच्या कानावर पडणार्‍या शब्दा- 
तच करून द्या असा आग्रह मी कुठेही धरलेला 
नाही. तापाची डिग्नी म्हणजे काय, हे संपुर्णपणाने 
कळायला मेडिकल कॉलेजमध्ये जाऊन सवे काही 
शिकायलाच हवे. त्या झ्ास्त्राचा व्यवस्थित अभ्यास 
करायला हवा. पण हा मार्गे झाला त्या शास्त्रात 
पारंगत होण्यासाठी. पण त्यासंवंधींची सर्वसाधारण 
माहिती देणारी पुस्तके इंग्रजीत जशी सोप्या भाषेत 
लिहिली जातात, तश्ी मराठीत लिहिणे शक्‍य नाही 
का ? संपादकांनी उदाहरणादाखल घेतलेला चौकस 
वाडे बॉय नुसती डिग्नी म्हणजे काय एवढे विचारून 
कशाला थांबेल ? तो तापाचो डिग्नी आणि एम. बी' 
बी. एस्‌. ची डिग्री ह्यातला फरकही विचारील. 
चौकसच तो. तो हॉस्पिटलचा वाड आणि 
म्युनिसिपल वार्ड ह्यातला किंवा हॉस्पिटलच्या वॉच 
अण्ड वार्ड डिपार्टमेंटमधला वार्ड आणि तुरुंगातला 
वाड यातलाही फरक विचारील. असल्या चौकस 
वाडे बॉयला * बाळ, तू इंग्रजी शीक म्हणजे एकेका 
शब्दाचे किती अर्थ आहेत हे तुला कळेल, असेच 
सांगावे लागेल, पण त्याच वार्ड बॉयला ताप येतो 
म्हणजे शरीरात नेमके काय घडते, तापाच्या 
नळीतला पारा अंग गरम होत चालले, की वर कसा 
जातो, फूटपट्टीवर इंच असतात तसे इथे शंभरा- 
खालचे आणि शंभरावरचे असे भआकडे कसे 
असतात, ताप नसला तरी अंग गरम असते त्यावेळी 
हा पारा साधारणपणे पंच्याण्णव, शहाण्णव, 
1त्याण्णव ह्या आकड्यापर्यन्त कसा असतो वर्गैरे 
गाहिती सोप्या शब्दात सांगणे अशक्य नसावे. 
कारण तसे प्रयत्न अिंग्रजीत झालेले मी पाहिले 
आहेत. संपूर्ण अज्ञानी माणसं आणि ज्ञानी पंडित 
ह्यांच्यामध्ये जगातल्या असंख्य गोष्टी समजावन 
घेण्याची अच्छा असणारी माणसे भाहेत हे 
धरायचेच नाही का? वेदांचा सांगोपांग अभ्यास 
करायला नुसती भाषान्तरे वाचून चालणार नाही. 
त्यासाठी संस्कृत शिकावेच लागेल. मी संस्कृत हटाव 
किवा अिग्रजी हूटाववाला नाही; पणे ह्या वेद- 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९ 


उपनिषदांत काय सांगितले आहे याची ओळख 
तुकोबासारख्यांनी सामान्य जनांना मराठीतून करून 
दिली, आजचे विज्ञान सामान्यांना अगदीच अपरि- 
चित राहू नये म्हणून नेहमीच्या व्यवहाराच्या 
भाषेत समजावून देणारे विद्वान भाज प्रगत देशात 
आहेत. विदुवानांच्या परिषदांत मात्र ते सर्रास 
आपली वैज्ञानिक परिभाषा वापरतात. हा प्रश्‍न 
विद्‌वत्तेअतकाच सकळ जनांना हळुहळू शहाणे 
करावे, ह्या तळमळीचा भाहे. असे सोपे ग्रंथ लिहि- 
ण्याने ' आपल्या विदुवत्तेवर ठपका येओल असे त्यांना 
वाटत नाही.” असे मी म्हटले आहे. आणि उदाह्रणा- 
दाखल सांगितले आहे, की “आमचे पुढारी-चुकलो, 
नेते-खेड्यातल्या सभांतून समाजवादी भारताचे स्वप्न 
भुराशी बाळगायला सांगतात. नुसते निर्जीव शब्द. 
“समाजवाद' म्हणजे काय ते किमान प्राथमिक शाळा- 
मास्तरांना कळेल अशा भाषेत समजावून सांगणारे 
आज एकही पुस्तक आमच्या मराठी भाषेत नाही. 
रेडिओवरून तो सोप्या भाषेत सांगितला जात नाही. 
संस्कृतातली महाकाव्य लोकांच्या भाषेत आली 
म्हणून राम किवा कृष्ण देशभर पोहोचले हे 
आम्हाला ठाभूक आहे. आज त्या तळमळीने ज्ञानाचा 
आणि विचारांचा लोकांना कळणाऱ्या मराठीत 
प्रसार करण्याची माझ्या मते सर्वात मोठी गरज 
आहे ” ही पुस्तके वाचून ज्यांना त्या विषयाची 
गोडी अुत्पन्न होईल ती माणसे त्या विषयाचे 
अधिक ज्ञान मिळविण्याच्या मागे लागतील. त्यासाठी 
आवश्यक वाटलं तर संस्कृत अिंग्रजी, जर्मन वगरे 
भाषांचा अभ्यास करतील. अिथे ज्ञानाच्या वरच्या 
पातळीला जाभू न देण्याचा प्रश्‍नच उद्‌भवत नाही. 
“जे ठाक आहे त्याकडून जे ठाअूक' नाही 
त्याकडे ” असाच शिक्षणाचा प्रवास असतो. विष्णु- 
दासाचे मन किती मअू आहे हे सांगताना तुकोबा 
“ मजु मेणाहुनी ' म्हणतात. श्ञारदीयेच्या चल़्कळे- 
मध्य अमृतकण वेचण्याचा मवाळपणा हा काव्य- 
दृष्ट्या कितीही मोहक असला, तरी त्या मवाळ- 
पणापेक्षा * मेणा!च्या मवाळपणाचा अनुभव अधिक 
लोकांना, म्हणून तुकोबांचे बोलणे अधिक लोकांपर्यंत 
पोहोचले. कुठलेही ज्ञान लोकांची समजण्याची कुवत 
लक्षात घेऊन, त्या आस्थेने समाजात पायरी-पायरीने 
पोहोचवले पाहिजे असे म्हणण्यातुत कारुण्याची 


कवच भयान कव पुलः 


झालर लावलेला विनोद संपादकांना कसा काय 
दिसला ते खरोखरीच मला समजत नाही. खेड्यापा- 
ड्यातून उत्तम संस्कृत किंवा उत्तम अिग्रजी शिकवणे 
अगर विज्ञानाच्या सुसज्ज प्रयोगशाळा उभ्या करणे 
याला मी माझ्या भाषणात कुठे विरोध केला आहे? 
पण क्षेतावर एके दिवशी “ बीजगुणनप्रक्षेत्र' अशी 
पाटी लावली, की शेतकऱ्याला एकदम ज्ञानाच्या 
क्षेत्रात प्रतिष्ठेने आणून बसवला असे कसे होईल ? 
त्या पाटीखाली ह्या पाटीचा अथ काय, याचा 
कुठे चार अक्षरं वाचू शकणार्‍या शेतकऱ्यासाठी 
कुणी पाच सहा ओळींचा बोडं लावून खुलासा केला 
आहेका? 

परिचित आणि व्यवहारात चालू असलेले शब्द 
काढून तिथे अपरिचित शब्द बसवू नका असे सांग- 
ण्यात माझे असे काय चुकले, की त्यामुळे नवभारता- 
सारख्या संपादकांना माझे सारे भाषण मी डुकरांच्या 
कळवळ्याने केल्यासारखे वाटले. बोलीभाषेच्या 
शुद्धतेचा मी कुठे आग्रह धरला आहे? मी काय 
भरिस्टॉटलचे तत्त्वज्ञान मालवणीत सांगा म्हटले 
आहे ? ( अर्थात अस्सल मालवणी माणूस खुद्द 
अँरिस्टॉटल्लाच बुचकळ्यात पाडणारे तत्त्वज्ञान 
शिकवून जाईल हा भाग निराळा,) 

* मराठी लोकांच्या जिभेवर असलेल्या असंख्य 
संस्कृत शब्दांशी नातेगोते असलेले संस्क्रत शब्द वाप- 
रले, तर श्री. देशपांडे यांना ते नको आहेत.” हे 
संपादकांचे वाक्‍य वाचून मात्र मी थक्क झालो. मराठी 
जिभांवर चाललेल्या संस्कृत शब्दाशी नातेगोते अस- 
लेल्या शब्दांच्या नाचाची आपल्याला इतकी कल्पना 
नसावी याचा मला खेद झाला. “ कायदा” ह्या 
शब्दाऐवजी “* विधी ' हा शब्द, वाढदिवसाऐवजी 
'वर्धापनदिन', माझ्यांच्या अंड्याऐवजी “मत्स्यबीज', 
समारंभ साजरे न होता संपन्न ' होणे, पुस्तकाचे 
प्रकाशन न होता “ विमोचन होणे, कारकुनाऐवजी 
£ लिपिक', तारखेऐवजी ' दिनांक ' हे असले शब्द 
मराठी लोकांच्या जिभेवर एकाएकी नाचायला 
लागले हे देवाशपथ मला ठाऊक नव्हते. हे कुठचे 


मराठी लोक ? 
मराठी प्रतिशब्द करताना केवळ संस्कृतवरून तो 


शब्द घेतला म्हणून माझा राग आहे अशी जी 
संपादकांची समजूत झाली, याचं कारण काही 
न. भा. ७ 


कवच सूकरः । 


सरकारी आणि सरकारजमा मंडळींप्रमाणे मी केवळ 
सरकारी परिभाषेची खिल्ली उडवण्याच्या हेतूने 
हे भाषण केले असे त्यांनाही वाटलेले दिसते. नवा 
शब्द मराठी भाषेत आणताना ते कायं अिग्रजीतून 
संस्कृत कोशाकडे धाव घेऊनच केवळ करू नये, असे 
मला वाटते. शब्दाभोवती मनुष्यसमाजात घट्ट 
बसलेले अनेक संकेत असतात. ' शेवटचा ह्याअवजी 
“अन्त्य ' हा शब्द वापरावयाचा, कारण तो 
सामासिक शब्द करायला सोपा जातो असे ठरल्या- 
वर केवळ तांत्रिक पद्धतीने त्यावरून परिभाषा 
करणारे कायद्याच्या शेवटच्या परीक्षेची- ' अंत्पर- 
विधी परीक्षा ' करून टाकतात. लोकात ' अन्त्य- 
विधी हा शब्द रूढ आहे. पण कायद्याचा 
* विधी ' झालेला शंभरातल्या नव्याण्णव लोकांना 
ठाऊक नाही. आणि कोर्टात अजूनही 'तारीख * च 
पडते. मग कानावर न पडणारा ' दिनांक ' 
कशाला ? ( आकाशवाणीच्या संस्कृत वार्ता देणा- 
ऱयांनी तर “ तारीख ' अवजी “ तारिका ' हा शब्द 
सुरू केला आहे. ते एक स्वतंत्रच प्रकणे आहे. ) 

संपादक महाराज, विद्वानांनी विद्वानांसाठी 
लिहिताना कुठली भाषा वापरली ह्या संदर्भात मी 
बोललो नव्हतो. पण आता मराठी वाचणारा एक 
नवा वाचकवर्ग तयार होतो आहे. त्याच्या कानावर 
६ प्रमाणभाषा ' पडत नाही. त्याला ज्ञानाची ओढ 
उत्पन्न व्हावी या हेतूने सोप्या शब्दांत प्राथमिक 
दर्जाची पुस्तके लिहिली जावीत ही माझी इच्छा. 
शिवाय सरकारी हुकूम, कायदे, नव्या सुधारणा 
ह्यांविषयींची माहिती देताना सामान्यपणे खेड्या- 
तल्या शाळामास्तरना किवा पाच-सात बुक शिक- 
लेल्या सरपंचाला कळेल, अद्या भाषेत माहिती 
देणारी पुस्तकं लिहिली जावी हे सांगायचा माझ्या 
भाषणात मी प्रयत्न केला आहे. सरकारी मराठी न 
कळण्याचा प्रश्‍न हा केवळ खेड्यातल्या लोकांचाच 
नाही. मतदार संघ(चे “ निर्वाचन क्षेत्र ' केल्यावर 
शहरातलेही लोक गोंधळात पडले, वाचणाऱ्याला 


कळेल की नाही याची चिन्ता न करता सरकारी 
पातळीवरून कसे लिहिले जाते याचे एक उदाहरण 


देतो. * किशोर ' नावाचे एक मासिक सरकारी 
पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळातर्फे निघते. त्यात 
जूनच्या अंकात * समाजक्रांतिकारक महात्मा फुले ' 


४९ 


५० 


हा ेख “ बाल-विभाग ? ह्या सदरात छापला आहे. 
बाल म्हणजे किशोराहून लहान, त्या बाळाला 
फुल्यांची माहिती देणार्‍या लेखाचे पहिले वाक्य 
असे आहे. “ महाराष्ट्राच्या सामाजिक विचा- 
रांची जडणघडण करण्याच्या प्रक्रियेला चालना 
देण्याचे काय करणाऱ्या बंडखोर विचारवंतांमध्ये 
प्रामुख्याने म. ज्योतिबा फुळे यांचा समावेश होतो.” 
महाराष्ट्रातल्या कुठल्या बाळांच्या जिभांवर हे शब्द 
चोखल्याच्या खुणा आहेत ते मला संपादकांनी 
सांगावे. 

शिवाय जे नवे अपरिचित शब्द सरकारी भाषा 
बनवण्याच्या खात्यात तयार केले गेले आहेत, ते 
लोकांच्या कानावरही पडत नाहीत. भाषेचे संस्कार 
मुख्यतः कानाच्या वाटेने होतात. सरकारी खात्या- 
तळा कुठला इंजिनियर उपअभियंत्यांना भेटा असं 
म्हणतो ? डेप्युटी इंजिनियरला भेटायला जा असंच 
सांगतात. मुख्यमंत्र्यांचाही सरकारात तोंडी उल्लेख 
६ सी. एम. ” असाच होतो. “ते लिपिक आज 
उपस्थित नाहीत. तेव्हा निम्नस्तरावरच्या लिपि- 
कांना 'मेटा ' अश्ली भाषा ग्रामीणच नव्हे तर शह्रां- 
तल्या लोकांच्याही कानावर पडत नाही. “मी 
कॉलेजात शिकत असताना ... ' असेच बोलले 
जाते. * मी महाविद्यालयात असताना !- असे बोलले 
जात नाही. पदवीदान समारंभाचा '' दीक्षान्त 
विधी ” करायची काय गरज होती ? तिथे आता 
कसली दीक्षा दिली जाते ? पदवीधरांना आपण 
« दीक्षित म्हणायला लागलो आहो का? बरं. 
दीक्षान्त ह्यातल्या “ दीक्षा ” ह्या शब्दाचा अर्थ 
काय? त्याचा “ अन्त ” म्हणजे काय? हे कधी 
कोणी समजावून सांगितले आहे ? पुन्हा इतके 
संस्कृतीकरण करूनही पदवी देतात ती बी. ए., एम. 
ए. पीएच्‌. डी. अश्या अिंग्रजी मुळाक्षरांनी ओळखल्या 
जाणार्‍या शब्दांची. एरवी संस्कृत भाषेतूनच मराठी 
अधिक समृद्ध करता येईल म्हणणारेदेखील स्वत:च्या 
नावाचा पंडित अमुक अमुक असा उल्लेख करण्या- 
ऐवजी डॉक्टर अमुकअमुक असाच उल्लेख करण्यात 
धन्यता मानतात. म्हणजे संस्कृत किवा मराठी 
भाषेतली सर्वांत वरची पदवी “ डॉक्टर ऑफ फिलॉ- 
सॉफी”चीच. तिथे अिग्रजी ! आणि झेतकऱ्याच्या 
कोंबड्याचा मात्र कुक्कुट ' ! आणि डुकराचा 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९ 


* वराह. कोंबडे, ड्क्‍्कर वगैरे प्राण्यांना संस्कृत- 
मधून प्रतिष्ठा आणि संस्कृत, मराठीच्या विद्वानांना 
भिग्रजीतून, 

केवळ चार विनोद करून भाषण साजरे करायचे 
एवढाच हेतू ठेवून मी भाषेबद्दल बोललो असे 
संपादकांना वाटत असेल, तर माझे बोलणेच खुंटते. 
विह्ृत्तेच्या नावाखाली होणाऱ्या अभावित विनोदाची 
सर माझ्या विनोदाला नसेलही. “ जगाचा इतिहास 
हा स्वातंत्र्याच्या संप्रज्ञेचा ( क्रतंभरा प्रज्ञा- 
सत्यच ग्रहण करणारी संमाहित चित्तस्य प्रज्ञा- 
पातंजल योगदर्शन 1१68 18 00 एप) फणाला. 
101008 11801- एउ€४$७] ) अखंड विकास 
होय. बहिष्प्रज्ञा्मक ( (010100117७ ). स्वातंत्र्य 
म्हणजे वास्तव स्वातंत्र्य, त्यासाठी केवळ घटनासापेक्ष 
संकल्प ( क्ां]] ) स्वाधीन ठेवायला हवा.” हे वाक्य 
मी वाचून दाखवले होते. माझा प्रश्‍न अकच आहे. 
ज्ञानाच्या भाषेच्या ह्या पायरीपयन्त पोहोचण्यासाठी 
“ बहिष्प्रज्ञात्मक '?, “ घटनासापेक्ष संकल्प ” वगैरे 
शब्दांचे अर्थ खुलासेवार सांगणारी, सुरवातीच्या 
पायर्‍यांची पुस्तके मराठीत आहेत का? तशी 
नसल्यामुळे हे मराठी (?) पुस्तक वाचायला त्या 
वाचकाला संस्कृत आणि इंग्रजी येणे आवद्यक 
नाही का? “ ह्या नव्या वाचकाला जर ललित 
आणि ललितेतर साहित्याच्या वरच्या पातळीवर 
न्यायचं असेल, तर त्याला कळतील अशी सोपी 
पुस्तकं लिहायची आज फार आवश्यकता आहे.” 
असेमी म्ह्ट्ले असताना बहुजनसमाजाला ज्ञाना- 
पासून दुर ठेवण्याचा संबंध येतो कुठे ? 

सोपे लिहिणे सोपे नसते हे मलाही कळते. म्हणू- 
नच ज्यांना विषय उत्तम समजला आहे अश्ी विद्वान 
माणसंच अशा प्रकारची उच्च ज्ञानाची तोंडओळख 
करून देणारी पुस्तके लिहू शकतील, असे मला 
वाटते. याउपरही सरकारी शब्दखात्यातर्फ जो शब्द 
बनवण्याचा उद्योग चालला आहे, तो सर्वसामान्यांना 
राज्यातला व्यवहार चालताना किंवा राज्याशी 
व्यवहार करताना सहज उपयोगी पडणाराच आहे 
असे वाटत असेल, तर मी तरी काय करणार? 

ड्‌कराला डुक्कर म्हटल्यामुळे कोणाच्या भावना 
दुखावतात हे मात्र संपादकीय वाचून माझ्या ध्यानात 
आले. म्हणजे ड॒करे तर पाळायची, त्यांचं मांस 


कवच भवान क्व पुलः कवच सूकरः । 


खाण्यासाठी विकायचं, त्या कामाबद्दल पगार 
घ्यायचा आणि डुक्‍्करवाडीचा कारभारी म्हणवून 
घ्यायला लाज वाटते म्हणून डुकराचा “ वराह 
आणि कारभाऱ्याचा “ प्रभारी ” म्हणवून घेऊन 
संस्कृतचे सोवळे नेसुन डुकराचे मांस विकायचा 
कारभार करायचा, म्हणजे प्रतिष्ठा वाढते. याचा 
अथे मूळ मराठी शब्दाला प्रतिष्ठा नाही हे मनात 
असूनही सगळा कारभार मराठीत चालला पाहिजे 
अश्या सरकारी व्यासपीठावरून घोषणा चालू 
ठेवायच्या. 

ते काही का असेना. अका विनोदी भाषणे कर- 
णाऱ्या माणसाची “ नवभारता ” सारख्या विद्वा- 
नांनी, विद्वानांच्या आणि विद्वानांकरिता 'चालव- 
लेल्या भारदस्त मासिकाच्या, संपादकीयात दखल 
घेतली जावी यातच आपण खूष ! तीही “ डुक्कर, 
वराह आणि डिग्नी ” या सारखा चटकदार मथळा 
देऊन. त्यावरून आठवलं. माझा एक मित्र मला एके 
दिवक्ी अतिशय उत्साहाने आणि आनंदाने येऊन 
म्हणाळा- “ आहात कुठे ? आज इथल्या विद्या- 
पीठाचे कुलगुरु माझ्याशी बोलले.” आयुष्यात कॉले- 
जची पायरीही न चढलेल्या माझ्या ह्या मित्राशी 
साक्षात विद्यापीठाचे कुलगुरू काय बोलले, हे जाणून 
च्यायला मी विचारले--“ तुझ्याशी बोलले ? काय 
बोलले ?” “ सांगतो. आमच्या आळीत व्याख्यान 
द्यायला आले होते. ते व्यासपीठाकडे चालले होते. 


जानामि त्वाम्‌ प्रकृतिपुरुषं 


[ श्री. पु. ल. देशपांडे यांच्या वरील प्रतिक्तिपे- 
बाबत संपादकांनी केलेला खुलासा येथे दिला आहे. 
-का. सं. ] री 

श्री. पु. ल. देशपांडे ह्यानी ऑगस्ट महिन्याच्या 
नवभारत च्या संपादकीयाची दखल घेतली आणि 
त्याच्याविषयीची आपलीं प्रतिक्रिया लिहून कळ- 
विली ह्यात त्या संपादकीयाचा गौरवच झाला, श्री. 
देशपांडे ह्यांच्या प्रतिक्रियेत त्यांची नेहमीची विनय- 
शील, खेळकर, विचक्षण आणि समाजहिताविष- 
थीची आस्थेची वृत्ती प्रतिविब्रित झाली आहे, ही 
अर्थात्‌ अपेक्षित अक्षीच गोष्ट आहे. ह्या संपादकी- 


अनुक्रमणिका 


1 


मी वाटेत उभा होतो. मळा “अहो वाजूला व्हा? 
म्हणाले.” 

नवभारताच्या संपादकीयातून विद्वानांच्या वाटे- 
तल्या विनोदी लेखकाला “बाजूला व्हा' हे ऐकताना 
माझ्याही मनात तीच खुषी दाटली आहे. शिवाय 
माझ्यासारख्याचे लक्ष जावे म्हणून संपादकीयाला 
* डुकर-वराह-डिग्री ' यासारखे चटकदार शीषेक 
दिले, हेही बरे झाले, कारण ' भाषाविषयक संकल्प- 
नांतर्गत समस्यांतील भंतद्रंद्द ' अश्यासारखा, नव- 
भारताच्या भारदस्त लेखांना असतो तसला मथळा 
दिला असता, तर सरावाप्रमाणे आम्ही पान उलटले 
असते. मग कुठे मी, कुठे ड्ककर आणि कुठे संपादक', 
म्हणून तर आपल्या विद्वान वाचकांचे लक्ष जावे 
म्हणून मला भांडारकरांच्या पाठ्यपुस्तकांचे स्मरण 
करून-आणि त्यांची क्षमा मागून, संस्कृतसारखा 
दिसणारा मथळा देणे प्राप्त झाले, 

-णआणि खरंच-आमच्या त्या ' बाजूला व्हा! 
अश्या शब्दांत कुल्गुरूंकडून सर्वांच्या पुढे दीक्षान्त- 
विधी झालेल्या मित्राला मी विचारलं. 

र्जाति जाऊ दे. पण कुलगुरू भाषणात काय 
बोलले ?” 

“ते काही आपल्याला कळलं नाही, क्षैक्षणिक 
समोइ्परावर काहीतरी सांगत होते. . .” 

असो. 


- पु. ल. देशपांडे 


याकडे श्री. देशपांडे ह्यांचे लक्ष वेधण्यात त्याच्या 
। डुकर, वराह आणि डिग्री ? ह्या मथळ्याचा काही 
हातभार लागला असेल तर त्यामुळे त्याचे सार्थक 
झाले असे म्हणावे लागेल. मात्र त्याच्यामागे ना. 
सी. फडके ह्यांच्या तंत्राचा कोणताही प्रभाव नाही 
हे स्पष्ट करणे आवद्यक आहे. स्वत:च गुंतागुंत 
निर्माण करून निर्गाठ बसली की ती कौशल्याने 
उलगडून दाखवावी हे तंत्र ' नवभारत ' च्या संपाद- 
कीय धोरणात बसत नाही. 

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या ८० व्या वाढ- 
दिवसाच्या वेळी श्री. देशपांडे ह्यांनी केलेले भाषण 
संपादकांनी लक्षपूर्वक ऐकले होते. पुढे दै. मुंबई 
सकाळच्या रविवारच्या भंकात दोन हप्त्यांनी जेव्हा 


पर्‌ 


ते प्रसिद्ध करण्यात आले तेव्हा ते वाचण्याची संधीही 
त्यांना मिळाली. ह्या भाषणात श्री. देशपांडे ह्यांनी 
दोन अतिशय महत्त्वाचे मुद्दे परिणामकारक रीतीने 
मांडले आहेत आणि त्यांच्यासारख्या अधिकारी 
व्यक्‍तीने ते मांडणे आवश्यक होते. एक मुद्दा असा 
की मराठीत जे शब्द रुळलेले आहेत, सर्वसामान्य 
मराठी माणसांच्या बोलण्यात जे शब्द रूढ आहेत 
ते मूळात इंग्रजी, फारशी, इ. परभाषेतील शब्द 
आहेत ह्या कारणामुळे वज्ये मानू नयेत, ते निवडून 
भाषेतून बाहेर फेकून देण्याचा आणि त्यांच्या जागी 
संस्कृत शब्द पेरायचा खटाटोप कुणी करू नये. 
संस्कृत शब्द प्रतिष्ठित असतात, उलट लोकांच्या 
बोलण्यात रूढ असलेले “* लौकिक ' शब्द हलके अस- 
तात, ते सरकारी कामकाजात शोभून दिसत नाहीत 
आणि म्हणून त्यांच्याजागी संस्कृत शब्दांचा वापर 
करणे आवद्यक असते ही सभजूत गर आहे. ह्या 
समजुतीमुळे सरकारी कामकाजासाठी किंवा एकंद- 
रीत सावंजनिक व्यवहारासाठी म्हणून संस्कृत 
शब्दांचा जिच्यात मुद्दाम भरणा केलेला असतो अशी 
एक कृत्रिम भाषा घडविण्यात येते आणि तिच्यातून 
व्यवहार करण्याचा अट्टाहास करण्यात येतो आणि 
ही गोष्ट हास्यास्पद आणि हानिकारक आाहे हे 
म्हणणे अगदी योग्य आहे आणि आजच्या परि- 
स्थितीत त्याच्यावर भर देणे आवश्‍यक आहे. 
श्री, देशपांडे ह्यांनी मांडलेला दुसरा मुद्दा असा 
की, आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, तंत्रज्ञान, सामाजिक 
तत्त्वज्ञान- हे लोकांपर्यंत, जनतेपर्यंत, बहुजनसमाजा- 
पर्यंत नेऊन पोचविणे अतिशय आवइयक आहे, आज 
ह्याची सर्वात जास्त जरूरी आहे. हाही मुद्दा अतिशय 
महत्त्वाचा आहे. सववेसामान्यपणे असे म्हणता येईल 
की, ज्ञान ज्यांच्या काबूत आहे त्यांनी ते सर्वेसामान्य 
लोकांपर्यंत नेऊन पोचवावे अशी परंपरा भारतात 
आणि महाराष्ट्रात नाही. ह्यामुळे पंडित मंडळी 
बहुजनसमाजाच्या व्यावहारिक, प्रत्यक्ष अनुभवापासून 
शिकू शकली नाहीत आणि पंडितांनी घडविलेल्या 
संकल्पनांचा वापर करून आपल्या अनुभवाचा 
व्यापक अर्थ शोधून काढायचे सामथ्ये बहुजनसमा- 
जाला लाभू शकले नाही. ह्यामुळे पंडितांचे ज्ञान 
साचलेले, शेवाळलेले राहिले. ह्या परिस्थितीचे एक 
महत्त्वाचे कारण म्हणजे जातिसंस्थेत अंतभूत अस- 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९ 


ठेली आणि तिने दृढ केलेली जातीबाहेरच्या माणसां- 
विषयीची अनास्था. 
आजच्या आपल्या समाजाकडे पाहिले तर असे 
आढळून येईल की, महत्त्वाचे ज्ञान इंग्रजी शिकलेल्या 
शिक्षित वर्गाच्या अखत्यारीत आहे भाणि ज्ञान 
वाढविण्याची साधनेही त्याच्याच अखत्यारीत आहेत. 
बहुजनसमाजाला त्याच्या आजच्या कुंठित स्थिती- 
मधून बाहेर पडण्याची ताकद देऊ शकेल असे ज्ञान 
त्या समाजाला देण्याची आपली जबाबदारी ह्या 
वर्गाने पार पाडलेली नाही. ही आपली जबाबदारी 
आहे असे त्याने मानलेलेही नाही. ज्ञानाचा एका- 
धिकार एका जातीकडे असण्याची भारतीय परंपरा 
आज जर कुणी टिकवून धरीत असेल तर ती इंग्रजी 
शिकलेल्यांची जात होय. ह्या जातीच्या भाषिक' 
व्यवहाराकडे निरखून पाहिले पाहिजे. 
श्री. देशपांडे ह्यांनी भाषिक व्यवहाराची दोन क्षेत्रे 
मानली आहेत. विद्वान्‌ विद्वानांशी बोलतात ते एक 
क्षेत्र आाणि विद्वान्‌ सामान्य माणसांशी बोलतात ते 
दुसरे क्षेत्र. फारच वरच्या पट्टीतले उदाहरण घेतले 
तर असे म्हणता येईल की जेव्हा एखादा अणुशास्त्रज्ञ 
दुसर्‍या अणुशास्त्रज्ञाशी आपल्या शास्त्राविषयी 
मराठीत बोलतो तेव्हा त्याच्या बोलण्यात खपच 
अपरिचित, दुर्बोध, क्लिष्ट, संस्कृतोळ्भूव शब्द 
कायल पज गगाताज ह 
1 आपल्या शास्त्राची 
र ली सवे शब्द आले तर 
त हवाय आयात पातक तो ले होह 
किंवा कोणताही विशेषज्ञ यी ची जक 
तयी गत मल जव्हा आपल्या ज्ञानश्षाखे- 
सामान्य लोकाशी मोच स ताओ ्ा 
साग, मवहाराह तया त्याने सर्व- 
पाहिजे. देशपांडे ह्यांचे हे क सी 
म्हणणे सवेतोपरी योग्य 
आहे, पण ते अपुरे आहे. 
मुजवत्कामिबती, मत पवी कायद्यांच्या 
उत रा म समाजां विषयी काही प्र्न 
क » काही माहिती करून घेण्याचा 
प्रयत्न करतो तेव्हा तो सर्वसामान्य माणसांतील 


ज्ञानामि त्वाम्‌ प्रकतिपुरुषं 


एक असतो. त्याच्या प्रश्‍नांशी संबंधित असलेला 
विशेषज्ञ जेव्हा त्याला त्याच्या प्रश्‍नांची उत्तरे देतो 
तेव्हा एक विशेषज्ञ एका सरवेसामान्य माणसाशी 
बोलत आहे अश्याच स्वरूपाचा तो प्रसंग असतो. 
आता ज्या भाषेत ते दोघे एकमेकाशी बोलतात 
तिला सर्वसामान्य बौद्धिक व्यवहाराची भाषा म्हणू 
या. विशेषीकृत ( ४0९०911860. ) ज्ञानश्याखांतून 
चालत असलेल्या बौद्धिक व्यवहारांच्या ज्या भिन्न 
भ्षाषा असतात त्या सर्वांचे, ही भाषा, अधिष्ठान 
असते. तिच्यापासून त्यांची सुरवात होते आणि त्या 
भिन्न दिशांना, आपल्या आंवद्यकतेप्रमाणे भिन्न 
परिभाषा विकसित करीत, वाढत जातात. ह्या 
सर्वसामान्य बौद्धिक व्यवहाराच्या भाषेत विश्‍वाच्या 
स्वरूपाचा एक नकाक्या, ह्या स्वरूपाविषयीचा 
ढोबळ तपशील, ज्ञान मिळविण्याच्या रूढ पद्धती 
ह्यांच्याशी संबंधित असलेल्या संकल्पना मुरलेल्या 
नसतात. सर्व सुशिक्षितांची ही समान भाषा असते 
आणि म्हणून विशेषज्ञ आणि सामान्य सुशिक्षित 
एकमेकाशी बोलू शकतात, किंबहुना सुशिक्षित 
होणे म्हणजे ही भाषा शिकून घेणे. शि 
आता सुशिक्षित महाराष्ट्रीय घेतले तर ₹ 
जी सर्वसामान्य बौद्धिक व्यवहाराची भाषा आहे तो 
इंग्रजीमिश्रित मराठी आहे आणि तिच्यातील सवे 
मोक्याचे शब्द इंग्रजी असतात. म्हणजे इंग्रजी भाषा 
येत असल्याशिवाय जी मराठी भाषा समजू शकणार 
नाही अक्ली ती मराठी भाषा असते. आधुनिक 
ज्ञानाशी आपला परिचय होऊन दीडशे वष होऊन 
गेली तरी सर्वसामान्य बौद्धिक व्यवहाराची कार्ये- 
क्षम, सर्वमान्य अशी भाषा मराठीत रूढ झालेली 
नाही. ह्याचे प्रमुख कारण असे की सुशिक्षित- 
म्हणजे इंग्रजी जाणणार्‍्या- महाराष्ट्रीयांनी आपल्या- 
कडे असलेले ज्ञान सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहो- 
चविण्याची जबाबदारी स्वीकारून पार पाडली 
नाही. ते एकमेकाशी इंग्रजीत बोलत राहिले, आणि 
कधीकाळी त्यांना इंग्रजांशी बोलायला मिळाले 
आाणि इंग्रजांनी त्यांचे बोलणे ऐकून घेतले तर त्यात 
विशेष धन्यता मानली. सर्वसामान्य माणसे बौद्धिक 
वपरवहारापासून त्यांनी जाणीवपूर्वक वगळली. 
ह्याच्यात त्यांचा ' वर्गीय स्वार्थ'ही आहे है उघड 
आहे. आता ही परिस्थिती जर पालटायची असेल, 


५३ 


सरवेसामान्य बौद्धिक व्यवहाराची भाषा जर 
मराठीत रूढ करायची असेल तर आज सुशिक्षित 
महाराष्ट्रीय नेहमीच्या बोलण्यात जे अनेक इंग्रजी 
शब्द वापरतात त्यांच्या जागी मराठी शब्द रूढ 
करावे लागतील आणि हे शब्द संस्कृतपासुनच घ्यावे 
लागतील किंवा बनवावे लागतील. आणि सुरवातीला 
जरी हे शब्द कृत्रिम, दुर्बोध, कर्णकटू वर्गरे वाटले 
आणि त्यांचा सराव होईपयंत त्यांचा वापर करताना 
कितीही अवघडल्यासारखे वाटले तरी हा जाच 
सहन करावा लागेल. अनेक झतकांच्य़ा अकतेपणा- 
मुळे आपल्यापुढे ज्या अनेक अडचणी निर्माण झाल्या 
आहेत त्यातील ही एक आहे. 

दुसरा मुद्दा असा. देशपांडे ह्यांच्यापुढे सववसामान्य 
सुशिक्षित महाराष्ट्रीय माणूस- म्हणजे इंग्रजीद्वारा 
बौद्धिक व्यवहारात सहभागी असलेला माणूस- 
नाही. बौद्धिक व्यवहारापासून- म्हणजे विज्ञान, 
काही तत्त्वांवर आधारलेली शासनपद्धती, इ.- 
पूर्णपणे वगळण्यात आलेला, जेमतेम साक्षर अस- 
लेला मराठी माणूस आहे. संपादकीयातला चोकस 
किवा अतिचौकस आणि म्हणून काहीसा आगाऊ 
असलेला वॉर्डबॉय सोडून देऊ. एखाद्या शेतकऱ्याला 
आपण एवढेच सांगितले की तु अमुक अमुक खते 
वापर, अमुक प्रकारचे बियाणे वापर, अमुक इतके 
पाणी दे, अमुक जंतुनाशक फवारे सोड आणि मग 
चांगले पीक ग्रेईह़ तर आपण त्याला लहान मुला- 
सारखे वागवीत आहो असे होईल. त्याला स्वावलंबी, 
माणूस बनवायचे असेल तर खते का वापरली 
पाहिजेत आणि संकरित जाती जास्त पीक का 
देतात आणि जन्तु कोणत्या प्रकारचे असतात 
आणि ते काय करतात ही माहितीही दिली पाहिजे 
आणि त्याला अधिक माहिती पाहिजे असेल तर ती 
मिळवायची कुवत त्याला दिली पाहिजे; ही माहिती 
त्याला उपलब्ध असली पाहिजे. थोडक्यात त्याचा 
रसायनशास्त्र आणि वनस्पतिशास्त्र आणि सुक्ष्म- 
जंतुश्ास्त्र (आणि अर्थशास्त्र आणि व्यापारश्यास्त्र 
आणि कायद्याची तत्त्वे व प्रक्रिया यांच्याविषयीचे 
न्यायशास्त्र इ. इ.) ह्यांच्यात प्रवेश करून दिला 
पाहिजे आणि ह्या ज्ञानात त्यांना अधिक प्रगती करून 
घ्यायची असेळ तर त्याची सोय करून दिली पाहिजे. 
आता हा प्रवेश करून देण्याच्या कामाची सुरवात तो 


५४ 


शेतकरी बोलतो त्य़ा भाषेतूनच केली पाहिने कारण 
दुसरी भाषा त्याला समजणार नाही. त्याच्या सरा- 
वाचे शब्द वापरले पाहिजेत, त्याला परिचित अस- 
लेली उदाहरणे, दाखले वापरले पाहिजेत, आपले 
बोलणे त्याला स्रमजत राहीळ आणि त्याचे लक्ष 
टिकून राहील अश्या रीतीने, अश्या भाषेत त्याच्याशी 
बोलले पाहिजे. हे म्हणणे योग्य आहे आणि अतिशय 
महत्त्वाचे आहे. पण तितकीच महृत्त्वाची गोष्ट अशी 
की ही माहिती शेतकर्‍याला जसजक्ली मिळत जाईल 
तसतशी त्याची भाषा बदलत जाईल, एलिमेंट, 
कॉम्पॉउण्ड, केमिकल फॉर्म्युला, अनॅलिसिस, एनर्जी 
इ. संकल्पना व्यक्‍त करणारे शब्द त्याच्या बोलण्यात 
रुळतील. आता ह्या संकल्पनांसाठी मराठी शब्द 
बनवावे लागले आहेत. पण अजून मराठी पाठच- 
पुस्तकापलीकडें आणि उत्तरपत्रिकांपलीकडे ते वाप- 
रले जात नाहीत. ह्याचे कारण इंग्रजी जाणणारी 
मराठी माणसे ह्या गोष्टीविषयी इंग्रजीमिश्रित मराठी 
भाषेतून बोलणे पसंत करतात आणि ह्याचे कारण 
असे को ज्यांना ह्या ज्ञानाची अतिशय गरज आहे त्या 
भर्धशिक्षित आणि अशिक्षित मराठी माणसांक्ली 
बोलत नाहीत. 

ते जर अशा माणसाशी बोलत राहिले, ही 
माणसे त्यांचे बोलणे ऐकत रहातील अश्शा रीतीने 
बोलत राहिले तर, वर म्हटल्याप्रमाणे ह्या बोलण्याची 
सुरवात रयतेच्या भाषेतून होईल आणि त्याची 
सांगता जेव्हा होईल तेव्हा रयतेच्या भाषेत अनेक 
नवीन शब्द रूढ झालेले असतील, आणि हे शब्द, 
काही सुळलेले इंग्रजी शब्द वगळले तर, संस्कृत- 
पासुनच बनविलेले असतील, 

रयतेत जमा असलेला माणूस जेव्हा नागरिक 
बनतो तेव्हा तो एक अधिक प्रगत भाषा शिकलेला 
असतो. ही अधिक प्रगत मराठी भाषा, सर्वसामान्य 
बौद्धिक व्यवहाराची जी मराठी भाषा असेल-जी 
अजून रूढ झालेली नाही-तिच्याजवळ येणारी ही जी 
मराठी भाषा असेल तिच्यात संस्कृत शब्दांपासून 
बनविलेल्या शब्दांचा वराच भरणा असणे अटळ 
आहे. पण रयतेची भाषा हीच सवे क्षेत्रांतील मराठी 
भाषेची बेठक राहील. 

असे एक चित्र उभे करण्यात येते की काही 
सरकारजमा विद्वान्‌ असतात आणि कधीकधी 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९ 


त्यांच्यांत स्वतंत्र बाण्याचे (म्हणजे तिरसट) विद्वान 
सामील झालेले असतात भाणि ते एका खोलीत 
बसून खलबते करतात, कुणी कधीही न ऐकलेल्या 
शब्दांची टाकसाळ सुरू करतात आणि रूढ, सोप्या, 
साध्या, मराठमोळ्या भाषेऐवजी एक छृत्रिम, 
संस्कृतनिष्ठा भाषा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न 
करतात. हे दिशाभूल करणारे चित्र आहे. ह्या 
शब्दांची रयतेला गरज आहे आणि सुशिक्षित मराठी 
माणसांना रयतेविषयीचे आपले कतंव्य पार पाडायचे 
असेल तर त्यांनाही ह्या शब्दांची गरज आहे. रयतेची 
भाषा आणखी पंचवीस वर्षांनी आज आहे तक्षीच 
राहिली तर त्याचा अर्थ दुहेरी राहील. एक अर्थ 
असा की रयत होती तिथेच आहे, तितकीच अडाणी 
आहे. दुसरा अर्थ असा की सुशिक्षित मराठी माण- 
सांची तोंडे पश्‍चिमेकडेच आहेत, पाश्‍चात्त्य बौद्धिक 
साम्राज्याचे दुय्यम, तिय्यम दर्जाचे नागरिक म्हणून 
जगण्यात ते धन्यता मानीत आहेत. 

समोरच्या माणसाची माणूस म्हणून जी प्रतिष्ठा 
असते तिची कदर आपल्याला असेल तर त्याला 
समजेल अशा भाषेत आपण त्याच्याशी बोलू. आणि 
स्त्रावलंबी व्यक्‍ती म्हणून जगण्यासाठी त्याला आव- 
इयक असलेले ज्ञान जर आपल्याकडे असेल तरते 
त्याला आपण मोकळेपणे देऊ. हे काम जर आपण 
मनापासुन करणार असु तर त्याच्याशी 
भाषेतच बोलायला हवे ही 
ध्यानी येईल, पण हे काम करण्यात आपण थोडेसे 
जरी यशस्वी झालो तरी तो त्या प्रमाणात आपल्या 
जवळ आहेला असेल ; म्हणजे त्याची भाषा 
आपल्या भाषेजवळ आलेली असेल. 

जो माणूस मुलांच्य़ा मासिकात 
सामाजिक विचारांची जडण 
प्रक्रियेला चालना देण्याचे काये 
विचारवंतांमध्ये प्रामुख्याने म. 


त्याच्या. 
गोष्ट आपल्या सहज 


“ महाराष्ट्राच्या 
घडण करणार्‍या 
करणाऱ्या बंडखोर 
ज्योतिबा फुळे यांचा 


समावेश होतो. हे वाक्य लिहितो त्याला मुलांशी 
कसे बोलावे हे कळत नाही हे उघड आहे. एखाद्या 


खेडेगावात * बीजगुणनप्रक्षेत्र ' अशी पार्ट 
जो आपले संशोधन चालू ठेवतो त्याला आजबाजच्या 
भाणसाची कदर नाही हे स्पष्ट आहे त्याचे संशोधन 
त्याच्या स्वत:साठी आहे ; ते इतरासाठी नाही. ह्या 
सब आचरटपणावर श्री. देशपांडे ह्यांनी जे कोरडे 


टी रोवून 


जानामि त्वाम्‌ प्रकृतिपुरुषं 


ओढले आहेत ते आवश्यक आहेत. भीती' अशी आहे 
की आधुनिक ज्ञान आणि विचार मराठीतून वेग- 
वेगळ्या पातळ्यावर मांडण्यासाठी म्हणून जे अनेक 
पारिभाषिक शब्द नव्याने बनवून वापरावे लाग- 
तील- त्यांच्या अर्थाचा खुलासा करून, लिखाणात 


ते वापरण्यापूर्वी आवश्यक ती पूर्वतयारी करून 
वापरावे लागतील- त्यांचा वापर हाही असाच 
एक अचरट, तर्‍हेवाईकपणाचा प्रकार आहे असे 
लोक समजतील. 'हे जे काही मराठी आहे ते 
आम्हाला काही कळत नाही, ह्यापेक्षा इंग्रजी 
आम्हाला कळते ' असे म्हणणारे लोक आजची 
स्थितीच चालू रहावी ह्या मताचे असतात. म्हणजे 
बहुसंख्य अडाणी जनता, मामुली कामासाठी मराठी 
आणि सवे वैचारिक, शासकीय व्यवहार इंग्रजीतून. 
ह्याच्यात त्यांची सोय असते. श्री. देशपांडे ह्या 
पक्षाचे नव्हत. ते रयतेच्या म्हणजे मराठीच्या 
बाजूचे आहेत. तेव्हा आधुनिक ज्ञानाचे व लोकशाही 
शासकीय व्यवहाराचे माध्यम असलेल्या मराठीचे 
स्वरूप कसे राहील, रयतेच्या आजच्या भाषेचा 


धुप 


आणि ह्या मराठीचा सांधा कसा जुळविता येईल 
ह्याविषयी विधायक मार्गदर्शन त्यांनी करावे अशी 
विनंती आहे. विज्ञानाने घडविलेल्या परिसरात, 
लोकशाही समाजाचा घटक म्हणून जगणाऱ्या 
व्यक्‍तीची भाषा वैज्ञानिक ज्ञानाच्या आणि लोक्याही 
मूल्यांच्या व पद्धतींच्या संस्कारांनी जर घडविलेली 
नसेल तर ती व्यक्‍ती मुके बाहुले म्हणूनच वावरू 
शकेल, 
श्री. देशपांडे हे आजच्या महाराष्ट्राचे एक 
प्रकृतिपुरुष- प्रधानपुरुष- आहेत; संतप्तांचे शरण 
म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत. आपले सर्वे कौशल्य, 
कल्पकता पणाला लावून मराठीला आधुनिक ज्ञानाचे 
व व्यवहाराचे समर्थ माध्यम बनविणे आणि हे ज्ञान 
मराठीतून समाजाच्या सर्व थरातून फेलावून देणे ही 
आजची सर्वात मोठी सांस्कृतिक गरज आहे हा 
संदेश, ह्या निमित्ताने त्यांच्याद्वारा महाराष्ट्रातील 
बुद्धिमंतांना पाठविणे योग्यच होईल- ही लघ- 
संदेशपदा सरस्वती । 
- संपादक 


साभार पोच 


* 'ही लादणूक का ?"- प्रकाशक पु. न. अग्रवाल 
औरंगाबाद, पृ. २४. | 

*% ' वुद्धदशन - दि. मा. पेंढारकर, प्रकाशक- 
भारतीय संस्क्रती प्रतिष्ठान, नागपूर; १९७८; 
पृ. ६७, कि. ४ रुपये. । 

% ' आद्य महाराष्ट्र आणि सातवाहन काळ - 

लेखक, प्रकाशक-र. म. भुसारी, मराठी साहित्य 

परिषद, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद; (९७७, प. 

२२१, कि. २७ स्पये. म 

* आलापिनी '-वामन हरी दै्षपांडे; मौज प्रका- 

शन, मुंबई' १९७९; पृ. १४७, कि. रु. १७'५०. 

'क्लणाचुबंध'- (लेखसंग्रह), यशवंतराव चव्हाण, 

प्रेस्टीज प्रकाशन, पुणे; १९७९; पू. २६७ 

कि. ३० स्यये. र्‍ र 

। मुक्ति'- (प्रातिनिधिक कविता संग्रह) संपादक 

चंद्रकांत नंदाने, प्रकाशक-कॉम्रेड भानुदास नंदाने, 

यवतमाळ; १९७९; पृ. ४२, कि. ५ रुपय. 

« ळोककथा ७८-रत्ताकर मतकरी; पापयुलर 

प्रकाशन, मुंबई; १९७९; पू. ४८ कि. ६ स्पये, 


कॅ 


1. 


र 


% 01105001४7 ०01 1)68111? (इंग्रजी ग्रंथ )- 
डॉ. एम्‌. जी. देशपांडे, मृत्युंजय प्रकाशन, पुणे, 
१९७८; पृ. ३३५, कि. ५५ रपये. 

* ' क्रांतिवीर. बाबाराव सावरकर! - द. न. 
गोखले, श्री विद्या प्रकाशन पुणे; १९७९, 
पृ. १९--३४३, कि, ३० रुपये. 

* ' व्यक्ती आणि विचार ?- य. दि. फडके, 
श्री विद्या प्रकाशन ; पुणे; १९७९; पृ. १९२, 
किं. २२ रुपये. 

* वृद्ध आणि त्यांचे प्रश्न !- डा. अरविद स. 
गोडबोले, पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई; १९७९ , 

"पू. १३--११४, कि. १५ स्पये. 

* परामर्श ( द्वैमासिक) खंड १; अंक १-२, 
एप्रिल-जुले १९७९ ; संपा. सुरेंद्र बारालिगे ; 
पुणे विद्यापीठ प्रकाशन, पुणे ; पृ. ११८, 
कि. ४ रुपये. 

*% 'कथांशयु ' ( मासिक ) जुलै-ऑगस्ट १९७९, 
संपादक अच्युत खोडवे ; औरंगाबाद ; पू. ४० 

कि. ३ रुपये. 


गथ-परीक्षण 


' नागपूरकर भोसल्यांचा इतिहास ' - मूळ लेखक यादव माधव काळे; दुसरी आवृत्ती; 
प्रकाशक- डॉ. मु. बा, देवपुजारी, कायवाह, विदभभे संशोधन मंडळ, नागपूर, १९७९, पृ. ४६४, 


किमत ३५ रुपये. 


या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती क॑. यादव माधव 
काळे यांनी लिहून इ. १९३४ मध्ये प्रकाशित केली. 
हे पुस्तक गेली कित्येक वर्षे दुमिळ झाले होते. 
त्याचे पुनर्मुद्रण करण्यासाठी गेली १५-२० वर्षे 
विदर्भ संशोधन मंडळाचे कार्याध्यक्ष डॉ. म. म. वा. 
वि. मिराशी हे प्रयत्नशील होते. त्या प्रयत्नांस यश 
येऊन आता त्या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती उपर्युक्त 
मंडळातर्फे क्र. ३३ म्हणुन प्रकाशित झाली आहे. 
याबद्दल. डॉ. वा. वि. मिराशी व विदर्भ संशोधन 
मंडळ यांचे अवश्य अभिनंदन केले पाहिजे. मूळ 
लेखक स्वर्गवासी झाले. त्यामुळे या आवृत्तीचे काम 
उपर्युक्त विदर्भ संशोधन मंडळाने केले असून पहिल्या 
आवृत्तीत नसलेले डॉ. मिराशी यांचा पुरस्कार, 
कै. यादव माधव काळे यांचे चरित्र, पुरवणी, 
परिशिष्टे १ ते ४ एवढा भाग या दुसर्‍या आवृत्तीत 
नवीन आहे. उलट पहिल्या आवृत्तीतील प्राचीन काळ 
व मध्ययुग हा पहिला भाग, हस्ताक्षरांचे नमुने 
आणि मध्य़प्रांताचे चीफ कमिशनर व गव्हनर यांची 
सुची हे तीन भाग यात गाळले आहेत. कदाचित्‌ 
हस्ताक्षरांचे कट उपल्ब्ध न झाल्याने आणि गव्हर्नर 
व कमिशनर यांच्या यादीची व पहिल्या भागाची 
आवश्यकता न पटल्याने ते गाळले गेले असण्याची 
शक्‍यता आहे. 

पहिल्या आवृत्तीचे गुणावगुणांची परीक्षा मागेच 
झाली असेल. आता ह्या नव्या आवृत्तीमधील नव्या 
भागाचे परीक्षण करावयाचे. यापैकी सर्वांत महत्त्वाचा 
भाग म्हणजे पहिले परिशिष्ट होय, या परिशिष्टाच्या 
सुमारे २६ पृष्ठांत पहिल्या आवृत्तीमधीळ ज्या 
विधानांविषयी उणे-अधिक लिहिणे आवश्यक होते 


असे वाटले, ते श्री. गो. मा. पुरंदरे, डॉ. मुकुंदराव 
आगासकर व डॉ. श. गो. कोलारकर यांनी ४९ 
टीपांच्या रूपाने लिहिले आहे. दुसरे परिशिष्ट 
भोसल्यांच्या काळातील राज्यकारभाराचे वैशिष्ट्य 
व तिसरे परिशिष्ट भोसलेकाळातील सांस्कृतिक 
जीवन हे असुन चोथे परिशिष्ट भोसलेकालीन 
देवालये, बगीचे व तलाव हे आहे. शेवटची तीन 
परिशिष्टे मुख्यतः वर्णनात्मक असल्यामुळे त्यां- 
विषयी फारतर एवढेच म्हणता येईल, की त्यांतील 
दुसरे व तिसरे ही परिशिष्टे अधिक विस्ताराने 
लिहिली असती, तर अभ्यासकांना अधिक विस्तृत 
माहिती मिळाली असती. पहिल्या परिश्िष्टातील 
लेखन करताना सुमारे ५० ग्रंथांचा आधार घेतला 
आहे पण आश्‍चर्याची गोष्ट अशी, की त्यांत कै. 
वा. ना. सहत्रबुद्धे यांच्या ' भोसल्यांच्या बंगाल- 
वरील स्वार्‍या ' या पुस्तकाचा निर्देशही नाही. ते 
संकलनात्मक असले, तरी निरुपयोगी खास नाही. 
जी वस्तुस्थिती सहुत्नबुद्धे यांच्या पुस्तकाची, 
तीच कै. शेजवलकरसंपादित “ नागपूर अफेअर्स ' या 
मालेच्या दोन खंडांची आणि कै. शं. ल. वैद्य यांनी 
प्रकाशित केलेल्या वैद्य दप्तरातील तीन ते सहाया 
चार खंडांची, या सहा पुस्तकात मिळून एकूण 
सतराशे दहा पत्रे नागपूर प्रांताच्या इतिहासा- 
विषयीच आहेत. यांपैकी फक्त सात पत्रांचा प्रस्तुत 
पुस्तकात टीपा देतांना उल्लेख आला आहे. क॑. काळे 
यांची या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती प्रसिद्ध झाल्या- 
नंतर कित्येक वर्षांनी ही सहा पुस्तके प्रसिद्ध झाली. 
यांतील १७१० पत्रांपेकी केवळ सातच पत्रे उपयुक्‍त 
आहेत का ? एकतर टीपा देणाऱ्या संपादकत्रयाने 


ग्रंथ परीक्षण 


हे सतराशे दहा लेख नीट अभ्यासण्याची काळजी 
तरी घेतली नाही, किंवा या सतराशे दहा लेखांत 
त्यांस नवीन काही सापडले नाही, असे म्हणावे 
लागेल. या दोत तर्कांपैेकी पहिलाच तके सत्या- 
धिष्ठित आहे, अशी माझी खात्री आहे. ही १७१० 
पत्रे इ. १७२२ ते १७९५ पर्यंतची, म्हणजे भोस- 
त्यांच्या प्रभावी राज्परसत्तेच्या काळातील आहेत. ती 
निरुपयोगी आहेत, हे पटण्यासारखे नाही. मी स्वतः 
वाईच्या पंतघराण्यातील एक कागद शिवचरित्र 
साहित्य खंड ११ मध्ये प्रकाशित केला आहे. त्यात 
पहिला बाजीराव व रघूजी भोसले यांच्या स्पर्धेवर 
काही प्रकाश पडत आहे. अशी आणखीही काही 
पत्रे सापडतील, को ज्यांचा संपादकत्रयाने उपयोग 
केलेला नाही. तात्पये, संपादकत्रयाचा अभ्य़ास कमी 
पडला आहे असे वाटते. कै. रा. ब. सरदेसाई यांचे 
ग्रंथ हे आधारभूत साधनग्रंथ नव्हेत. अश्यांचा उपयोग 
मुख्यतः घटनांचा अर्थ करण्याबाबत मर्तक्य किंवा 
मतभेद दाखविण्यापुरता आणि क्वचित त्यांनी 
अप्रकाशित साधने वापरली असल्यास त्यापुरता 
करावयाचा असतो, हे अनेक अभ्यासकांच्या लक्षात 


येत नाही. 


टीपा देण्यासाठी जे आधार ग्रंथ वापरले, त्यांपैकी 
काही अप्रकाशित भाहेत. अशांचा उपयोग केला गेला 
आहे की नाही, हे त्यांतील नेमकी वाक्ये उद्धृत 
केल्याक्षिवाय कळणे शकय नाही. म्हणून अप्रकाशित 
साधनांचा आधार ध्य़ावयाचा झाल्यास उतारे उद्धृत 
करणे आवश्यक असते; पण तसे येथे केलेले नाही. 
या नवीन आवृत्तीत निदान टीपांच्या परिशिष्टांत 
ग्रंथांची पुन्हा पुन्हा संपूणे नावे दिली आहेत. या 
जञावांचे संक्षेप करून ते आधार टीपांत दिले असते, 
तर या २६ पृष्ठांतील आणखी तीनचार पृष्ठे टीपा 
देण्यास मिळाली असती. सध्या दिलेल्या टीपांमुळे 
मिया मठभर तर दाढी हातभर अशी अवस्था 
झाली आहे. या टीपा संख्येने एवढ्या थोड्या 
भाहेत, की मूळ पुस्तक फारच परिश्रमपूर्वेक लिहिले 
आहे किंवा टीपा लिहिणार्‍यांचा भभ्यास तोकडा 
पडला आहे, यांपैकी कोणते तरी एक विधान खरे 
असेल अथवा प्रत्येक विधान अंशतः अवास्तव असेल 
वण काही असले, तरी दुमिळ पुस्तकाचे पुनर्मुद्रण 

न. भा. ८ 


द७ 


आवश्यकच असते. पुस्तकेच मिळाली नाहीत, तर 
अभ्यासात प्रगती कशी होणार ? 

या टीपांविषयी आणखी थोडे लिहिणे आवश्‍यक 
भाहू. या पुस्तकाच्या षु १४० वर क्र. २५९व २६० 
या टीपा आहेत. या टीपांचा खुलासा करण्यासाठी 
साडेपाच पृष्ठे खर्ची घातली आहेत. पहिल्या आवृ- 
त्तीत मूळ मजकूर सुमारे एक पृष्ठ असताना 
टीवांसाठी साडेपाच पृष्ठे खर्ची पडली आहेत. या 
टीपांत वौस पोटटीपा आणि त्या पोटटीपांचे आधार 
म्हणून वीस पोटटीपांच्या पोटटीपा असा हा दोन 
टीपांचा विस्तार आहे. यापेक्षा टीपरूपाने एक किंवा 
दोन स्वतंत्र पृष्ठे लिहून पहिल्या आवृत्तीतील मज- 
क्राऐवजी हा नवीन मजकूर वाचावा एवढे लिहिले 
असते, तर भागले नसते का ? मला या टीपांविषयी 
आणखी असे विचारावेसे वाटते, की १९६ ते ३११ 
अश्या ११६ पृष्ठांतील मजकुरास एकही टीप नाही, 
याचा अथे त्या पृष्ठांत टीप देण्यासारखा एकही 
विषय नाही असे समजावयाचे, की त्या पृष्ठांचा 
अभ्यासच झाला नाही असे धरावयाचे ? मला 
दुसरा पर्याय अधिक संभवनीय वाटतो. 

या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती प्रसिद्ध होऊन 
आज ४५ वर्षे झाली. एवढ्या अवधीत नागपूर 
प्रांताच्या इतिहासावर त्या आवृत्तीच्या आधाराने 
कोणी काही, कोणी काही लिहिले असण्याची शक्‍यता 
आहे. ते तपासून पहावयाचे असल्यास या नवीन 
आवृत्तीमुळे काही अडचण उत्पन्न होणारच. कारण 
दोन आवृत्तीचे आकार भिन्न असल्यामुळे पहिल्या 
आवृत्तीची पृष्ठे दुसर्‍या आवृत्तीशी जुळणार नाहीत 
आणि टीपाही जुळणार नाहीत. म्हणून नवीन 
आवृत्ती काढताना ती पृष्ठाला पृष्ठ व टीपेला टीप 
अश्शा तर्‍हेने छापली असती, तर वर दिलेली 
अडचण उद्भवली नसती. काही प्रकाशक जुन्या 
पुस्तकांची नवीन आवृत्ती काढताना पृष्ठास पृष्ठ व 
टीपेस टीप अश्या तर्‍हेने मूळ मजकूर छापून मग 
नवीन आवृत्तीच्या संपादकांनी जे काही लिहिले 
असेल ते छापतात. अभ्यासकाच्या सोईच्या दृष्टीने 
हा प्रशस्त मार्ग आहे; पण तो येथे अवलंबिळेला 
नाही. 

मला अलिकडे काही काही पुस्तकांच्या किमती 
पाहिल्या व त्यांना मिळत असलेले अनुदान लक्षात 


ष्ट 


घेतले, तर अश्या पुस्तकांच्या किमती सामान्य अभ्या- 
सकाला न परवडणाऱ्या असाव्यात याचे कोडेच 
पडले आहे आणि आज तरी मला त्यांच्या किमती 
अवास्तव अक्षया वाटतात. हे लिहिताना मजपुढे 
महाराष्ट्र राज्य साहित्पर संस्कृती मंडळ, विद्यापीठीय 
प्रांतिक भाषा पुस्तक प्रकाशन मंडळ अशा काही 
संस्था आहेत. या संस्थांना केंद्र व राज्य शासनांकडून 
अनुदान मिळते. त्या अनुदानातून लेखक व तपासनीस 
यांना मानधन मिळते. यामुळे लेखकाच्या पारि- 
श्रमिकाचा प्रश्‍न सुटलेला असतो आणि प्रकाशना- 
साठी निराळे अनुदानही मिळते. असे आहे तर 
प्रकाशनांच्या किंमती एवढ्या जबर का रहाव्या 
याचे संयुक्तिक कारण भाज तरी मला दिसत नाही. 
कोणी प्रकाशक हे मला समजावून देईल तर बरे 
होईल. त्यामुळे मजसारख्या अभ्यासकाचे प्रकाशकां- 
विषयी असलेले गैरसमज- खरे असल्यास-दूर 


होतील. 
ग. ह. खरे 


* दलितांचे प्रबोधन ' ( लेखसंग्रह ) , प्रा. 
गंगाधर पानतावणे; विचारग्रंथमाला प्रकाशन-२; 
औरंगाबाद; १९७८; पृ. १३४; किमत १५ रुपये. 


“अस्मितादर्श'चे संपादक प्रा, गंगाधर पानतावणे 
यांच्या आठ लेखांच्या ह्या संग्रहाचे चटकन्‌ लक्षात 
येण्याजोगे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची दलित व 
दलितेतर समाजाकडे पाहण्याची निकोप, नितळ 
दृष्टी हे होय. दलितप्रबोधनाबाबत त्यांनी वेळोवेळी 
लिहिलेल्या व प्रसिद्ध केलेल्या ह्या लेखांतून त्यांच्या 
ह्या दृष्टीचा प्रत्यय येतो. दलित चळवळीसंबंधी 
विचार करताना ते कुठल्याही टोकाच्या, अतिरेकी, 
पूवंग्रहदूषित भूमिकेचा स्वीकार न करता विवेकी, 
संयत, संतुलित व वस्तुनिष्ठ भूमिकेचा स्वीकार 
करून विषयाचे प्रतिपादन करतात. दलित चळवळीस 
तिच्या आरंभापासून तो सद्यस्थितीतील अवस्थे- 
पर्यंत ज्यांचा ज्यांचा हातभार लागला, त्यांच्या 
त्यांच्या योगदानाची, श्रेयाची जाणीव ठेवून त्याचा 
ते कृतज्ञतेने उल्लेख करतात व वस्तुनिष्ठ मूल्य- 
मापनही करतात. दलितोद्वारासाठी ज्या दलितेतर 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७९ 


समाजसुधारकांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले, त्यांच्या 
प्रयत्नांचे नेमके स्वरूप व महत्त्व त्यांनी, काहीही 
हातचा न राखता, मोठ्या प्रांजळपणाने नमूद केले 
आहे. मला त्यांचा हा लेखसंग्रह. आवडण्यामागे 
त्यांच्या ह्या समतोल, त्य़ाय्य दृष्टिकोनाचे वैशिष्ट्य 
मुख्यत्वे कारणभूत आहे. 

“आंबेडकरपूर्व भस्पृ्य चळवळीचे स्वरूप व 
दिशा ' या लेखात त्यांनी चळवळीची पाश्‍वंभूमी व 
इतिहास दिला असुन तो मोठा उद्बोधक आहे. 
चळवळीला डॉ. भांबेडकरपूवेकाळात ज्या दिव्यांतून 
खडतर वाटचाल करावी लागली, तिची साक्षेपी 
चिकित्सा त्यांनी या लेखात केली आहे. म. फुले, 
महर्षी शिदे, छत्रपती शाहूमह!राज तसेच गोपाळबाबा 
वलंगकर, किसन फागू बंदसोडे, शिवराम जानबा 
कांबळे, पंडित कोंडीराम (या चौघांच्या स्मृतीस 
हा लेखसंग्रह प्रा. थानतावण्यांनी कृतज्ञतापूर्वक 
अर्पणही केला आहे), विठोबा रावजी मूत, गणेश 
आक्काजी गवई, संतुजी वाघमारे प्रभूतींच्या कार्याचा 
आढावा घेऊन चळवळीची पाश्‍वंभूमी त्यांनी उभी 
केली आहे. दलित चळवळीचा बृहद्‌ इतिहास लिहि- 
णाऱ्या कुणाही व्यक्तीस या लेखाचा आधार घेतल्या- 
शिवाय भागणार नाही, इतके त्याचे महत्त्व आहे. 

* डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक व 
राजकीय संघटना ' आणि ' डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
व जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन ' ह्या दोन लेखांत डॉ. 
आंबेडकरांच्या का त्यां 
केली आहे. या ही कुला र) 

ल 1. पानतावण्यांचेः 
विवेचन डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांचे व चरित्राचे 
घुजाण अध्ययन व चिंतन यांतून उतरले असल्याने, 
की * धर्माचे स्वरूप मुख्यत: क, र ल न 

। पुख्यत: तात्त्विक असले पाहिज, 
यी असता कामा नये.... आज्ञा आणि 
पज > री 

होय. ! धज. ळव रक मिन 
पानतावण्यांनी घेऊन चातुर्वे र्यमरेरित ग पाचा 
बाबतचे त्यांचे विचार उचित * प्स्पे स 
क्टिव्ह'ने मांडले 

आहेत. 
शाहू स्मृतिग्रंथा'तून येथे 


ग्रंथ परीक्षण 


उदधृत केला असून तो एक नितान्तसुंदर असा लेख 
आहे. ज्षाहू महाराजांच्या अस्पृश्योद्धार कार्याचे 
सम्यक्‌ दर्शन या लेखात त्यांनी भ्रडवले असुन शाहू 
महाराजांच्या व्यापक मानवतावादी प्रेरणांचा 
मागोवाही घेतला आहे. ' शिक्षण हा आत्मोन्न- 
तीचा पाया ' या लेखात अस्पृश्यांच्या शिक्षणासाठी 
म. फुले, महर्षी शिदे प्रभृतींनी तसेच बाबासाहेबांनी 
केलेले प्रयत्त यांचा आढावा घेऊन सद्यःकालीन 
शैक्षणिक सवलतींमुळे दलितेतर विद्यार्थ्यांवर होत 
असलेल्या तथाकथित अन्यायाचे पितळही आकडे- 
वारी देऊन उघडे केले आहे. 


“ नवदीक्षित बौद्ध : सामाजिक स्थित्यंतरे ' या 
लेखात अस्पृश्यांच्या धर्मांतरोत्तर समस्या व 
व्यथा-वेदना त्यांनी साकार केल्या आहेत. “ पराभूत 
राजपुत्रांची कॅफियत ' ह्या लेखात बाबासाहेबांनंतर 
अस्पृश्यांच्या चळवळीची जी शकले झाली, संघटना 
फुटून तिला जी दिक्याहीनता आली, महावृक्ष 
उन्मळल्यानंतर, आपली कुवत न ओळखता आपणच 
बाबासाहेबांचे खरे अनुयायी व वारस म्हणणाऱ्यांची 
जी अहमहमिका सुरू झाली या सर्वेच गोष्टींची 
सर्वसामान्य माणसास वाटणारी खंत व विषाद 
प्रा. पानतावण्यांनी व्यथित होऊन शब्दांकित केला 
आहे. असे का व्हावे ? याचा शोध घेण्याचा मोठ्या 
तळमळीने त्यांनी प्रयत्नही केला आहे. 


ष्‌९ 


धुर्वास्पृष्य : एक संदर्भ ' ह्या पहिल्याच छोट्याशा 
लेखात पानतावण्यांनी “ पुर्वास्पृद्य हे नागवंशीय 
बौद्ध धर्माचे लोक होते ' असा जो विचार मांडला 
आहे, तो प्रामुख्याने जैन आचाय गुणकीतिकृत 
“घर्मामृत ' ह्या इ. स. १४७० नंतर रचलेल्या 
ग्रंथाच्या आधारे. बाबासाहेबांनी घडवून आणलेल्या 
अस्पृश्यांच्या सामूहिक धर्मांतराझी ह्या “ संदर्भा ' चा 
त्यांनी सांधा जुळवून दाखवण्याचा प्रयत्न केला 
आहे. तथापि पूर्वास्पुश्यांच्याबद्दलचे त्यांचे हे मत 
आवश्यक त्या पुराव्याअभावी ग्राह्य मानणे कठीण 
आहे. ' धर्मामृताःतील बोद्धद्शंन पाखंडांत जी 
सोळा नावे आली आहेत ती ( निदान त्यांतील 
काही ) अस्पृश्यांप्रमाणेच इतर अनेक स्पृद्य जातीं- 
तही आढळतात. शिवाय पानतावणे यांचे हे मत ग्राह्य 
ठरण्यासाठी पूर्वास्पृश्यांनी बौद्ध धर्माचा त्याग करून 
हिंदू धर्म स्वीकारल्याचाही पुरावा सादर करणे 
आवद्यक होते. एकूण हा लेख अपुऱ्या व जुजबी 
माहितीवर आधारित असल्याने त्यातील निष्कषे 
ग्राह्य मानता येत नाहीत. 

लेखसंग्रहाचे मुखपृष्ठ आकर्षेक व प्रतीकात्मक 
आहे ; तथापि शुद्धिपत्रक जोडूनही मुद्राराक्षसाचे 
प्रताप जागोजाग जाणवल्यावाचून राहत नाहीत. 
प्रा. पानतावण्यांच्या ह्या लेखसंग्रहाने एकूण त्यांच्या 
आजवरच्या साहित्यिक कतृंत्वात मोलाची भर 
घातली आहे एवढे निडिचितपणे म्हणता येईल. 


-भा. ग. सुर्वे 


सार-संकलन 


देशा 

देशात महाभारत घडते आहे. अशावेळी कित्येक 
महत्त्वाच्या घटनांची नोंद धेणे आवश्यक आहे. 

श्री, राजनारायण यांनी परत दाढी वाढवायला 
सुरवात केली आहे. पूर्वी श्रीमती इंदिरा गांधी 
यांचा निवडणुकीत पराभव करून त्यांनी पुका रलेली 
भाणीबाणी लोकमताच्या विरुद्ध होती हे सिद्ध करून 
दाखवीपर्यंत त्यांनी दाढी वाढविली होती. ह्या घमं- 
युद्धात ते यशस्वी झाले व त्यांनी विधिपूवेक आणि 
समारंभपुर्वेक इमश्रू करून घेतली. नंतर जनता- 
सरकारचा पाडाव करीपर्यंत त्यांनी दाढी वाढविली. 
ह्या दुसर्‍या धमंयुद्धातही ते यशस्वी ज्ञाले आणि 
त्यांनी परत आवश्यक तो विधी आणि सोहळा 
आयोजित केला. आता त्यांचो जी दाढी वाढत 
आहे ती ' जातीय आणि अधिकारवादी शक्‍तींना 
चिरडून टाकील असा त्यांचा पराभव श्री. 
राजनारायण यांच्या हातून होईपयंत वाढत राहील. 

पण श्री. राजनारायण यांनी अगोदरच तीन 
विजय संपादन केले आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. 
ह्यामुळे दोन बोटांनी विजयाची खूण दाखविण्या- 
ऐंवजी त्यांना यापुढे तीन बोटे वापरणे आवश्यक झाले 
आहे. हे तीन विजय म्हणजे इंदिरा गांधींचे पतन, 
मोरारजी देसाई यांचे पतन आणि जगजीवनराम 
यांचे पतन. 

आपण परत निवडणूक लढविली तर, ती इंदिरा 
गांधीविरुद्ध लढवणार नाही असा निणंय त्यांनी 
घेतला आहे. आपण एकदा इंदिरा गांधी यांचा 
पराभव केला आहे, तेव्हा मेलेल्याला मारण्यात अर्थ 
नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण त्याचप्रमाणे 
जगजीवनराम यांच्याविरुद्धही आपण निवडणुकीत 
उतरणार नाही असे त्यांनी ठरविले आहे. कारण 
जगजीवनराम ' अगोदरच मेलेल्या घोड्यासारखे 
आहेत असे त्यांचे म्हणणे आहे. 


हे आपले म्हणणे राजनारायण यांनी २२ मॉगस्ट 
रोजी जाहीर केले. पण २० ऑगस्ट रोजी त्यांचा 
चेहरा गुळगुळीत होता. चेहऱ्यावरील हास्य काहीसे 
म्लान होते. 

ह्या दिवशी पंतप्रधान श्री. चरणसिंग लोकसभे- 
मध्ये ह्या गृहाचा सरकारवर विश्‍वास आाहे' हा 
ठराव मांडून आपल्या सरकारला असलेला लोक- 
सभेचा आणि पर्यायाने भारतीय जनतेचा पाठिंबा 
सिद्ध करणार होते. 

लोकसभेमध्ये पाचशेहून अधिक सभासद उपस्थित 
होते. गॅलरीत प्रेक्षकांना उधाण आले होते. पण 
पंतप्रधान लोकसभेला आलेच नाहीत. पण बातमी 
आली. ती अक्षी, की काँग्रेस (इं.) चा पाठिंबा 
मिळत नाही हे समजल्यानंतर पंतप्रधानांनी आपल्या 
सरकारचा राजीनामा दिला आहे. 

मग जनता आणि काँग्रेस ( इं. ) ह्या पक्षांचे 
सभासद आनंदाने एकमेकांना मिठ्या मारू लागले, 
एकमेकांच्या पाठीवर त्यांनी थापा मारल्या, हस्तां- 
दोलन केले, इत्यादी. लोकसभेच्या सभापतींनी 
पंतप्रधानांकडून आपल्याला पत्र आळे आहे आणि 
आपण आपला आणि आपल्या सरकारचा राजीनामा 
सादर केला आहे असा मजकूर त्याच्यात आहे, 
अशी माहिती सभागृहाला दिली. मग सभागृहात 

धिक्कार' अशा आरोळ्या वगेरे उठल्या. मग 
काही काळ कुणालाही न ऐकू येणारा काही 
वादविवाद झाला, मग सभा दुपारच्या दोन वाजे- 
पर्यंत तहकूब झाली. 

मग दोन वाजता जेव्हा सभेला परत सुरवात 
झाली, तेव्हा श्री. चरणसिंग सभागृहात आले व 
पतप्रधानांच्या जागेवर बसले. लोकसभेच्या सचि- 
वानी सभागृहाला अशी माहिती दिली, की मंत्रि- 
मंडळाचा राजीनामा राष्ट्रपतींनी स्वीकारला आहे. 
ह्यानंतर सभापतींनी लोकसभा बेमुदत तहकूब केली. 


सार-संकलन 


श्री. चरणसिंग ह्यांना लोकसभेतील पंतप्रधानांच्या 
जागेवर ३० सेकंद बसायला मिळाले. ह्या अवधीत 
लोकसभेचे कित्येक सभासद त्यांच्या पाया पडून गेले. 
श्री. मधु लिमये ह्यांनी १९ ऑगस्ट रोजी, 
मंत्रिमंडळाला लोकसभेचा पाठिंबा मिळेल असा 
विषवास ठामपणे व्यक्‍त केला होता. हा विश्वास 
इतका दृढ होता, की लोकसभेचे मत मंत्रिमंडळा- 
विरुद्ध गेले तर काय होईल, असा जर-तर विचार 
करण्याचेही त्यांनी नाकारले. श्री. चरणसिंग यांचे 
मंत्रिमंडळ बनविण्याच्या वेळी ह्या बनावाला 
वाठिंबा देताना इंदिरा गांधी यांनी कोणतीही अट 
घातली नव्हती, या गोष्टीवर हा विश्वास आधार- 
हेला होता. शिवाय इंदिरा गांधी ह्या तकंककंश 
वास्तववादी असल्यामुळे आणि अनुभवी राजकारणी 
असल्यामळे राजकीय दृष्ट्या स्वतःला अनुकूल असा 
निर्णय घेतील, अश्नीही लिमये यांची खात्री होती. 
इंदिरा गांधी बदलल्या आहेत असे ठाम मत 
श्री. राजनारायण यांनी १७ ऑगस्टलाच व्यक्‍त केले 
होते. त्या धडा शिकल्या आहेत, आपली हुकूमशाही 
प्रवत्ती आता त्यांनी सोडून दिली आहे आणि त्यांनी 
अधिक विनीतभाव धारण केला क असे त्यांचे 
म्हणणे होते. इंदिरा गांधी ह्यांची भूमिका आणि 
आपली स्वतःची भूमिका यांच्यात अनेक समान 
वैशिष्ट्ये आहेत असेही त्यांनी सांगितले. आपण 
दोघेही समाजवादी, निधर्मीवृत्तीचे आहोत आणि 
अतिरेकी हिंदू जातीयवादी हचांनाच आपण दोघेही 
आपले मख्य शत्रू माततो ह्या वैशिष्ट्यांचा त्यांनी 
निदेश्ष केला. ८९ इंदिरा गांधी आता आपण जनतेचे 


सेवक आहोत, जनता आपली मालक आहे असे 
ती भाषा आता बदलली 


ण॒ लागल्या आहेत, त्यांच 3 
नह » असे ते म्हणाळे. पण त्याबरोबरच त्यां 
इंदिरा गांधी यांना सल्लाही दिला. “ इंदिरा गांधी 
पुर्णपणे बदलल्या आहेत असे मी म्हणणार नाही. 
सत्ताधारी म्हणून त्या आम्हाला चालतील असे मी 
म्हणणार नाही. माझा त्यांना सल्ला असा राहील, 
की परत सत्तेवर येण्याचा प्रयत्न करू नका. 

असो. इंदिरा गांधी किती बदलल्या आहेत की 
अजिबात बदललेल्याच नाहीत आणि त्यांनी बदलावे 
तरी का आणि इतर कोणकोण बदलले आहेत हद 
सर्वे गहन प्रश्‍न आहेत. श्री. चरणसिंग ह्यांच्या 


34 


मंत्रिमंडळाला आपल्या पक्षाचा पाठिंबा मिळणार 
नाही हे त्यांनी शेवटच्या दिवशी शेवटच्या घटकेला 
जाहीर केले. श्री. मधू लिमये यांच्या अटकळीपेक्षा 
त्या अधिक तकेककंश आणि अनुभवी राजकारणी 
आहेत हो शक्‍यता आहे. 
मंत्रिमंडळ गडगडल्यानंतर श्री. चरणसिंग यांनी 
भारतीय जनतेला विश्‍वासात घेतले, इंदिरा गांधी 
यांच्यावरील खटले मागे घेण्यासाठी आपल्यावर 
दडपण येत होते. पण ही किंमत देऊन सत्ता टिक- 
विणे आपल्याला पसंत नव्हते, असे त्यांनी सांगितले. 
ही किमत न देता त्यांनी आपली सत्ता २४ दिवस 
टिकविली. सत्ता संपादन करण्यासाठी आपण काय 
किमत दिली असे आपल्याला वाटते हे त्यांनी स्पष्ट 
केले नाही. 
पण जातीयवादी आणि अधिकारवादी गटांपासून 
देशातील जनतेला वाचविण्यासाठी एक खंबीर पक्ष 
बांधणे आवश्यक आहे हे श्री. चरणसिंग आणि श्री. 
राजनारायण यांना स्पष्ट झाले. तेव्हा जातीयवाद 
आणि हुकूमशाही यांच्याविरूद्ध तत्त्वनिष्ठतेने ठाम 
भूमिका घेणार्‍या पक्षांची- उदा. मुस्छिम मजलिस, 
मुस्लिम लीग, काँग्रेस फॉर डेमॉक्रपी, समाजवादी, 
शे. का. पक्ष, भा. लो. द. - एकजूट करून नवा 
पक्ष उभारण्याचा प्रयत्न सुरू होणे अटळ होते. 
ह्या अवधीत तामीळनाडूमध्ये एक वेगळे नाट्य 
घडून येत होते. श्री. के, मया थेवार ह्या अ. भा. अ, 
द्र. मु. क. पक्षाच्या लोकसभासदस्याने पक्षाचा 
राजीनामा दिला, ह्याचे त्यांनी सांगितलेले कारण 
असे, की तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री श्री. एम्‌. जी. 
रामचंद्रन्‌ ह्यांनी एका कोर्‍या कागदावर त्यांची 
सक्तीने सही घेतली. ह्या घटनेची त्यांनी सांगित- 
हेली पाश्‍वंभूमी अश्ली : लोकसभेमध्ये त्यांनी खास 
न्यायाल्यांच्या तरतुदीविरुद्ध आणि लोकसभेतून 
इंदिरा गांधींना काढून टाकण्याविरुद्ध जोरदार 
भ्ञाषण केले. इंदिरा गांधींनी ' त्यांनी लोकसभेपुढे 
केलेल्या सर्वांत जोरदार भाषणाबद्दल ' त्यांचे अभि- 
नंदन केले. हे भाषण श्री. मया थेवार ह्यांनी पक्षाच्या 
आदेशाला अनुसरून केले होते. पण श्री. थेवार यांच्या 
म्हणण्याप्रमाणे मोरारजी देसाई, डॉ. सुब्रमण्यम्‌ 
स्वामी आणि पी. रामचरद्रन्‌ ( जुने उर्जा मंत्री ) 
अस्वस्थ झाले. त्यांनी श्री. एम्‌. जी, रामचंद्रन यांना 


६२ 


फोन केला “ तुम्हाला इंदिरा गांधी आणि मोरारजी 
देसाई ह्या दोहोतून एकाची निवड केली पाहिजे.” 
तेव्हा एम्‌. जी. आर्‌. यांना भीती वाटली. आपले 
मंत्रिमंडळ बरखास्त केले जाईल अशी त्यांची कल्पना 
झाली. त्यांनी श्री. थेवार यांचे पक्षसदस्यत्व एका 
आठवड्यापुरते स्थगित करण्याची शिक्षा त्यांना 
दिली. पक्षशिस्तीचा भंग करण्याबद्दल ही शिक्षा 
होती. ह्यानंतर काही काळाने पक्षात आपल्याला 
परत प्रवेश मिळावा ह्या आशयाच्या त्यांच्यासाठी 
कुणीतरी लिहिलेल्या पत्रावर त्यांनी सही केली. 
नंतर १० ऑगस्टला रात्री १० वाजता त्यांना 
(श्री. थेवार यांना ) श्री. एम्‌. जी. आर्‌. यांचा 
फोन आला. आपल्याला ताबडतोब निघून दहा 
मिनिटांच्या अवधीत भेटायला या, ह्या अर्थाचा तो 
फोन होता. श्री. थेवार तेथे पोहोचल्यानंतर लोक- 
सभासदस्यांसाठी खास असलेल्या कागदावर-लेटरहेडं 
पेपरवर- त्यांची सही घेण्यात आली. ह्या कागदावर 
मी का सही करावी, असा प्रश्‍न थेवार यानी विचा- 
रला. उत्तरादाखल, तुमचा माझ्यावर विश्‍वास आहे 
की नाही ? असा प्रश्‍न एम्‌. जी. आर्‌. यांनी केला. 
तेव्हा श्री. थेवार यांना पर्याय उरला नाही. त्यांच्या 
मनात शंकाकुशंका असतानाही त्यांनी त्या कोर्‍या 
कागदावर सही केली. पक्षाच्या इतर सवे लोक- 
सभासदस्यांनीही अशा कोऱ्या कागदांवर सह्या 
केल्या होत्या, असे त्यांनी ऐकले होते. १८ तारखेला 
त्यांनी एम्‌. जी. आर्‌. यांना फोन केला. मुख्य- 
मंत्र्यांना त्यांच्याशी काही बोलायचे होते, असे त्यांना 
कळविण्यात आले होते. म्हणून त्यांनी हा फोन केला. 
एम्‌. जी. आर्‌ यांनी थेवार यांना असे विचारले, 
की तुमची कोर्‍या कागदावर जी सही घेण्यात आली 
होती, त्याचे कारण तुम्हाला उलगडले की नाही ? 
त्याच्यावर तुम्ही लोकसभासदस्यत्वाचा राजीनामा 
दिला आहे असा मजकूर आहे. हे ऐकल्यावर थेवार 
यांना चिता वाटू लागली. त्यांनी लोकसभेच्या 
सभापतींना पुढील मजकुराची तार पाठविली; 
* मद्रास येथे १७ ऑगस्ट रोजी रात्री १० वाजता 
तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री श्री. रामचंद्रन्‌ यांनी एका 
कोर्‍या लेटरहेड पेपरवर बळजबरीने आणि धमकीचा 
वापर करून माझी सही घेतली व राजीनाम्याचे 


नवभारत 


सप्टेंबर, १९७५९. 


एक पत्र बनविले आहे. कृपा करून हे बनावट आणि 
खोटे पत्र स्वीकारू नका. मी माइप्रा लोकसभासदस्य- 
त्वाचा राजीनामा देत नसुन सोमवारी लोकसभेच्या 
अधिवेशनाला मी हजर रहाणार आहे. ” 

असो. अश्या रीतीने जी एक वैयक्‍तिक शोका- 
न्तिका घडून आली असती, ती टळली. पण अकाली 
दल आणि अ.भा, अ. द्र. मु.क. या पक्षांना ह्या जलद 
आणि नाट्यपूर्ण रीतीने विकसित होणाऱ्या घटनांच्या 
संदर्भात महत्त्वाच्या राष्ट्रीय समस्यांवर उपाययोजना 
करण्याची जी सुवणेसंधी लाभली, ती ह्या घटनांची 
जमेची बाजू होय असे म्हणता येईल. अकाली 
दलाच्या राष्ट्रीय मागण्या अश्या होत्या : लुधियाना 
आणि चंदीगड यांच्यामध्ये रेल्वेलाइन टाकावी. 
अमृतसर येथे एक आंतर्राष्ट्रीय विमानतळ बांधण्यात 
यावा. सर्वात महत्त्वाची मागणी अश्ञी होती, की 
दिल्ली येथे चांदणी चौक विभागात दोनशे यार्डांचा 
जो एक जमिनीचा पट्टा सध्या तेथील पोलिस 
ठाण्याच्या अखत्यारीत आहे, तो अकालींना देण्यात 
यावा. अ. भा.अ-द्र. मु. क. ची एकच मागणी 
होती. केवळ चित्रपटांसाठी म्हणून एक' वेगळा मंत्री 
नेमण्यात यावा आणि हे मंत्रिपद आपल्या पक्षाच्या 
व्यक्‍तीला देण्यात यावे. 

परिस्थिती काहीशी गुंतागुंतीची होती हे मान्य 
करणे क्रमप्राप्त आहे. जनतापक्षात फे संपर्क साधायला 
आलेल्या माणसाला अ. भा. अ. द्र. मु.क. ने असे 
सांगितले, की “ असे पहा. इंदिरा काँग्रेसचे म्हणणे 
असे आहे, की आमच्या मागण्यांमध्ये खास न्याया- 
ल्यांची तरतुद नष्ट करावी अश्ञी अट आम्ही 
घालावी. त्यांना नाराज करणे आम्हाला शक्‍य नाही, 
तेव्हा आम्ही ही मागणी अंतर्भूत करणार. चरणसिंग 
ही मागणी अमान्य करणार हे स्पष्ट आहे. तेव्हा 
मग आम्ही त्यांना असे म्हणणार, की पहा, भामचा 
नाइलाज आहे. तुम्ही आमची मागणी मान्य करीत 
नाही, तेव्हा आम्ही तुम्हाला पाठिबा देऊ शकत 
नाही. मग तुम्ही जनतावाळे खूष होणार. !” 

राष्ट्रपतींनी घटनेने त्यांना दिलेल्या अधिकाराला 
अनुसरून २२ ऑगस्टला लोकसभा विसजित केली. 


काहीकाळ सामसुम झाले. पण पुन्हा गदारोळ सुरू 
झाला, 


* ॥६॥॥॥५॥॥/7/, 89111६, 1४९९०, ८ 
नवभारत 


६|०0४१२०१४२८0५१०८५८४०८०५ १८% 4८05 >९.% ०0% ९८0५ २८०५ ८१५ ८?५ ३ 


को, फकाळफाडशाळासमईळ यथखसयाला 
प्रराठी 


र १) वैदिक संस्कृतीचा विकास : तकंतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी ....... ३०.०० 
) अद्वेतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वाध ): ............***« ७५.०० 

ब्र. स्वामी केवलानंदसरस्क्ती म 
(३) इतिहासाचे तत्त्वज्ञान : प्रा. सदाशिव आठवले .............. १०.०० 

४ क्रोचेचे सोंदर्यश्ञास्त्र : एक भाष्य : डॉ. रा. भा, पाटणकर ...... १०.०० 
(५) पुरोहितवर्गवर्चस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास : न 

प डॉ. सुमंत मुंजजन  ह।८4,.८८५५५ ८.०० 
, ६ ) गीता-प्रवेश : डॉ. गो. वि. देवस्थळी क कक हाहा आर राहावा ५.०० 

ठ (७) लोकशाहीचे धोके : पन्नालाल सुराणा ..,..........*... ४.०० 
2 (८) भारतीय स्त्रीधर्माचा आदश : सौं. कमलपाध्ये ............ ४.०० 


चा, अ. दाभोलकर गातात २.०९ 

(११) श्री. यशवंतराव चव्हाण- अभिनंदनग्रंथ ........ कोत २०.०० 

(१२) संशोधन साधना : डॉ. वसंत स. जोशी ..............* १२.०० 

(१३) ज्ञानदेव चिंतन ( संपादित ) : डॉ. वसंत स. जोशी ..... .... २०.०० 
(१४) आनंदाचा डोह : प्रा, रा, य, जाधव  ........... ग ८.०० 

(१५) भाबा्थ रामायण ( श्री एकनाथ महाराज कृत ) बालकांड : .... १२.०० 

(१६) तरंगयामिक व पुंजयामिक : मा. ग. ठोळे ................ ५.०० 
(१७) आर्याच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास ........... २०.०० 


(१८) “वागीखरी : डॉ. गो. के. भट «.....,«*. ह १०.०० 
न्याया यकर -प्ण्पि मटामट ल्टवयमकाबललळका 
प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वा. ( जि. सातारा ) 
ग्रंथ विक्रेत्यांना २० टक्के कमिशन. 
टि 


९७२२५७ ७येर७७यीर ५८९ ७८२० ५८२४९ ५८२८५८९ ५८५- ५६>- ५८२४ ५८२ 


है मासिक पां. गो. आपटे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, बाई येथे छापून मे. पुं. रेगे 
यांनी प्राज्षपाठशाळा मंडळ, वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केठे. 


> सि 


त 

वाशी की) 

(९ ) हिंदी साहित्यविचार : प्रा. प्यारेलाल गोहेल ............ ३.०० 
(१०) महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना : ,......... - 
| 


वहिबकी 


-चपंफयभम' जश 
"चह ) 


अनुक्रमणिका 


